मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष वे] जानेवारी १९६३ [अंक ४ 


सार-संकळन ढ ह 6 क व ी ी 

परदेशी मदत $ । र ी , __ प्रा. चन्द्रावेन दलाया 
अँरिस्टोटळचे संविधानश्यासत्र :४: . भे ी प्रा. मे. पु. रेगे 
व्याकरणशास्त्राचे प्रयोजन क ी री प्रा, म. दा. साठे 
लोकसाहित्य-बाळगाणी :२ : $ रवींद्रनाथ ठाकूर अनु ० दुर्गा भागवत 
सांख्यद्दनांतीळ सत्कार्यवाद, प्रकृति व पुरुष डॉ, नी. र, वऱ्हाडपाण्डे 
गोमांतक मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षीय भाषण तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
चीनचे आक्रमण आणि लाचे स्वरूप ी र श्री. व. भ. कर्णिक 
के. दत्तात्रय बाळकृष्ण डिस्कळकर नर प्रा, न. र, फाटक 
केनियावील पंघरा वर्ष . ७. . कॅ. कू श्री. म, द. नवरे 

-वाचक्रांचे-विचार॑ - 
वार्षिक वर्गणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्षपाठश्ञाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


जानेवारी 
१९६३ 


वष सोळावे 


अंक चवथा 


संपादक-मंडळ 
आचार्य स. ज. भागवत--प्रा. वि. म. बेडकर-प्रा. गोवधेन पारीख का. संपादक 


सस स्स्स क्सा पसा 


सार-संकलन न्य हि 
परदेशी मदत प्रा. चन्द्राबेन दलाया ७-१२ 
असिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र: ४ : प्रा. मे. पुं. रेगे कळ 
व्याकरणशास्त्राचे प्रयोजन प्रा, म. दा. साठे २१-२५ 
लोकसाहित्य-बाळगाणी : २ : रवींद्रनाथ ठाकूर: अनु० दुर्गा भागवत २६-३२ 
सांख्यदद्दीनांतील सत्कायेबाद, प्रकृति ब पुरुष डॉ. नी. र. वऱ्हाडपाण्डे ३३-४० 
गोमांतक मराठी साहित्य संमेलनाचे 

अध्यक्षीय भाषण तकतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ४१-४९ 
चीनचे आक्रमण आणि त्याचे स्वरूप श्री. व. भ. कर्णिक घ.ळ-ऱूड 
कै. दृत्ताचय बाळकृष्ण डिस्कळकर प्रा. न, र. फाटक ८४-५६ 
केनियातील पंधरा वर्षे श्री. म. द. नवरे ५७-६१ 
वाचकांचे-विचार ६२-६५ 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म. शे. साठे यांनी दी प्राश प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
'पंत्रव्यबद्दाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कायेकारी संपादक, ' नवभारत? मासिक, 
* गणेश भुबन' २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९. 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
८ प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि. सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. बि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , मीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 
[ मराठी साहित्य महामंडळाने ठरविलेले शुद्धेखन अनुसरण्याचे ठरविले « 
असून त्याप्रमाणे श्यद्धळेखनपद्धति अनुसरली आहे. का. सं.,] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


चीनचे गूढ 

“ न्यूयॉर्क टाइम्स्‌ ” दि. २५ नोव्हेंबर १९६२ च्या 
अकांत लिहितो : 

“ पोलादी पडद्यामागे काय चालले आहे यापेक्षाही 
बांबूच्या पडद्यामागील घडामोडी हे एक मोठेच कोडे 
आहे. चिनी नेते प्रत्येक गोष्ट अत्यंत गुप्तपणे करीत 
असतात. परदेक्लीय वार्ताहरांवर चीनमध्ये अत्यंत कडक 
नियंत्रणे असून त्याना ब्रातमी काढणे अशक्य होते. 
आणि चिनी वृत्तपत्रे ही केवळ शिवीगाळीच्या कम- 
जास्त प्रमाणावरूनच धोरणातील बदळ सुचवीत अस- 
तात ! यामुळे चीन पुढे काय करणार याबद्दल अंदाज 
करायला बाह्य जगाला कसलाही आधार असत नाही. 
भारताविरुद्ध चढाई करून जात असताना एकदम 
जाहीर केलेला युद्धतहकुननीचा चीनचा निर्णय हे एक 
असेच उदाहरण आहे ! 


“ या निर्णयामुळे चीनने आजवर ।नेर्माण केलेल्या 
प्रश्नात भर पडली आहे. जगातील तटस्थ राष्ट्रातील 
प्रमुख ब ज्याला वश करण्यासाठी सोविएट रशिया 
नाना प्रकास्चे, प्रयत्न करीत आहे अद्या भारतासारख्या 
राष्ट्रावर चीनने हक्का का करावा हा एक प्रश्न. आणि 
केल्यानंतर तो एकदम का थांबवावा हा दुसरा प्रश्न. 
या सर्वांची पार्श्वभूमी म्हणून जगातील आपल्या 
स्थानाविषयी चिनी नेत्यांची काय समजूत आहे हे 
एक मोठे कोडे आहेच. 

“या प्रश्नांमुळे चीनच्या तीन स्पर्धाक्षेत्रात गोंधळ 
निर्माण झाला आहे. (१) आशियाई राष्ट्रांत वजन 
व प्रतिष्ठा याबाबतची चीनची भारताशी स्पर्धा 
(२) जगातील मार्क्सवाद्यात वैचारिक दृष्टीने वर्चस्व 
राखण्यासाठी चीनची सोविएटशी स्पर्धा, आणि 
(३) पाश्चात्य राष्ट्रे, विशेषतः अमेरिका, ही आपणास 
वेढा घाळू पहात आहेत या भावनेतून निर्माण झालेली 
त्यांच्याशी स्पर्धा, अशी ही तीन क्षेत्रे होत, याबरोबरच 
न्चीन पुढे काय करणार हे एक सर्वात मोठे कोडे आहे. 


न. भा. १ 


सार-संकलन 
माओची राजवट 


जगातील प्रत्येक पाच माणसात एक चिनी आहे. 
तथापि या सत्तर कोटी लोकांविषयी बाह्य जगाला 
काहीही माहीत नाही. कम्युनिस्ट सरकारने निर्माण 
केलेल्या अभेद्य गुप्त पडद्यापलीकडे ते रहात आहेत. 
अधिक्कत बातम्या ब काही निर्वासितांच्या कथा एवढेच 
काय ते इकडे येऊ राकते. आणि यावरूनच चीनमधील 
घडामोडींचा थोडाफार कयास करता येतो. 


चीनमध्ये एकतंत्री राजवट आहे; तिला विरोध वा 
टीका खपत नाही; जनतेने सरकारी हुकूम .णपणे 
पाळले पाहिजेत असा कटाक्ष आहे. चीनपुढे अत्यंत 
मोठे व बिकट असे आर्थिक प्रश्न आहेत हेही आप- 
ल्याला माहीत आहे. आर्थिक विकासाच्या “ विशाल 
झेपे ”चा बोजवारा उडाला आहे; माघार घेऊन 
उद्योगधंद्यांएवजी दोतीवर पुनः लक्ष केंद्रित करावे 
लागळे आहे. व अशा प्रकारे निदान जनतेला पोटापुरते 
अन्न मिळावे याची धडपड सुरू आहे. चीनमधील 
असंतोषाबद्दह मला अंदाजही करणे कठिण आहे. 
पेकिंगमधीळ राजवट लोकप्रिय आहे की नाहो याबद्दळ 
अंदाज करण्यास कसलाही आधार नाही. 


चीनच्या अंतर्गत घडामोडींपेक्षा बाह्य संबधाविषयी 
मात्र पाश्चात्यांना थोडीशी अधिक माहिती उपलब्ध 
आहे. रक्षियाशी चाललेला वेचारिक संघषे उघड झाला 
आहे. क्रुचेव्हच्या नेतृत्वाला त्यामुळे तडा गेला असून 
पाश्चात्यांबाबतच्या आपल्या आक्रमक व लढाऊ धोरणाला 
पेकिंगने कम्युनिस्ट जगांत थोडाफार पाठिंबा मिळवला 
आहे. आशियांतील सर्वात सामर्थ्यवान राष्ट्र म्हणून 
ओळखले जाण्याचीही पेकिंगची इच्छा आहे, पूवकडे व 
आय्नेयेकडे अमेरिकेमुळे प्रतिबंध झाल्याकारणाने पेकिंग 
आतां पश्चिमेकडे म्हणजे भारतीय सीमेकडे झुकले आहे. 
आपल्या विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेला या दिशेने पेकिंग 
कोठवर नेऊ इच्छिते, त्यासाठी माणसे ब साधनसामुग्री 
यांचा कितपत उपयोग करण्याची त्याची तयारी आहे, 


म, टर अवरयसज- र 
-करंंगपड चिऊ 


नवभारत 


कितपत धोका पत्करण्यास ते सिद्ध आहे, हाही आज 
केवळ तर्काचाच विषय आहे. | 
आणखी एक अज्ञात क्षेत्र म्हणजे चीनमधील अणु- 
शक्तीच्या विकासाचे ! आपणास उपलब्ध असलेल्या 
सर्वे साधनांचा उपयोग करून येनकेन प्रकारेण अण्वस्त्र 
मिळवण्याची चीनची धडपड आहे. चीनचे अप्वस्त्रांचे 
चांचणीप्रयोग दोन वर्षांत सुरू होतील असा एक 
अंदाज आहि. तसे झाल्यास जगातील सत्तेच्या सम- 
तोलात मूलभूत वदल घडून येतील यांत शंका नाही. 
तात्पर्य, चीन हे बाह्य जगाला अजून एक गूढच 
आहे. मात्र त्यात अनेक धोक्याचे व भयावह घटक 
दडलेळे आहेत हे आता स्पष्ट झाले आहे. 
भारताला आव्हान 
भारताच्या उत्तरेळा असलेला हिमालय ही एक 
जगातील सर्वात मोठी नैसर्गिक संरक्षक सीमा आहे. 
तिची सुरक्षितता गृहीत धरून व त्यामुळे चीनपासून 
धोका नाही असे समजून भारताने आपला आर्थिक 
विकासाचा प्रयोग चालविला होता. ही समजूत वा 
आद्या आता नष्ट झाली आहे. काइमीरमध्ये, लडाख- 
मध्ये व तेथून पूर्वस ब्रारारो मेळ अंतरावरील नेफात 
अशा दोन ठिकाणी या हिमाल्याच्या संरक्षक फळीला 
भगदाडे पडली आहेत. चीनच्या युद्धतहकुन्नीचा भार- 
तांने स्वीकार केल तरी त्यामुळे लडाखमध्ये या फळीच्या 
दक्षिणस चिनी फौजा राहतील व नेफात त्या पलीकडे 
गेल्यातरी केव्हाही परत येऊ दाकतील, चानने सुच- 
वलेली ७ नोव्हेभवर १९५९ ची सीमारेषा व भार- 
ताची ८ सप्टेंबर १९६२ ची रेषा यातील खरा फरक 
लडाखमध्ये आहे. ७ नोव्हेंबरनंतर भारताने काबीज 
केलेला लडाखमधील आपला प्रदेश त्याने सोडला 
पाहिजे असा चीनचा आग्रह आहे, एका अर्थी भार- 
ताने वस्तुतः युद्धतहकुघरी स्वीकारल्याची चिन्हे 
दिसत आहेत; कारण भारतीय सेनेने चिनी फौजेशी 
संपर्क ठेवला असला तरी गोळी झाडलेली नाही. 
परंतु त्याबरोबस्च चिनी योजना कितपत स्वीकाभ 
मानायची याविषयी भारतात पुष्कळच संदेह आहे. 
लष्करीदृष््या विजय मिळत असताना चीनने 
यावेळीच युद्धतहकुब्री जाहीर का करावी ? पाश्चात्य 
राष्ट्रात याविषयी अनेक तर्कवितर्क सुरू आहेत, पण 
निश्चित उत्तर मात्र मिळालेळे नाही. 


चिनी कम्युनिस्टांच्या डावपेचांवद्दळ एक गृहीत 
कृत्य असे आहे की लडाखमधील प्रदेश गिळता 
आल्यास नेफात जिंकलेला मुळा सोडण्याची त्यांची 
तयारी आहे, तिब्रेट व सिंकियांग प्रांत याना जोडणारा 
एक महत्त्वाचा रस्ता या प्रदेशातून त्यानी बांधला 
असून तिभेटवरीळ नियत्रण व्यवस्थित ठेवण्यासाठी 
त्यांना त्या रस्त्याचा ताबा कायमचा हवा आहे. 
चिनी राजबटीविषयी तित्रटमध्ये अजूनही असंतोष 
आहे. शिवाय, भारतासारखे राष्ट्र पूणपणे पादाक्रांत 
करण्याचा चिनी आक्रमणाचा हेतु होता हे अनेकांना 
खरे वाटत नाही. अक्का आक्रमणाचे अत्यंत 
दूरगामी परिणाम झाळे असते हे उघड आहे. 
आपणास अनुकूल अश्शी सीमा निश्चित करण्याब्यति- 
रिक्त चीनची उद्दिष्टे अत्यंत मर्यादित होती व ती 
साध्य झाली आहेत, असे म्हटले जाते. 


आफ्रो-आशियाई राष्ट्रांच्या नेतृत्वाच्या स्पर्धेत 
भारतास आव्हान देणे हे एक उद्दिष्ट असावे. भारतीय 
सेनेच्या पराभवामुळे प्रबळ व तटस्थ राष्ट्रांचे नेतृत्व 
करणारे एक राष्ट्र या भारताच्या प्रतिष्ठेला धक्का 
बसला आहे. याच्याशी निगडित असे दुसरेही एक 
उद्दि्ट असावे, ते म्हणजे आर्थिक विकासाऐवजी 
आपली साधनसामुग्री बऱ्याच प्रमाणांत सीमा रक्षणाच्या 
कामी उपयोगात आणणे भारताला भाग पडावे. 
हेही साध्य झाले आहे. भारताचा आर्थिक विकास व 
चिनी विकासकार्यांतील गोंधळ व पीछेहाट ही आफ्रो- 
आदियाईे राष्ट्रांच्या घ्यानात येऊन चुकली आहेत. 
भारताला अर्मोरेका व ब्रिटन याजकडून मिळू लागलेले 
वाढते साहाय्य हेही चीनच्या गणतीत ध्यानात घेतले 
गेले असावे. युद्ध चाळू ठेवल्यास पा श्रात्य राष्ट्रांशी 
पक्कयारीतीने निगडित झालेल्या भारताशी लढावे 
लागेल हे चीनच्या ध्यानात येणे स्वाभाविक होते. 


पेकिंग आणि मॉस्को 


भारत-चीन युद्धामुळे कुशचेव्ह व माओ यांच्या 
वैचारिक भूमिकांतील संघर्ष अगदी स्पष्टपणे उनेडात 
आला आहे. 
कुशचेव्हने “ शांततामय सहजीवना!* 
केरून तटस्थ राष्ट्रांना वश करण्याचे घोर 
आहे व त्यात भारताला अग्रस्थान देण्यात 


चा पुरस्कार 
ण अवलंबिले 
त आले आहे. 


सार-संकलन 


रशिया भारताला आर्थिक सहाय देत आहे; त्यांत 
पोळादकारखाने उभारण्याची साधनेही आहेत. त्याने 
“: मिंग ” विमानेही भारताला विकली आहेत. 
नेहरूंच्या मुत्सद्देगिरीची भरपूर स्तुतीही केली आहे, 
मॉस्कोशी भारताने निकटचे संबंध ठेवावेत यासाठी 
इतरही अनेक प्रकास्चे प्रयत्न रशिया करीत आहे. 

उलट, कम्युनिस्ट चीनचें धोरण कडक व आक्रमक 
आहे. यामुळे भारताविषयीची त्याची भूमिका भिन्न 
आहे. पूर्व-पश्चिम लढ्यांत तटस्थ राष्ट्रे कवीकाळी 
आपल्या बाजूस येतील असे पेकिंगला वाटत 
नाही. चिमनी नेत्यांच्या क्रांतिवादी विचारसरणीत 
सुवणमध्याला मुळी स्थानच नाही. गेल्या २० 
ऑक्टोबरला चीनने भारतावर आक्रमण केले 
त्यावेळी क्रुकचेव्ह अत्यंत अडचंणीत होता. पेकिंगला 
पाठिंब्रा द्यावा तर भारताची सहानुभूति मिळवण्या- 
साठी केलेळे आजवरचे प्रयत्न फुकट जातात. 
भारताला पाठिंबा दिल्यास पेकिंगणी असलेले बंधुत्व 
कायमचे नष्ट होते. यामुळे त्याने कालहरणाचा माग 
स्वीकारला, भारताने चीनच्या अटी स्वीकारून 
शांततेची बोलणी सुरू करावी असे काहीसे जपूनच 
सुचविले, भारताने चीनची भूमिक्रा सर्वस्वी त्याज्य 
असल्याची घोषणा केली; पण करुकचेव्हने त्यांच्यावर 
दडपण आणले नाही. त्याबरोबरच भारताला “ मिग?” 
'बरिमाने देण्याचा करार आपण पुरा करू अशी क्रश्‍चे- 
व्हने घोषणा केली, व पेकिंगचा रोप्र पत्करला. 

चीन व रशिया यांच्यात रशियाच्या क्यूब्राबद्दलच्या 
वर्तनाविषयी मतभेद होतेच. भारत-चीन युद्धामुळे त्यात 
अधिक कटुता आली. क्यूबात माघार घेतल्याबद्दल चीनने 
क्ुश्‍चेव्हवर कडक टीका केली. क्रुरचेव्हने क्‍्यूजाबाबत 
घेतलेल्या माघारीची भारताविरुद्ध आपल्या कडक धोर- 
णाशी व त्याच्या यद्याश्ी चीन तुलना कर्रात होते. परंतु 
चीन व रशिया यांच्यात उघड विरोध हा अजून पुष्कळच 
टूर आहे. त्यांचीही सीमा कितीतरी मोठी व बरीचशी 
अनिश्चित आहे. एकमेकांचा प्रदेश बळकावण्याची 
प्रवृत्ति अजून त्यांच्यात दिसत नाही. चीनला हवी 
तितकी आर्थिक मदत रशियाने केलेली नाही ( संबंध 
दुरावण्याचे हेही एक कारण आहे ), परंतु तरीदेर्खाल 
कित्येक आवड्यक वस्तूचा पुरवठा रशिया करीत आहे; 
त्यात पेट्रोलचा व अन्य तेलांचा उल्ले प्रामुख्याने केला 


पाहिज. पाश्रात्य राष्ट्रांचे दोघेही विरोधी आहेत. 
उघड उघड कलह झाल्यास जागतिक कम्युनिस्ट 
आंदोलनाला प्रचंड धक्का बसेळ याची दोघांनाही 
जाणीव असल्याने त्यांचे सख्य कायम आहे. 
चीन, रशिया आणि पाऱ्रात्य राष्ट 

जगात सगळीकडे पाश्चात्यांच्या पुढाकारामुळे 
अस्तित्वात आलेळे कम्युनिस्टविरोधी संरक्षक करार 
मोडून पडतील अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा 
कम्युनिझमचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. अतिपूर्व- 
कडील अद्यी एक संघटना म्हणजे ' सीअँटो? 
ही होय, भारत-चीन युद्धामुळे ही संघटना व मध्य- 


पूर्वेतील “सेंट्रोर ही संघटना या दोहोंचेही 
अस्तित्व धोक्यात आले होते. पाकिस्तान हा 


या दोन्ही संघटनांचा सभासद असून त्याचा गेली 
काही वर्षे भारताशी कारमीरबाबत कलह सुरू आहे. 
भारताला लष्करी साहाय्य केल्यामुळे रागावून या 
दोन्ही संघटनातून बाहेर पडण्याची धमकी पाकिस्तानने 
दिली होती. या संधीचा फायदा घेऊन पाकिस्तानशी 
अनाक्रमणाचचा करार करण्याची तयारी चीनने दाखवली 
होती. हे करार बाजूस ठेवले तरी जपान, कोरिया, 
तेवान ( फॉमोसा ) व दक्षिण व्हिएतनाम येथील 
अमेरिकन तळ म्हणजे आपल्याला विरोधी एक वेढाच 
होय अक्यीी चीनची समजत आहे. या तळावर, 
विशेषतः तेवान व आग्नेय आशियांतील तळावर, 
टडपण आणण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे. पण 
या बाबतीत फारसे पुढे जाण्याचे मात्र त्यांनी टाळले 
आहे. कारण तसे केल्यास अमेरिका उलट थप्पड 
दिल्यावाचून राहाणार नाही. याची त्याला खात्री 
आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत चीनचा प्रवेश होण्याच्या 
मार्गाही अडचण अमेरिकेचीच आहे. प्रचाराचे 
व्यासपीठ, डावपेचासाठी अधिक बाव, व प्रतिष्ठेत 
भर, या दृष्टीने चीनला हा प्रवेश हवा आहे, 


चीनने स्वीकारलेल्या कडक व आक्रमक धोरणा- 
मुळे वास्तविक त्याला होणारा विरोध अधिक पक्का 
झाला आहे. आजवर अमेरिकेच्या तैवानविषयक 
धोरणासंबंधी अनेक मित्रराष्ट्रांही गैरसमज होते; 
चीनला योग्य स्थान नाकारण्याच्या पाश्चात्यांच्या 
घोरणानद्दल तटस्थ राष्ट्र उघड उघड टीका करीत. 


नवभारत 


परंतु अशा प्रकास्चा समजूतदारपणा चीननेच न 
दाखवल्यामुळे हे मतभेद व ही टीका मागे पडली 
आहे. कम्युनिस्टतर जगात सावधपणे वागणारे चीनचे 
काही मित्र आहेत; उदाहरणाथ, इंडोनेशिया. तथापि 
जगातील बहुसंख्य राष्ट्र चीनकडे अनिश्चिततेपासून 
संशायापर्यंत निरनिराळ्या भावनांनी पाहात आहेत. 
पेकिंगन जगांत आपल्याच कृत्यांनी आंतरराष्ट्रीय 
एकाकीपणा ओढवून घेतला आहे. 


तटस्थांच्या प्राथमिक प्रतिक्रिया 


भारत हे तटस्थ राष्ट्रांतठे एक प्रमुख राष्ट्र, तेच 
चीनच्या सीमेवरील आक्रमणाचे लक्ष्य बनल्याने भारत- 
चीन युद्ध हा तटस्थ राष्ट्रांतील चर्चेचा विषय बनणे 
स्वाभाविक होते. चीनने युद्धतहूकुब्री पुकारून आपण 
काही अटींबर तिचा एकतफीा अंमल करणार अक्ी 
घोषणा केल्यानंतर काही अविकसिंत राष्ट्रांतील मह- 
₹््वाच्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे होत्या. 

रिओ द्‌ यानेरोतील ओ जोर्नाळ मधील एका लेखांत 
अस्सी दैतोत्रियॉ लिहितात : “चीन व भारत यांजमधील 
अघोषित युद्ध ही सात कोटी ब्राझिल्यिन जनतेलाही 
एक ताकीद आहे. झपाट्याने होणारा आर्थिक विकास, 
जागतिक प्रतिष्ठा व कल्ह टाळणारे हुषार आंतरराष्ट्रीय 
धोरण, यामुळे भारत हे एक आदर्श राष्ट्र समजले 
जात होते भारतीयांइतके सहज फसवले गेलेले 
अधेबट लोक जगात अन्यत्र सापडणे कठिण आहे. . . 
आमच्या प्रतिक्रियेची कटुता वाढण्याचे कारण ते 
आपल्याबरोबर ब्राझीलचे माजी अध्यक्ष जॅनियो 
काद्रॉस, अध्यक्ष जुआओ गुलात व सव ब्राझील यांनाही 
आपल्या समवेत घेऊन गेले हे होय. ” 

रंगूनच्या “मिरर' पत्रांत जवाना लिहितो : “ चीनने 
इतर कोणीही न सांगता आपण होऊन परंपरागत 
सामेच्या पलीकडे १२३ मेळ जाण्याची तयारी दाख- 
वली आहे. यावरून त्यांना सीमाप्रश्न शस्त्रबळाऐवजी 
शांततेच्या मार्गानेच सोडवायचा आहे हे सिद्ध होते.” 


लागोसच्या “ वेस्ट आफ्रिकन पायलट पत्रांत 
एल्‌ . ए. सोदियो लिहितो : “ चीनने आक्रमण वेळे 
आहे हे उघड आहे, केवळ भारतावरील आक्रमणा- 
बद्दळच नव्हे तर आम्ञेय आशियात वेळोवेळी युद्धजन्य 
परिस्थिती निर्माण केल्याबद्दल त्याचा निषेध केळा 


:॥ 


पाहिजे. ....... . नायजेरियाने एकमुखाने भारतास 
पाठिंब्रा दिला पाहिजे. कम्युनिस्ट चिनी हे जगातील 
सवांत कृतव्न लोक आहेत. त्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत 
आणण्यासाठी गेली दहा वर्षे भारताने अविश्रांत श्रम 
केळे, असे असताना त्यांचे भारताविषयीचे वर्तन 
पाहिले म्हणजे ते सुसंस्कृत वा सभ्य समाजांत राह- 
ण्याच्या लायकीचे नव्हेत असेच म्हणावे लागते. 


जकार्तामधील ' मेदेंका  पत्न लिहिते ः “ चीनच्या 
सूचनेचा नेहरू अत्यंत मनःपूर्वक विचार करतील अशी 
आम्हास आज्या आहे. कडक, निष्ठुर बा स्वार्थी 
वृत्तीने विचार केल्यास त्यांचेच नुकसान होणार आहे. 
भारताने अक्षी वृत्ती धारण केल्यास त्याला सथ आप्रो- 
आशियाई राष्ट्रांची सहानुभूति गमवाबी लागेळ यात 
शंका नाही. ” 

'कनियाचे मज्रमंत्री टॉम बोया म्हणतात : “ आम्ही 
आपले तटस्थतेचे धोरणच चाळू ठेवणार आहोत. 
चीनने पुकारलेल्या शस्त्रसंधीचा हा प्रश्न शांततेने 
सोडवण्याच्या दिद्धेन एक पाऊळ म्हणून आम्ही 
स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे हा प्रश्न सोडवताना दोन्ही 
बाजूंच्या म्हणण्यात जे योग्य व न्याय्य असेल ते 
विचारात घेतले जावे असे आमचे मत आहे. ” 


केरोच * अल्ह्रमू ' पत्र म्हणते: “ चिनी फौजांचे 
पुढे पडणारे प्रत्येक पाऊल हा बांडुंगच्या तत्वांचा विजय 
नसून पराभब आहे-- त्यायोगाने आफ्रो-आशियाई 
ऐक्याला धक्का बसत आहे. चीनने हे र्क्तलांठित 
आव्हान ताबडतोब थांब्रवळे पाहिजे, आणि आक्र- 
मणापूर्वीच्या ठिकाणी परत गेले पाहिजे. ? 
याच प्रश्नाचा ऊहापोह करताना * न्यूयॉर्क 
टाइम्स “चा थोमस्‌ जे. हॅमिल्टन लिहितो : “ चीनला 
भारताशी निर्वाणीचे युद्ध लढायचे आहे की सीमा 
प्रदेशातील काही हजार चौरस मेलांचा मुलत गिळून 
तो तूत स्वस्थ बसणार आहे, हे आत्ताच सांगणे कठीण 
आहे. पण ते काहीही असले तरी आशिया व आफ्रिका 
खंडातील, काही अपवाद वगळल्यास, बहुतेक राष्ट्रांनी 
ला देण्याचे राळेर र: 
-*र्मथन मुरू होणे अपरिहार्य 
आहे. ही तटस्थ राष्ट्र गेली कित्येक वषे आपल्या 
एक्यातंत्रंधी घोषणा करीत आहेत. पण तटस्थता ब 


संगणकीकृत कृत 


सार-संकलन 


कम्युनिस्ट राजवटींवरोवर “' शांततामय सहजीवन ” 
जगण्यात्रह्वळ उठल्या सुटल्या बोलणाऱ्या त्यांच्यातील 
एकावर हछा होतांच इतरांनी गप्प रहावे ही एक 
आश्चर्यकारक घटनाच म्हटली पाहिजे. संयुक्त अरब 
प्रजासत्ताकने भारताला पाठिंबा देण्यासाठी भारताला 
मान्य होतील अत्या अटींवर समझोता करण्याचा प्रयत्न 
केला, पण पेकिंगने ती भूमिका मान्य केली नाही. इतर 
आफ्रिकन राष्ट्रें ही शांतच राहिली ! कोरियन युद्धानंतर 
अत्यंत मोठा असा हा युद्धाचा प्रसंग, पण तो संयुक्त राष्ट्र- 
संघटनेपुढे आणण्याचा प्रयत्न एकाही आशियाई 
वा आफ्रिकन राष्ट्राने केला नाही. याच्या मुळाशी 
भीति असाबीसे वाटते. भारताला याबद्दळ परतफेड 
करण्याचे सामथ्ये नाही; पण कम्युनिस्ट चीन मात्र 
तसे करू दाकतो. ही स्तव्धता काहीशी चमत्कारिक 
“दिसते. भारताने गतवष्री गोव्यावर हला केला असताना 
ही सवव राष्ट्रे भारताला पाठिंब्रा देण्यासाठी पुढे 
सरसावली होती. सुरक्षा मंडळाच्या दोंन आफ्रिकन 
सभासदांनी तर गोव्याचा प्रभ सोडवण्यासाठी पोतु- 
गालने ' सहकार्य ? द्यावे असा आदेशा देण्याचा ठराव 
-मांडण्यापयेत मजल मारली होती. 


संयुक्त राष्ट्रसंघटनेपुढे हा प्रश्न न आणण्याची 
कारणे भारताने दिली आहेत. चीन हा सभासद नसः 
ल्याने काही करता यावयाचे नाही; व खुली चर्चा 
झाल्यास सोविएटला चीनची बाजू घ्यावी लागेल, पण 
तटस्थ राष्ट्रेतरी आपणास पाठिंबा देतील की नाही 
याबद्दल भारताला रांका असावीसे दिसते. तीं कदाचित्‌ 
तटस्थ राहतील व भारताला पाश्चात्य राष्ट्रे व अमे- 
रिका यांच्या मदतीनेच आपली बाजू सावरावी लागेल 
अशी भीति बाटत असावी असा संभव आहे. कॅसा- 
ब्लांका गटातील राष्ट्रांनी ( घाना, गिनी, माली, यू. 
ए. आ_, अल्जिरिया व मोरोक्को ) तर गोबा घेताना 
भारताने केलेला युक्तिवाद आता भारताच्या विरुद्ध 
वापरण्यास आरंभ केला आहे. त्यांचे म्हणण असे की, 
“ पोठुंगाळने “ साम्राज्य्याहीचा अवशेष ' असलेल्या 
गोव्याबराबत चर्चा करण्याचे नाकारले म्हणून भारताने 
तेथे सेन्य पाठवले. भारताचा चीनशी लढा हाही 
बव्हंशी मॅक्याहोन रेषेवर आधारलेला आहे. पण ही 
रषा हाही साम्राज्यशाहींचा अवशेष असून भारताचे 


तिच्या संबंधीचे धोरण हे पोलुंगालतारखेच नाही काय !” 
ते अगदी सामान्य वा क्षुद्ट आहेत या भावनेने इतरांशी 
वागण्याच्या भारतीयांच्या प्रश्‍त्तीविरुद्ध या राष्ट्रांची ही 
काही प्रमाणात प्रतिक्रिया आहेसे म्हणता येईल. संयुक्त 
राष्ट्रातील भारतीय प्रतिनिधीने अनेकवळा अकारण 
इतरांना दुखविले आहे. तथापि. अनेक तटस्थ राष्ट्रे 
भारताच्या अडचणीबद्दळ ब्रांच बेफिकीर आहेत 
यात शंका नाही. भारतांत जे घडले त्यामुळे ही राष्ट्रे 
भारताच्या मदतीस जातील किंबा आपल तटस्थतेचे 
धोरण सोडण्यास तयार होतील असे समजणे चुकीचे 
ठरेल. 


कुरचेव्ह-टिटो वि? माओ ? 


एडवडे क्रँकशॉ आणि लायो लेडरर हे ' ओब्झवर 
(लंडन ) च्या दि. ९ डिसेंबर १९६२ च्या अंकात 
लिहितात : 


८ शेल्या आठवड्यात क्रेमलिन ( मास्को ) मध्ये 
झालेल्या क्रश्रेव्ह व टिटो यांच्या “ खाजगी ?” चर्चेत 
जागतिक कम्युनिस्ट आंदोलन पुनरुज्जीवित करून 
त्यास मजबुती आणण्याची एक दूरगामी योजना 
आंखण्यात आली असून तिचा अंमल करताना चीनशी 
प्रकट कलह झाला तरी तो पत्करावा अस ठरले आहे. 
या निर्णयामुळे रक्षिया व चीन यांच्यातील कलह हा 
कायमचा न मिटणारा कल्ह होण्याचा संभव आहे, 
यामुळे पूर्व-पश्चिम कलहावर होणाऱ्या परिणामांची 
कल्पना करणे कठीण आहे. सोविएट व युगोस्लाव कम्यु- 
निस्ट पक्षात सलोख्याचे संबंध न्यान निर्माण व्हावेत 
यासाठी गेले वर्षभर प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या पप्टें- 
बरमध्ये या कल्पनेस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. 
सोविएट्चे अध्यक्ष ब्रेझनेव यानी त्यावेळीच युगोस्ला- 
व्हियाला भेट दिली होती. कम्युस्टि पक्षांच्या पार- 
स्परिक संबंधांबद्दद सोविएट पक्षाच्या मध्यवती 
समितीतील युरी अँद्रोपॉव्ह हा जाञाबदार आहे. यानेच 
मादीळ टिटोशी विस्तृत चर्चा करून यासंबंधीचे प्रा थ- 
मिक कार्य केले आहे. टिटोच्या दृष्टीने हीं बोलणी 
समाधानकारक झाल्यामुळेच त्यांने मॉस्कोला भेट 
देण्याच्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला. १९५५ मध्ये 
क्रुश्वे्हने बेलग्रेडळा भेट दिली त्यावेळी कम्युनिस्ट 
पक्षांच्या सलोख्याच्या संबंधांविषयी काही तत्त्वे व 


नवभारत 


त्यावर आधारलेल्या काही अटी सुचवल्या होत्या; पण 
त्यावेळी क्रुश्वन्हने त्या अमान्य केल्या होत्या. आता 
त्या अटी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 

त्यावेळी युगोस्लाव्हियाने राज्याच्या ( सरकारच्या ) 
पातळीवर सोविएटशी मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित केळे 
खरे; पण कम्युनिस्ट पक्षांचे सलोख्याचे संबंध प्रस्था- 
पित होण्यापूर्वी काही बाब्रींचा विचार झाला पाहिजे 
असे स्पष्ट केळे होते, उदाहरणाथ, जग हे दोन सर्वथैव 
व पूर्णपणे विरोधी गटात विभागले गेळे आहे हा 
सोविएट सिंद्धांत सोडला पाहिजे. मित्रत्वाचे संत्रंध 
असलेल्या पक्षांची धोरणे आंखून देण्याचा आव 
सोविएट पक्षाने आणता कामा नंगे. समाजवादाकडे 
जाण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात ही गोष्ट केवळ 
तत्वतःच नव्हे तर प्रत्यक्ष व्यवहारातदेखील सोविएटने 
स्वीकारली पाहिजे. १९५५ साल्चा समझे'ता झाल्या- 
पासून युगोस्लाव्ह पक्षाशी संबध सुधारणे हा क्रुरचेवचा 
एक महत्त्वाचा राजकीय उद्देदा होता, तथापि तो साध- 
ण्याचा निश्चित मार्ग कोणता याविषयी आजवर त्याचा 
निर्णय तरी होत नसावा किंवा ( युगोस्लाव्हियाच्या 
मताप्रमाणे ) तो आपल्या पदावर पूण स्थिर नसल्याने 
आवद्यक पावले टाकण्यास तो कचरत तरी असावा. 
तथापि गेला आठवडाभर काहीतरी बड्या घटना घडत 
आहेत अशी चिन्हे स्पष्ट दिसत होती. आता हा सम- 
झोता झाला आहे असे दिसत आहे. 


कुइचेव्ह या दिशेने पावळे टाकण्याच्या विचारात 
आहे हे माहीत असल्याने चीनने त्याच्यावर कडाडून 
हला चढविला होता. तथापि त्या टीकेस न जुमानता ही 
पावले त्याने टाकावीत ही एक आंतरराष्ट्रीय राजकारणा- 
तील अत्यंत महत्त्वाची घटना होय. चीनने पूर्णतया 
नमते घेतल्यास गोष्ट निराळी; नाहीपेक्षा यापुढे 
जागतिक कम्युनिस्ट आंदोलनात दोन “ पोप ? निर्माण 
होणे अपरिहाय आहे. एक पाश्चात्य राष्ट्रांशी 
लढाबयास सांगणारा व दुसरा त्यांच्याशी जुळते घ्यावे 
असे ग्हणणारा, ” 


जगाचे डोळे ब पाय -ज्ञान आणि विज्ञान 
विज्ञान वाढलेंच पाहिजे, मी विज्ञानाचा मोठा 
उपासक आहे. परंतु विज्ञानामध्ये दुहेरी शक्ति 
आहे. त्याची एक विनाशकारक ठाक्ति आहे आणि 
दुसरी विकासकारक शक्ति आहे, विज्ञान सेवा करू 
शकते आणि संहारही करू शकते, अस्नीचा शोध 
लागला त्या द्वारे स्वयंपाक बनं शकतो. आणि 
घराला आगही लागू शकते. अस्नीचा उपयोग घर 
जाळण्यासाठी करावयाचा की चूळ पेटविण्यासाठी 
करावया'चा ही अक्कल विज्ञानामध्ये नाही, ही अक्कल 
आत्मज्ञानामच्ये आहे, जसा पक्षी दोन पंखानी उडत 
असतो. माणूसही आत्मशान आणि विज्ञान या दोन 
शक्तींनी विकसित होऊन सुखी होतो. प्रत्येक यंत्रा- 
मध्ये दोन प्रकारच्या दक्ति असतात. एक शक्ति 
असते गति वाढविणारी, दुसरी शक्ति असते दिशा 
दर्शविणारी. मोटारमभ्ये दहा मेळांची गति आहे.. 
ती वाढवून वीस मैल किंवा तीस मैल करणे हे काम 
एका यंत्रावर अवलंबून असते, परंतु मोटार पूर्व 
दिशेला न्यावयाची हे काम एक दुसरे यंत्र पार 
पाडते, यातून एक यंत्र जर नसेल तर काम होणार 
नाही. मोटारीला ह्या दोन्ही यंत्राची गरज राहते. 
आपण पायानी चालतो, आपण डोळ्य़ानी चालत 
नाही. परंतु डोळ्यानी आम्हाला दिशा दिसते. 
अशा प्रकारे आत्मज्ञान आहे डोळे आणि 
विज्ञान आहे पाय. जर माणसाला आम्मज्ञानाची 
दृष्टि नसेळ तर तो आंधळा कोठे जाईल याचा 
पत्ता नाही. डोळे आहेत, परंतु पाय नाहीत. 
तो इकडे तिकडे पाहू शकेल, परंतु पायाशिवाय 
त्याला घरीच बसून राहावे लागेल, यासाठी 
विश्ञानाशिवाय - संसारामथ्ये काही कामच होऊं 


दाकणार नाही, आणि आतमज्ञानाशिवाय विज्ञानाला 
योग्य दिशा मिळणार नाही. 


“ण्आचाये बिनोबा भावे 


सध्या परदेशी मदत हा शाब्दप्रयोग नानाविध 
संदर्भातून वापरला जातो. सुरवातीलाच आपण त्याचा 
नक्की अर्थ काय होतो ते पाहू. परदेशी मदतीच्या 
कक्षेत नुसतीच एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्रास दिलेली 
देणगी, वा व्याज न आकारता दिलेळे कज, एवढ्याच 
गोष्टींचा समावेश होत नसून त्यात एका राष्ट्राने 
दसऱ्या राष्ट्रास दिलेल्या किंवा एखाद्या आंतरराष्ट्रीय 
संस्थेने देऊ केलेल्या सवे प्रकारच्या गोष्टींचा यात 


अंतर्भाव करावा लागेल. 

आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून या परदेशी 
मदतीच्या प्रश्नाचा विचार केल्यास बऱ्याच राजकीय 
आणि सामाजिक गोष्टी त्याच्याशी निगाडित असलेल्या 
दिसन येतात. गेल्या शतकात पुढारलेल्या देशांतून 
अल्पविकसित किंवा अविकसित राष्ट्रांकडे भांडवलाची 
निर्यात अविरतपणे चालू होती. अर्थात या पाठीमागे 
-मुख्य हेतू जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याचाच असे 
मग ते इंग्लंडमधून अमेरिकेत जाणारे भांडबळ असो 
वा कॅनडा किंबा आफ्रिकन आणि आजियाई देशात 
जाणारे असो. त्यावेळचे सामाजिक आणि राजकीय 
वातावरणसुद्धा अद्या प्रकारच्या प्रवाहाला पोषक 
असेच होते. १९१४ नंतर मात्र हा भांडवलाचा झरा 
आटल्यासारखाच झाला ! आफ्रिकन आणि आरदि- 
याई राष्ट्रांतील वाढत्या राष्ट्रवादाने परदेशी भांडवला- 
विरुद्ध बंडाचे निशाण उभारले. त्यात राष्ट्रीयीकरणाच्या 
चळवळीची नि परदेशी कंपन्यांवरील नियेत्रणांची भर 
पडली, वेगवेगळ्या वसाहती स्वतंत्र होऊं लागल्या- 
-मुळे परदेशांत भांडवल गुंतविण्यात धोका वाढू लागला 
जरी मागासलेल्या राष्ट्रात॑ पैसा गुंतविण्यात अजूनही 
"फायदा होता तरी जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका, यासारख्या 
भ्रगत राष्ट्रांमध्येही उत्पन्नवाढीमुळे भांडवल गुंतावण्यास 
जास्त उपकारक वातावरण निर्माण झाले होते. आर्थिक 
विकासाच्या मार्गावर असलेल्या राष्ट्रांना तोंड द्यावा 
लागणारा मुख्य प्रश्न म्हणजे आयात व निर्यात यांचा 


प्रा. चन्द्राबेन दलाया 


परदेशी मदत 


मेळ बसवणे, याकरताच अनेक प्रकारच्या व्यापारावर 
कडक नित्रेध बसवावे लागतात. भराभर वाढणाऱ्या 
किंमती, करवाढ, वाढते राष्ट्रीयीकरण, या गोष्टांमुळे 
परदेशी भांडवलाच्या प्रवाहाला कायमची ओहोटी 
लागते. येथे एक गोष्ट मात्र स्पष्टपणे नमूद केली 
पाहिजे. ती म्हणज्ञ जरी विसाव्या दातकांत परदेशी 
भांडवलाचा झरा आटला तरी त्याचा अर्थ असा नव्हे 
का मागासलेल्या राष्ट्रांची गरज पण संपली, उलट, 
दिवसेदिवस ती तीन्रतेन जाणवू लागली आहे. युद्धोत्तर 
कालांत एकामागोमाग एक बऱ्याच वसाहतींना स्वातंत्र्य 
मिळाले. वहातुकीच्या नि दळणवळणाच्या साधनांमुळे 
या राष्ट्रांचा जास्त प्रगत राष्ट्रांशी संबध येऊ लागला, 
तेथील उच्च राहाणीमानाची जाणीव झाली, आंतरराष्ट्रीय 
संस्था, जागतिक परिषदा, परदेशी चित्रपट, शिक्षणा- 
साठी परदेक्षी जाणारे विद्यार्थी, यामुळे मागासलेल्या नि 
पुढारलेल्या राष्ट्रांचा अधिकाधिक संबंध येऊ लागला. 
आपलेही राहणीमान तसेच करण्यासाठी धडपड सुरू 
झाली, नि त्यामुळेच परदेशी भांडवलावद्दलचा विरोध 
थेंडावू लागला, आर्थिक विकास साधण्यासाठी, राहाणी- 
मान वाढविण्यासाठी, परदेशी भांडवलाचा वापर 
करावा अक्या विचारांचे वोरे वाहू लागले. 
अविकसित राष्ट्राच्या अडचणी 

आर्थिक विकास साधण्यासाठी अल्पविकसित 
राष्ट्रांनी आर्थिक नियोजनाच्या रामब्राण उपायाचा 
अवलंब तर केलेलाच आहे, पण हे काम सोपे कां 
आहे ? वेगवेगळ्या आर्थिक साधनांचा, मुख्यत्वेकरून 
भांडवलाचा, तुटवडा येथे पावलोपावली जाणवतोच. 
राष्ट्रीय उत्पन्न मूळचेच कमी, त्यामुळे बचत तुटपुंजी; 
त्यात वाढती महागायी. त्यामुळे आर्थिक विकासाकरिता 
जरूर असलेल्या आर्थिक साधनांकरिता परदेशी मदत 
हा एकच मार्ग शिक रहातो. त्याचा अवलंब न 
केल्यास अंदाजपत्रकात भलतीच तूट येते. शिवाय 
यंत्रसामुग्री, तेत्रज्ञ, कचामाल, यांचाही अभाव आहेच. 


नवभारत 


जोरदार विकासासाठी अत्यावरयक असणाऱ्या उद्योग- 
धंद्यांच्या वाढीसाठी या सर्वांची तरतूद करणे जरूर 
आहे. शिवाय एखाद्या राष्ट्राने आर्थिक विकासाच्या 
दृष्टीने हातपाय हलविण्यास सुरवात केळी की एकूण 
आयात-निर्यातीला सुद्धा एक वेंगळेच वळण लागते. 
एकूण राष्ट्रीय मागणीत भलतीच वाढ होते. ग्राहको- 
पयोगी नि उत्पादनोपयोगी दोन्ही प्रकारच्या वस्तूंची 
मागणी वाढते. देशात उपलब्ध असलेल्या साधनांचा 
विचार करता वाढत्या मागणीला तोंड देण्याचा एकच 
मार्ग असतो व तो म्हणजे काही अंशी तरी परदेशा- 
तून आयात करून ही मागणी पुरविणे ! मोठ्या 
प्रमाणावर शेतकी उत्पादन असणाऱ्या ब ते निर्यात 
करण्याइतका साठा करू शकणाऱ्या काही भाग्यवान 
राष्ट्रांची गोष्ट वगळल्यास निर्यात मात्र कमीकमी होत 
जाते किंवा फारतर आहे तितकीच रहाते, वाढ मात्र 
होत नाही. देशी बाजारपेठातूनच जास्त नफा होण्याची 
शक्‍यता निर्माण झाल्यामुळे देशातल्या देशात गुंतविल्या 
जाणाऱ्या पैश्यात वाढ होते नि निर्यात वाढण्याची 
आशाच खुटल्यासारखी होते. यातून येणाऱ्या तुटी- 
तूनच परदेशी चलनाचा प्रश्न भेडसावू लागतो. 


नियोत वाढविणे सोपे नाही 


या प्रभ्नाळा तोंड देण्याचे अनेक मार्ग आहेत. 
एक म्हणजे आयात कमी करगे नि निर्यात वाढविणे 
पण येथे एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे. ती 
म्हणजे आर्थक विकासाला अत्यावश्‍यक असणाऱ्या 
गोष्टींच्या आयातीवर याचा परिणाम होऊन आर्थिक 
विकासाची गतीच खुंटल्यासारखी होण्याचा संभव 
आहे. म्हणूनच हा पर्याय तितकासा समाधानकारक 
नाही. विशेषतः आर्थिक प्रगतिपथावर जोरदार दोड 
मारू इच्छिणार्‍या राष्ट्रांच्या दृष्टीने तर नाहीच नाही. 
लोकह्ाही तंत्रपद्धतीच्या राजवटीत तर अशा प्रकारच्या 
आयातीवरील कडक निर्बधामुळे तीव्र असमाधान 
पसरण्याची शक्‍यता असल्यामुळे अगदी शेवटचेच 
अस्त्र म्हणून हे वापरता येईल, निर्यात वाढविणे तरी 
काय सोपे काम आहे म्हणता ! छे | 


म थोड्याशा 
प्रयत्नाने ते साधणे दाक्‍्य नाही, याकरिता भगीरथ 
प्रयत्न केळे पाहिजेत, 


त्याकारेता द्रव्यसाहाय्य द्यावे 
लागेल, अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष कोटापद्धती अमलात 


रट 


आणावी लागेल, शिवाय जागतिक बाजारपेठेत प्रगत 
राष्ट्रांच्या चढाओढीला तोंड द्यावे लागेल ते निराळेच ! 
मागासलेल्या देशात उत्पादनखर्च जास्त असतो पण 
निर्मित वस्तू मात्र प्रगत राष्ट्रांतल्याइतकी तरी दर्जेदार 
असेल असे सांगवत नाही. त्यामुळे नवीन नवीन 
बाजारपेठातून जम बसविणे जड जाते. या सर्व 
कारणांमुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या ज्यूट, चहा, 
किंबा काही आफ्रिकन राष्ट्रांतून निर्यात होणाऱ्या 
रबर, कोको या विशिष्ट मालाचा अपवाद सोडल्यास 
निर्यात वाढविणे जवळजवळ अद्राक्यप्रायच असते. 
यामुळे होते काव तर परराष्ट्रीय व्यापारात येणारी तूट 
भरून काढावी लागते, अत्यंत निकडीचे असले तरी 
अल्पावधीत निर्यात वाढविणे अतिदाय जिकीरीचे व 
काहीवेळेस तर जवळजवळ अशक्यप्रायच होऊन 
वसते, हा यक्षप्रश्न सोडविणे एकाच गोष्टीने राक्‍य 
आहे. ते म्हणजे परंदेद्षी मदतीचा आधार घेऊन ! 
जर खाजगी परदेशी मदत मिळाली तर हा प्रश्न 
सोडविणे बरेच सोपे जाते, नाहीतर मात्र दुसरे मार्ग: 
शोधावे लागतात. 


युद्धोत्तर काळातील बदळ 


युद्धोत्तर काळात प्रगत राष्ट्रांच्या या प्रश्नाकडे 
र्‍हाण्याच्या हाट्टिकोनात स्वागताहू वदळ झाला. युरोपात 
वदास्थी झालेल्या मार्शल अड योजनेमध्ये अश्या मदती- 
उळ होणारे राजकीय आणि आथिक फायदे दिसून आले. 
त्यांतच लेंड किनसूने असे स्पष्टपणे प्रतिपादन केळे की 
पंगत राष्ट्रातीळ आर्थिक सुब्रत्ता टिकवावयाची असेल 
तर त्यानी त्यात इतर कमी प्रगत देशांना पण 
सहभागी करून घेतळे पाहिजे, मागासलेल्या राष्ट्रांचा 
आथक विकास घडून आल्याने प्रगत राष्ट्रांना 
आर्थिक दृष्ट्या बळकटी तर येतेच पण शिवाय त्यांचे 
आर्थिक स्थेथे टिकविण्यास मदत होते. नवीन नवीन 
बाजारपेठा निर्माण होतात, भांडवट गुंतविण्यास क्षेत्र 
विस्तृत होते. राजकीय दृष्ट्या, मागासलेल्या देशांच्या 
विकासाने आंतरराष्ट्रीय तंटे कमी होऊन जागतिक 
शांतता टिकविण्यास मदत होते. कम्युनिझमची लाट 
थोपवून धरण्यास सुद्धा याची मदत होण्यासारखी आहे. 
राजकीय आणि आर्थिक पातळीवरूनच नव्हे तर नैतिक. 
इृष्टिकोनातूनसुद्धा सुधारलेल्या राष्ट्रानी अविकसित 


आ्वुडप, पाऊ” ग 
'इरउपऊएड जळी 
७0 र्‍ (आडी 
"कख्गघर र्‌ 


परदेशी मदत 


राष्ट्रांना मदत केली पाहिजे हे मत आज जगन्मान्य 
झाले आहे. मागासलेल्या राष्ट्रांची प्रगती साधण्याचा 
परदेशी मदत हा एक न्याय्य व योग्य मार्ग आहे 
याब्रद्वढह आज दुमत नाही. 

राष्ट्रीयीकरणाची वाढती मागणी 


आपल्या भारताला स्वातंत्र्यपूवे काळात सुद्धा बरी- 
चशी परदेशी मदत मिळत असे. पण त्याकडे त्यावेळी 
पहाण्याचा दृष्टिकोन मात्र तितकासा चांगला नव्हता. 
स्वातंत्र्योत्तर कालात राष्ट्रीयीकरणाबद्दळची मागणी 
वाढतच गेली. सरबाती सुरवातीस बरेचसे परदेशी 
मांडवळ काहून घेण्यात आले. पण नंतर आर्थिक 
नियोजनाच्या मार्गाचा अवलंब्र केल्यामुळे नि आंतर- 
राष्ट्रीय व्यापारात नेहमी येणाऱ्या तुटीमुळे परदेशी 
भांडवलाची मदत घेणे अपरिहाय होऊन बसले. 

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत मुख्य भर शेतकी- 
विकासावर देण्यात आला होता नि मोठ्या उद्योगधंद्यांत 
त्या मानाने कमी पैसा गुंतविला गेला होता. त्यामुळे 
परदेशी व्यापारात फारशी तूट जाणवली नाहो. क्षिवाय 
आपल्याकडे स्टलिंगचा साठा बराच असल्यामुळे 
आवद्यक ती आयात करण्यास फारसा त्रास झाला 
नाही. इ. स. १९५६ नंतर मात्र या गोष्टींना एक 
वेगळेच वळण लागले नि परंदेशी चलनाचा प्रश्न एक 
कूटप्रश्न होऊन बसंला ! 
, लोकसंख्येतील वेसुमार वाढ 

काही वेळेस असे प्रातिपादन केळे जाते की भारताने 
लवकरात लवकर स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. परदेशी भांड- 
वलाची आयात ताबडतोब थांबविली पाहिज; पण 
भारतापुढील आर्थिक प्रश्नांचा समतोलपणे विचार 
केल्यास या मताळा कसलाच आधार नाही असे 
दिसून येईल. लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. 
नजीकच्या भविष्यकाळात ती आटोक्यात आणता येईल 
असे काही चिन्ह दिसत नाही. शिवाय राहणीमान उच- 
स्तराप्रत नेण्यासाठी लोकांची खटपट वाढते आहे. जोर- 
दार आर्थिक विकास हा एकच उपाय असा आहे की 
त्यामुळे हे व अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न सोडविता 
येतील. पहिल्या व दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनांच्या 
काळात जरी बरेचसे भांडवल गुंतविले गेळेळें असले 
तरी वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता लोकांचे राहणी- 


न, भा, २ 


मान वाढविण्यास ते अपुरेच पडले. इ. स. १९५५-५६ 
ते १९५९-६० या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न जरी १२ 
टक्कथानी वाढले तरी १९५९-६० सालात राष्ट्रीय 
उत्पन्नात झालेली वाढ स्थिर किंमती ठेऊन पाहिली 
तर ती एकच टक्का असलेली दिसून येते. म्हणजे 
राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली वाढ अगदीच कमी आहे. 
म्हणूनच वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच जास्त जास्त 
भांडवल आर्थिक विकासकार्यात गुंतविले पाहिजे. यापुढे 
सुद्धा देशातील चलनाचा पुरवठा वाढवून किंवा 
आंतंदैशीय कर्ज काहून उपलब्ध असलेल्या साधनांचा 
अधिक उपयोग करून घेतला पाहिजे. एवढे करून 
सुद्धा कच्चा माल, तंत्रज्ञ, काही प्रकारची उत्पादनोपयोगी 
यंत्रसामुग्री, यांचा तुटवडा राहतोच ! निर्यात वाढवून 
त्यापासून अशा प्रकारच्या अत्यावश्‍यक वस्तूची आयात 
करता येईल. पण आधीच देशात भासणाऱ्या वेगवेगळ्या 
गोष्टींच्या तुटवड्याला त्यामुळे अधिकच गंभीर स्वरूप 
येऊन सार्वत्रिक किंमतवाढ होण्याची येथेही भीती 


“आहेच ! शिवाय सक्तीने निर्यात वाढविणे हुकूमशाही 


राजवटीत जरी सोपे असले तरी लोकशाही भारतात ते 
सुलभ आहे को नाही, नि असले तरी कितपत योग्य 
नि हितावह आहे, हे ठरविणे जरा कठीणच ! खाजगी 
विभागाला ( 711098 8९०० ) सुद्धा आर्थिक 
विकासकार्यात बराच महत्त्वाचा वाटा उचलावयाचा 
असल्यामुळे वर वर्णिलेल्या मार्गाचा अवलंब्र केल्यास 
विकासाची गतीच रोखली जाईल आणि यामुळेच इतर 
कुठल्याही मार्गाचा स्वीकार करण्यापेक्षा परदेशी मद- 
तीचा अंगीकार करणे जास्त हितप्रद ठरेल हे निःसंराय ! 

आता आपण ही अत्यावरयक असलेली परदेशी 
मदत कुठल्या मार्गाने मिळवावयाची या प्रश्नाकडे वळू. 
खाजगी परदेशी मदत 'ही ठराविक चाकोरीतच नि 
मर्यादित स्वरूपातच मिळणार. येथे एक गोष्ट मात्र 
स्पष्ट केली पाहिजे. ती म्हणजे परदेशी मदत घेणे जरी 
योग्य असले तरी ते ठराविक मुदतीपर्यंतच. सुरुवाती- 
सुरुवातीला ती जरी योग्य असली तरी पुढे मात्र त्या 
राष्ट्राने जास्त खयंपूर्णणा मिळविली पाहिज. आर्थिक 
विकासमागांतील सुरवातीचे अडथळे दूर होऊन योग्य 
ती पाश्वभूमी तयार झाली की आर्थिक विकास 
जास्तीत जास्त स्वयंपूरक ठरेल इकडे लक्ष दिले गेले 
पाहिजे. 


नवभारत 


पंचवार्षिक योजनांसाठी भांडवलाची जरूरी 


भारतात परदेशी मदतीची आवदयकता इ. स. 
१९५६ नंतर आतिशय तीन्रतेने भासू लागली. दुसऱ्या 
पंचवार्षिक योजनेत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात भांडवल 
गखुंतविळ जाणार होते. पण आपल्या सरकारच्या कर- 
विषयक. धोरणांमुळे नि परंदेश्ी भांडवलावर लादण्यात 
आलेल्या कडक नित्रंधांमुळे परदेशी खाजगी भांड- 
वल जरूरीइतकरे मिळेल अशी आक्रा नव्हती. यामुळेच 
खाजगी परदेशी भांडवलापेक्षा परदेशी मदत स्वाका- 
रणे जास्त योग्य असे सरकारने ठरविले. दुसर्‍या पंच- 
वार्षिक योजनेत आर्थिक विकासाची गती वाढाविण्या- 
साठी प्रयत्न सुरू झाळे, ओंद्योगेक प्रगतीवर भर देण्यात 
आला. यामुळे आंतरराष्ट्रीव्र व्यापारात येणाऱ्या 
तुर्टीचे प्रमाण वाढले नि देशातही किंमतवाढीचे चक्र 
सुरू झाले. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळातसुद्धा 
या गोष्टी आहेतच. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या 
काळात प्रातिवर्षाची सरासरी तूट ५७ कोट स््पये 
होती, तर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात 
ती ४१४ कोट रुपयापर्यंत गेली ! १९५०-५१ मध्ये 
आपल्याकडे ९५१ कोट रुपयांचा परदेशी चलनाचा 
सांठा होता. १९५५-५६ मध्ये तो ८२५ कोट 
रुपयांवर आला नि १९६०-६१ मध्ये तो ३०४ कोट 
रुपयांवर घसरला ! या सर्व गोष्टींमुळेच परदेशी मदत 
एक अत्यावश्यक बाब होऊन बसली, दुसऱ्या पंच- 
वार्षिक योजनेच्या काळात आपल्याला मिळालेली 
परदेशी मदत एकूण २५६९ कोट रुपये होती. 
१९६१ च्या मार्चमध्ये १२५९ कोट रुपय उपलब्ध 
होते. यात अमारेकेचा हिस्सा ५९ टक्क आहे. तिसऱ्या 
योंजनेत एकूण २२०० कोट रुपयांपर्यंत मदत लागेल 
असा अंदाज आहे. ( एकूण खर्च ७५०० कोट 
रुपये येणार आहे. ) शिवाय खाजगी परदेशी कंपन्या 
भांडवलाची आयात करतील ती निराळीच. 


हुंडणावळीची चणचण 


इ. स. १६५६ पासून परदेशी चलनाचा अंगीकार 
करून सुद्धा परदेशी चलनाची चणचण गंभीरपणे 
वेळोवेळी का जाणवते हा एक विचार करण्यासारखा 
प्रश्न आहे. प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याकडे असलेला 
परदेशी चलनाचा तुटपुंजा सांठा. तो इतका कमी 


१० 


आहे की थोडी जरी आयात वाढली तरी गेमीर 
प्रश्न निर्माण होतो! दिवाय ठराविक वेळी किती 
परदेशी चलन लागेल याचा आढावा नि त्यावेळेस 
ते मिळण्यावदळचे आडाखे यांचा मेळ बसत नाही. 
शिवाय काही ठराविक उद्योगधंद्यांकरिता ठराविक 
प्रकास्चीच आयात करावी लागते नि त्यामुळे परदेशी 
मदत उपलब्ध असूनतुद्धा त्या ठराविक प्रकारच्या 
आयातीसाठी नवीन कर्जाच्या शोधा जावे लागते. 
सरकारला योग्य प्रकारे या सर्व गोष्टींचा मेळ घालता 
आला पाहिजे. हे जमल्यासच वेळोवेळी उद्भवणारे 
परदेशी चलनाच्या चणचणीचे प्रश्न निर्माण होणार 
नाहीत. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीलाच 
आपल्याला या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणारसे दिसते. 
उपलब्ध परदेशी मदतीत बसेल अशी योजना पुन्हा 
आखावी असे मत मांडले जाते. काहीकाही वेळेला 
तर सर्वसाधारण लोकांना असेही वाटू लागते की 
आपण सर्वस्वी परदेशी मदतीवर तर अवलंबून नाही 
ना! पण हे सवे काही खेर नाही. आपण परदेशी 
मदत बर्‍याच प्रमाणात स्वीकारीत असलो तरी आपल्या 
गू भांडवलाचा तो एक लहानसा हिस्सा 
अ 


क 


आंतरराष्ट्रीय घटनांची प्रतिक्रिया 


अलीकडे अढीकडे एक गोष्ट मात्र अतिशय 
'मरकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे परदेशी मदत अनेक राज- 
कीय गोष्टी नि घटनांशी निगडित असते. भारताने 
आतापयत स्वीकारलेल्या परदेशी मदतीच्या बाबतीत 
जरी कुठल्याही प्रकारची राजकीय स्वरूपाची बंधने 
निगडीत नसली तरी काही राजकीय बाबींचा प्रमाव 
येथेही आहे हे नाकबूल करता येणार नाही. सुरबाती- 
पासूनच कम्युनिझमचा प्रसार थोपविण्यासाठी परदेशी 
मदतीचा उपयोग केला गेला. रशियाच्या या क्षेत्रातील 
पदक्षपाबरोजबरच जागतिक शीतयुद्धातील ते एक 
महत्त्वाचे अस्न होऊन बसले, यामुळेच परदेशी मदती- 
भोवती एकप्रकारचे अकश्याश्वतीचे बळय अस्तित्वात 
असते. आपल्या परराष्ट्रीय धोरणामुळे तर हे जास्तच 
गवते, धनको राष्ट्रात अमेरिकेचे स्थान सर्वप्रथम, 
आहे. आपल्या परराष्ट्रीय धोरणामुळे त्या देहात 
उमटणाऱ्या पडसादांचा परिणाम केवळ त्या देशाकडून 


परदेशी मदत 


मिळणाऱ्या मद्तीपुरताच मर्यादित न राहता इतर 
युरोपियन राष्ट्रांवरसुद्धा होतो. € एड इंडिया छूवच्या 


(» प्रजा » शिन 


एकूण कारीदौंवरून सुद्धा याची प्रचीती येते. जोरदार 


आर्थिक बिकास साधण्यासाठी पूर्वनियोजित परदेशी . 


मदत सतत मिळाली पाहिजे. पण अशा प्रकारे परदेशी 
मदत मिळविण्यात अनेक अडचणी आल्यामुळेच मग 
दुसेरे मार्ग शोधावे लागतात. सध्या जास्त प्रमाणात व 
जास्त प्रचारात असलेला दुसरा मार्ग म्हणजे भारतीय 
नि परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने उद्योगधंद्यांची वाढ 
करणे व त्यायोगे खाजगी परदेशी भांडवलाची आयात 
करणे. या मार्गाचा एक मोठा फायदा म्हणजे सर- 

कारला कर्जफेडीचा प्रश्न सतावीत नाही. सध्या अद्या 
प्रकारच्या ८१ कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. 
यामुळे आपल्या योजनेब्रहुकूम उद्योगधंद्यांत भांडवल 
तर गुंतविळे जाईलच, पण त्याकरिता आवश्यक अस- 
णारी आयात पण विनासायास होईल. शिवाय 
आपल्या योजना नीट आखून नि त्याप्रमाणे इतर 
राष्ट्रांची नि जागतिक संस्थांची मदत घेतल्यास हा 
प्र्न वाटतो तितका कठीण भासणार नाही. 


स्वावलंबन हे ध्येय 


जसजशी राष्ट्राची आर्थिक नि ओद्योगिक प्रगती 
होत जाईल तसतद्यी परदेशी मदतीची जरूरी कमी 
करत आणली पाहिजे, सतत परदेशी भांडवलाची 
आयाते करीत राहिल्यास देशांतर्गत अथेब्यवस्थेत 
अनेक दुष्परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे, कुठल्याही 
प्रकारचे निवेध नसलेला परराष्ट्रीय व्यापार हा जरी 
आपला आदर्दा असला तरी आपण देशातील 
जास्तीतजास्त उपलब्ध साधनांचाच उपयोग करण्यास 
शिकले पाहिजे. आयात कमी केली पाहिजे नि निर्यात 
वाढविण्याचे आटोकाट प्रयत्न केळे पाहिजेत; कारण 
आतापर्यंत घेतलेली कर्जै. फेडण्याकरताच दिवसेदिवस 
आपल्याला जास्त जास्त परदेशी चलनाची आवद्य- 
कता भासू लागेल. 


प्रथम आपण आयातीत कितपत कपात करता 
येईल ते पाहू. सध्या आयातीवर इतके कडक निगरंध 
आहेत की त्यांचे प्रमाण याहून जास्त वाढाविल्यास 
आपल्या अथव्यवस्थेतच अधिक भानगडी निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे. पण म्हणून काही असे प्रयत्न 


अनुक्रमणिका 


११ 


सपशेल सोडून दयावेत असे नाही. थोड्याशा वर्षांनी 
या मार्गाचा अवलंब करता येईलही. कारण आता 
आपण ज्या वस्तूंची आयात करतो त्या वस्तू भारता- 
तच निर्माण करता येतील अश्या उद्योगधंद्यांना अग्रहक्क 


दिल्यास आयातीत कपात करता येईल. याशिवाय 


शेतीउत्पादनात पण वाढ होणे जरूर आहे, त्यामुळे 
अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता तर मिळेलच, पण 
शिवाय निर्यातही वाढेल, याकरिताच पंचवार्षिक योज- 
नात पैसा गुंतवितानाच आयातीत कपात करावयाच्या 
या ध्येयावर दृष्टि ठेवूनच त्याबरहुकूम योजना आखाव्या 
लागतील. 


आयात-निर्यातीचा मेळ 


निर्यांतवाढ करावयाची असेल तर मुख्य गोष्ट 
म्हणजे आपण औद्योगिक क्षेत्रातीळ कार्यक्षमता वाढ- 
विण्यासाठी झटले पाहिजे. सरासरी उत्पादनखचं शक्‍य 
तितका करण्याकडे जास्त लक्ष पुरविले पाहिजे. पण हे 
करताना योजावयाचे उपाय मात्र काळजीपूर्वक योजले 
पाहिजेत. बेकारांच्या संख्येत यामुळे भर पडता कामा 
नये. नाहीतर करायला गेलो एक आणि झाले भलतेच 
असे व्हायचे ! शिवाय दुसरी एक अडचण म्हणजे 
देशी बाजारपेठांतून भरपूर नफा मिळत असल्यामुळे 
सरासरी उत्पादनखर्च पण कमी करण्याची फारशी 
तीत्र इच्छा आढळून येत नाही. वाढती मागणी, 
त्यामुळे उत्तरोत्तर वाढत जाणाऱ्या किंमती, नि भरपूर 
नफा, अशा प्रकारच्या वातावरणात निर्यातवाढ करणे 
हे महाबिकट नि जवळजवळ अदाक्यप्रायच काम 
म्हटले पाहिजे ! ते ध्येय साध्य करावयाचे असेल तर 
त्याकरिता अतिदाय उत्कट इच्छाशक्ति नि अविरत 
प्रयत्न यांची शिदोरी असल्याशिवाय पाऊल पुढे 
टाकता येणार नाहीं. नाहीतर मग सरकारला एकतर 
सक्तीने निर्यात करावयास लावावी लागेळ किंवा 
द्रव्यसाहाय्य तरी द्यावे लांगेळ. भारतात सध्या 
अस्तित्वात असलेली एक स्तुत्य पद्धति म्हणजे ठराविक 
निर्यात करणाऱ्यास आयातीचे परवाने देणे. युरोपच्या 
सामुदायिक बाजारपेठेच्या [ 2, ९. ४, ] स्थापनेमुळे, 
व इंग्लंडसुद्धा त्यात सामील होण्याची शक्‍यता निर्माण 
झाल्यामुळे, भारताच्या निर्यातीवर काही अपकारक 
परिणाम होण्याचा संभव आहे, जागतिक बाजारपेठेत 


नबभारत 


चढाओढ जरी वाढली तरी औद्योगिक क्षेत्राच्या 
सहकायीने नि देशांतगत मागणीवर निमैध ठेवून 
निर्यात वाढविणे मात्र शक्‍य नाही असे नाही. 

वरील विवेचनावरून एक गोष्ट मात्र सूर्यप्रकाशा- 
इतकी स्वच्छ आहे असे दिसून येते. ती म्हणजे 
अल्पावधीत आयात कमी करणे नि निर्यात वाढवून 
आयातनिर्यातीचा सुसंगत मेळ बसविणे हे खडतर काम 
आहे. नि म्हणूनच आर्थिक प्रगतीला कुठल्याही 


प्रकारची झळ लागू न देता परराष्ट्रीय व्यापारात , 


आयातनिर्यातीच्या बाबतीत समतोलपणा प्रस्थापित 
होईपर्यंत परदेशी मदत स्वीकारावीच ळागेळ, आथिक 
विक्रासाच्या मार्गावर तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अडच- 
णींना टाळून मार्ग काढावयाचा असेल तर त्याकरिता 
अविरत प्रयत्न करून योग्य वेळी योग्य प्रकारची नि 
योग्य त्या प्रमाणात परदेशी मदत मिळविता आली 
पाहिजेच पाहिजे, 


श्रद्धाविषयक मूल्ये 
“ लोकशाहीसमाज सुस्थित होण्यासाठी काही- 
तरी श्रद्धाविषयक मूल्ये असली पाहिजेत. नेतिक 
भाव असणे हे मोठ्या मनाचे लक्षण आहे. ज्याला 
कशाचाच आदर वाटत नाही त्याला त्यांच्या जीव- 
नाबद्दलही अंततोगत्वा आदर वाटणार नाही. केवळ 
अफाट विचार प्रदर्शित करणे, विद्यमानावर प्रचंड 
आघात करणे, एवढ्याने कर्तत्व संपते असा जो 
भाव आज समाजात दिसून येत आहे तो घातुक आहे. 
समाजाच्या प्रगतिसाठी विचार करणे हे साहित्याचे 
काम आहे, अमर्याद लेखनस्वातंत्रय अगर अमि- 
व्यक्तिस्वातंत्य समाजाने सहन केल्यास समाजाची 
प्रगति न होता समाज बाष्कळ व ब्रात्य होतो. 
आदर्श चरित्र मग समाजांत मूळ धरत नाही. ” 
-"- न. वि. गाडगीळ 
[ मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपदावरून ] 


प्राज्ञपाठझाळाम प्डळ-ग्रन्थ प्र कादान 


वेदिक संस्कृतीचा विकास 


च क 0_ ७ (0 
*सक- तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 


वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच 
संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपररत झालेल्य 


केलें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अ> 


आजची भारतीय संस्कृती होय. भारतीय 
श्या स्वरूपाचें वणेन या पुस्तकांत प्राधान्याने 


अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक न उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 


किंमत ६ रु. 


प्रकाशक : 


व्यवस्थापक प्राज्ञपाठकछाळामडळ 


च 
चाई ( जि० सातारा ) 


रि '५%३$५५६>१-५८>३-५८२ 


( 
( 
( 
( 
| 
( 
( 
( 
ही, 
|! 
| 
( 
। 
शः 
( 


बॉण्ड्स 
१९९७२ 
क्व्त््ति्च्य 


द. द. रु. ८ दराचे. व्याज दर सहा, , 

महिन्यांनी दिळे जाईल 

रु. १०० च्या पटींच्या किंमंतीत उपलब्ध,.. 
।१० नोव्हेंबर १९७२ रोजी पूर्ण किमत परत 
। केली जाईल 
|ते विकत घेण्यासाठी खालील ठिकाणी अर्ज मिळतीडः? 
| रिझव्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व कचेऱ्या 
' स्टेट चेक ऑफ इंडियाच्या सर्व शाखा व 
| तिच्या कक्षेतील सर्व दुय्यम बँका. * , 


829/29 ४0 


् (36<<>) &<<>) &€<<>>) 6९०) 6 ट्रे दी ह ह्री 6 6 66 2) 6 हर व <<) <<<) 6.) 604450 6044.) 6००0 609०.) 6०.29 


14.0 हिय्या हीय 6 हव्य ०.4) 60०4. 60०4. 60०.) 604443 6 चाळी 6 "वळी 4.0 ९. 0-0 6 60०4.) 60००.) 60 600. हीची 


ह्या ह हर हीचे 


€््च्ज्छ 


ग्रा. मे. पुं. रेगे 


उँरिस्टॉट्टचे संविळानरास्त्र :  : 


५. आकृत्यंतरण 
अपूर्ण संविधानांचे आक्ृत्यंतरण करण्यासाठी ( म्हणजे 
अपूर्ण संविधानांचे सत्य सिद्ध करण्यासाठी ) अँरिस्टॉट- 
लने अनेक प्रकारच्या सिद्धींचा (7००1७) उपयोग 
केला आहे. त्यापेक्री सर्वात सुगम, सरळ सिद्धिप्रकारा- 
मध्ये मूळ ( अपूर्ण ) संविधानांची पक्षविधाने ( 1९- 
05825 ) घेतली जातात. त्यापैकी एकाचे किंवा दोहॉं- 
चेही परिवर्तन करण्यात येते आणि अशा रीतीने उप- 
लब्ध झालेल्या विघानांच्या आधारावर ते अपूर्ण संवि- 
घान सिद्ध करण्यात येते, संविधानांचे आकृत्यंतरण 
करताना अँसिस्टाटलने ह्याच सिद्धिप्रकाराचा प्रामुख्याने 
उपयोग केला आहे. ह्या रीतीने ज्याचे आकृत्यंतरण 
करण्यात आढे आहे अशा एखाद्या संविधानाच्या 
सिद्धीचे तार्किक वि-छेषरण जर आपण केले तर ह्या 
सिद्धिप्रकाराचे सामान्य स्वरूप आपल्या ध्यानात 
येईल. 
उदाहरणादाखल,  दिसामिस्‌ 
आक्कत्यंतरण घेऊ या, दिसामिस्‌ हे 
आहे ! 
जर क काही खच्या अंगी 
अंगी आहे तर क काही 
ह्या संविधानाची सिद्धि 
आधारलेली आहे. दारिइ 
जर ग सर्व खच्या अंगी 
अंगी आहे तर ग 
प्रथम आपण दिसामिसूच्या 
चारिकतेने (1010111011 


ह्या संविधानाचे 
संविधान असे 


आहे आणि ग सर्व खच्या 
गच्या अंगी आहे (१ ) 
दारिड ह्या संविधानावर 
असे मांडता येईल : 

गी आहे आणि ख काही कच्या 
काही कच्या अंगी आहे (२) 


ट्ट 


अनोप- 


7) समजावून घेऊ आणि 
मग ही सिद्धि तकयुद्ध स्वरूपात मांडू - 
दिसामिस्‌ सिद्ध करणे म्हणजे 
“क काही खच्या अंगी आहे? (३) 
आणि “ग सर्व खच्या अंगी आहे? (४) 
ही विधाने खरी असतील तर 
“क काही गच्या अंगी आहे ? (५) 


हे विधानही खरे असते, हे दाखविणे, आता, जेव्हा- 


“ग सवे खच्या अंगी आहे ? (4 
आणि “ख काही क च्या अंगी आहे? (७) 
ही विधाने जेव्हा खरी असतात, तेव्हा 

“ग॒काही क च्या अंगी आहे? (८) 


हे विधान खरे असतेच. कारण (६) आणि (७) 
पासून (८) हे विधान दारिइ ह्या अनुमान र्पाला 
अठुतरून निष्पन्न होते आणि दारिइ हे एक पूण 
संविधान आहे. आता (८) पासून (५) हे आपळेः 
इष्ट विधान, - दिसामिस्‌चा “ निष्कर्ष ! - परिबतनाने 
मात होते. तेव्हा (६ ) आणि (७) ही विधाने 
जेव्हा खरी असतात तेव्हा (५) हे विधानही खरे 
* असे पहा की दिसामिस्‌चे (४) हे पक्षविधान 
म्हणजेच दारिइचे (६ ) हे पक्षविधान; आणि दिसा- 
1 (३) ह्या पक्षविधानापासून दारिइ्चे (७). 
पक्षविधान निष्पन्न होते. तेव्हा दिसा- 
मिसूच्या (३) आणि (४ ) ह्या पक्षविधानांपासून 
दारिडची (६ ) आणि (७) ही पक्षविधाने प्रात 
होतात; (६) आणि (७) पासून (८ ) हे विधान 
“प वेश्यकतेने निष्पन्न होते -कारण, दारिइ हे ण्‌क 
पूर्ण संबिधान आहे-आणि (८ ) पासून परिवरेनानें 
(५) हे म्हणजे दिसामिस्‌चे इष्ट निष्क्षरविधान - 
यात होते. म्हणजे दिसामिसूच्या (३ ) आणि ( ४) 
ह्या पक्षविधानांपासून परंपरेने त्याचे (५) हे निष्कर्षे- 
ह वी प्रास होते. आपल्याला हेच दाखवून द्यायचे 


आता ही सिद्धि तकंथुद्ध रीतीने मांडायची ह्यासाठी 
पुढी विधान-रूपाचा आश्रय घ्यावा लागेळ -- | 

बर (जर र तर ७) तर (जर [स आणि र] 

तर[स आणि ल]) . (९) 
-[ ह्या विघानरूपाला < अबयव तत्त्व - ७10९11९ 
ण ७९ लग -. असे म्हणतात. अनौपचारिकतेने 
ह्याचा अर्थ असा लावतां येईल की जर र पासून ल 


अरिस्टॉटलचे संविधानशास्त्र 


निष्पन्न होत असेल तर, जर स आणि र ही विधाने खरी 
असतील तर स आणि ल ही विधाने पण खरी असली 
पाहिजेत. ] आता “र? च्या ठिकाणी “क काही 
ख च्या अंगी आहे? ह्या विधानाची योजना करा; 
त्याचप्रमाणे ल? च्या ठिकाणी “ ख कांही कच्या अंगी 
आहे? ह्या विधानाची योजना करा आणि “सच्या 
ठिकाणी “ ग सर्वे खच्या अंगी आहे? ह्या विधानाची 
योजना करा. म्हणजे (९) पासून पुढील विधान 


निष्पन्न होते. 

जर ( जर क काही खच्या अंगी आहे तर ख कार्ह 

कच्या अंगी आहे ) तर ( जर ग सवे खच्या अंगी 

आहे आणि क काही खच्या अंगी आहे तर ग 

सर्व खच्या अंगी आहे आणि ख काही कच्या 

अंगी आहे. ) (१०) 
- आता ( १०) चे पूर्वाग म्हणजे : 

जर क काही खच्या अंगी आहे तर ख काही 

कच्या अंगी आहे. (११) 
आणि (१२१ ) म्हणजे परिवर्तन नियम होय. हा 
नियम आपले एक आदिविधान आहे. तेव्हा तो मान्य 
केलाच पाहिजे, तेव्हा (१०) आणि (११) पासून 
: विधि उपसंघाता ' नुसार (४०१8 ?०1९18 ) 
(११) चे उत्तरांग निष्पन्न होते. ते असेः 
जर (ग स्व ख॒ च्या अंगी आहे आणि क काही खच्या 

अंगी आहे ) तर ( ग सर्व खच्या अंगी आहे 
आणि ख काही कच्या अंगी आहे) (२१२) 

आता पुढील विधान-रूप पहा. 

जर (जरर तर ल) तर (जर'ल तर स ) तर 

(जर रतरस) (९३) 
[हे विधान-रूप म्हणजे सोपाधिक संविधानाचा नियम ] 
आता (१३) मध्ये “र? बद्दढह “ग सर्व खच्या अंगी 
आहे आणि क काही खच्या अंगी आहे? ह्या विधानाची, 
८७? बद्दल 'ग सव खच्या अंगी आहे आणि ख काही 
कच्या अंगी आहे? ह्या विधानाची आणि "स 
बद्दढ * ग काही कच्या अंगी आहे? ह्या विधानाची 
योजना केली. तर ( १३ ) पासून पुढील विधान 
निष्पन्न होते - 

जर ( जर ग सर्व खच्या अंगी आहे आणि क 

काही खच्या अंगी आहे तर ग सर्व खच्या भंगी 

आहे आणि ख काद्दी कच्या भगी आहे ) तर 


१५ 


[ जर ( जर ग सवे खच्या अंगी आहे आणि ख 
काही कच्या अंगी आहे तर ग काही कच्या अंगी 
आहे ) तर (जर ग सवे खच्या अंगी आहे 
क्षाणि क काही खच्या भंगी आहे तर ग काही 
कच्या अंगी आहे ) ] (१९४) 
आता ( १४ ) चे पूरवांग म्हणजे वर सिद्ध केलेले 
(१२) हे विघान. तेव्हा ( १४) आणि (१२) 
पासून विघिसंघातानुसार ( १४ ) चे वर अघो- 
रोखित केलेले उत्तरांग निष्पन्न होते, त्याला ( १५ ) 
म्हणू या. 
-आता (१५) हे व्येजक विधान आहे व त्याचे पूर्वाग 
ऊध्वेरोख्त अस म्हणजे दारिइ हे संविधान -आपले 
आदिविधान- होय. म्हणजेच (२ ) हे विधान होय. 
तेव्हा ( १५) व (२ ) पासून विघिसंघातानुसार 
( १५ ) चे उत्तरांग तिद्ध होते. ते असे : 
जर ग सर्ब खच्या अंगी आहे आणि क काही 
खच्या अंगी आहे तर ग काही कच्या अंगी आहे. 
(१६) 
आतां पुढील विधान घ्या. 
जर ( जर ग सव खच्या अंगी आहे. आणि क 
काही खच्या अंगी आहे तर ग काही कच्या अंगी 
आह़े ) तर [ जर ( जर ग काही कच्या अंगी 
आहे तर क काही गच्या अंगी आहे ) तर ( जर 
ग सवे खच्या भंगी भाहे आणि क काही खच्या 
अंगी भाददे तर क काही गच्या भंगी आहे. ) ] 
(१७) 
-(१७) चे रूप हे सोपाधिक संविधानाचे आहे. 
त्याचे पूर्वांग म्हणजे वर सिद्ध केलेळे (१६) हे 
विधान. तेव्हा ( १७) व ( १६ ) पासून विघि- 
संघातानुसार ( १७ ) चे वरील अधोरेखित उत्तरांग 
निष्पन्न होते, त्याला ( १८ ) म्हणू या. (१८) चे 
पूर्वीग ( ऊध्वेरोख्रत असे ) म्हणजे परिवतन-नियम 
-आपले एक आदिविधान- होय. त्याला (१९) 
म्हणू. -( १८) व ( १९ ) पासून विघिसंघाताने 
पुढील सिद्ध होते. 
जर ग सर्व खच्या अंगी आहे आणि क काही 
: खच्या अंगी आहे तर क काही गच्या अंगी आहे. 


( द.) 


नवभारत . 


आतां, पुढील विधान-रूप प्रमाण आहे : 

जर र आणिल तर ल आणिर (२१) 

-(२१) मध्ये “र? बद्दल “क काही खच्या अंगी 
आहे? आणि “ल? बद्दल “ग सर्व खच्या अंगी 
आहे ? ही विधानरूपे योजिली तर पुढील विधान-रूप 
निष्पन्न होते : 

जर क काही खच्या अंगी आहे. आणि ग सर्व 

खच्या अंगी आहे तर ग सर्वे खच्या अंगी आहे 

आणि क काही खच्या अंगी आहे. (२२) 
आता पुढील विधान-रूप व्या. 

जर [ जर क काही खच्या अंगी आहे. आणि ग 

सर्व खच्या अंगी आहे तर ग सर्व खच्या अंगी 

आहे आणि क काही खच्या अंगी आहे ] तर 
| [ जर ( जर ग सव खच्या अंगी आहे आणि 

क॒काही खच्या अगी आहे तर क काही गच्या 

अंगी ओह) तर (जर क काही खच्या भंगी 

आहे आणि ग सवे खच्या अंगी झाहे तर क 

काही गच्या अंगी भाहे) ] (२३) 
आता (२३ ) चे रूप हे सोपाधिक संविधानाचे स्प 
होय. तेव्हा ते खरे आहे. त्याचे पूर्वांग म्हणजे वर 
सिद्ध केलेले (२२ ) हे विधान. तेव्हा (२३ ) आणि 
(२२) पासून विधिसंघातानुसार ( २३ ) चे अधो- 
राखेत उत्तरांग सिद्ध होते. त्याला ( २४ ) म्हणू या. 
पण (२४) हे एक व्यंजक विधान आहे. त्याचे 
पूवांग- ऊर्ध्वरोखेत असे म्हणजे वर सिद्ध केलेले 
(२० ) हे विघान होय. तेव्हा ( २४ ) आणि (२०) 
पासून विघिसंघाताने ( २४ ) चे उत्तरांग सिद्ध होते, 
आणि हे उत्तरांग म्हणजे : 

जर क काही खच्या अंगी आहे 

खच्या अंगी आहे तर क काही 

आहे. 

(२५) हे विधान 
दिसामिस्‌ होय, 

दिसामिसूच्या ह्या सिद्धीमध्ये आपण 
तकॅशास्त्रातील- विघानगणितात सिद्ध करण्यात येणाऱ्या 
पुढील विधान-रूपांचा उपयोग केला आहे. 

जर (जर र तर ल) तर [जर (जरल तर स 

तर ( जर र तर स) ] जर (जररतरल ) तर 


आणि ग सर्व 
ही गच्या अंगी 

(२५) 
म्हणजे आपले इष्ट संविधान 


पण विघानांच्या 


१६ 


(जर स आणि र तर स आणि ल ) जर (र आणि 
ल) तर (ल आणि र 3) 
त्याचप्रमाणे आदिविधाने म्हणून परिवर्तनाचा 
नियम आणि दारिइ हे पूर्ण संविधान ह्यांचा उपयोंग 
केला आहे. ही दोन्ही पदांच्या तर्कशासत्रातील तार्किक 
विधान- रूपे आहेत. विधिसंघाताचा नियम आणि 
आदेश नियम (1.१ ० 80७७एपपणा ) हे दोन 
अनुमाननियम आधाराला घेतले आहेत. आंदेशनियम 
“ अनोपचारिकतेने असा मांडता येईल : चरचिन्हे 
आणि विधानसंयोजके ह्यांचे मिळून बनलले संयुक्त 
विधान-रूप घ्या. अता विधानरूपातील चरचिन्हांच्या 
अक्षरांच्या बदली बिघानांची योजना करता येते. असे 
एखादे संयुक्त विधान-रूप जर प्रमाण असेल तर 
त्यातील चरचिन्हांच्या ऐवजी विधाने योजून प्राप्त 
होणारे विधानही प्रमाण असते. वारोको आणि बोकादो 
ही दोन संविधाने सोडली तर इतर सर्व अपूर्ण संवि- 
आकृत्यंतरण वरील तत्त्वांच्या साहाय्याने. 
7 म्हणजे पूर्ण संविधाने ब परिवर्तन नियम ही आदि- 
विघाने, सोपाधिक संविधान आणि अवयव-तत्त्वे 
ही तीन विधान-सरूपे ह्यांच्यापासून .आणि विघि- 
संघातनियम आणि आदेदानियम ह्या दोन नियमांना 
अनुसरून करता येते, वर उल्लेखिलेल्या अवयवतत्त्वा- 
तील एक तत्त्व म्हणजे वर उपयोगात आणलेले (९ ), 
हे विधान. दुसरे अवयव तत्त्व असे: 


जर ( जरर तर ७) तर ( जर र आगि स तर 
ल आणिस) (२६) 


६, अनिष्टापत्त्या आझृत्यंतरण 


- ( हेल्कपलाला त 11)1308801९_) 
बारोको ब बोकादी ह्या संबिधानांचे परिवर्तनाच्या 
साहाय्याने आकत्यंतरण करता येत नाही, त्यांचे आकू- 
त्यंतरण करण्यासाठी अँसिस्टॉटल दुसरीच एक रीतं 
वापरतो; ह्या सिद्धिप्रकाराला तो अनिटपत्या आकढृ- 
कोची अँस्स्टॉटलने 


त्यतरण असे नांव देतो. बारो 
सि “जर ख सर्व गच्या अंगी 


सिद्धि अशी : 
आहे पण काही क च्या अंगी नाही तर असे असणे 
आव्यक आहे की ग काही कच्या अंगी नाही. 
कारण जर ग सर्व क च्या अंगी असेल तर ज्या अर्थी 
लचे सर्व गला उद्देशून आधीच विघेयन करण्यात आले 


जक वय .) गा 


अरिस्टोटलचे संविधानशास्त्र 


आहे- त्या अर्थी ख सर्वे. कच्या अंगी असणार. 
पण ख कांही कच्या अंगी नाही हे ग्रहीत धरलेले 
आहे. ” (87. ७7. 1. 5, 27937) ही सिद्धि 
अत्यंत त्रोटक स्वरूपात मांडण्यात आली आहे खरी 
पण सर्वसाधारणपणे तिचा अथे लावण्यात येतो तो 


असा : 
ख सर्वे गच्या अंगी आहे. (१) 

आंणि ख काही कच्या अंगी नाही (२) 
ही दोन्ही विधाने पक्षविधान म्हणून खरी आहेत असे 
समजा. मग 

ग काही कच्या अंगी नाही (३) 
- हे विधान खरे असलेच पाहिजे. कारण, समजा; 
(३ ) खोटे आहे. मग त्यांचे ब्याघाती विधान - 

ग सर्व कच्या अंगी आहे (४) 
- खरे असले पाहिजे. कारण (१) व (४ ) पासून 
बार्बारा ह्या संविधानानुसार - 

ख सवे कच्या अंगी आहे (५) 
हे बिधान सिद्ध होते. ( जर ख सर्वे ग च्या अंगी आहे 
आणि ग सर्वे कच्या अंगी आहे तर ख सर्वे कच्या अंगी 
आहे. ) पण (५) खरे असणे शक्‍य नाही. कारण 
(२) खरे आहे आणि (५) हे (२) चे व्याघाती 
विधान आहे. तेव्हा ' ग सर्व कच्या अंगी आहे? 
हे जे विधान आपण खरे मानले आहे आणि 
ज्यापासून (५) हे खोटे असलेळे विधान निष्पन्न 
होते ते वास्तविक खोटे असले पाहिजे. म्हणजे, त्याचे 
व्याघाती विधान 

ग काही कच्या अंगी नाही- वरील (३) हे विधान 
हे खरे असल पाहिजे. सारांश, बारोकोच्या (१) व 
(२) ह्या पक्षविधानांपासून त्याचे (३२ ) हे निष्कर्ष- 
विधान निष्पन्न होते. 

पण आतां ह्या सिद्धीने काय सिद्ध केळे आहे ? 
बारोकोकडे एक अनुमान-नियम म्हणून जर आपण 
पाहिले तर त्याचे प्रामाण्य ह्या सिद्धीने सिद्ध करण्यात 
आले आहे हे स्वीकारता येईल. म्हणजे, बारोकोची 
पक्षविधाने जेव्हा खरी असतात -वरील ( १) आणि 
(२) ही विघाने -तेव्हा त्याचे निष्कषविधानही खरे 
असतेच, - वरील (३) हे बिघान खरे असतेच- हे 
वरील सिद्धीने दाखवून दिळे आहे. पण ऑरिस्टॉटलचे 
बारोको हे संविघान म्हणजे एक अनुमान- नियम नाही 


न. भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


ते एक व्यंजञक विधान आहे, वरील सिद्धीने कोणत्याही 
व्येजक विधानाचे सत्य सिद्ध करण्यात आलेले नाही हे 
उघड आहे. ह्या सिद्धीवर दुसराही एक आक्षेप घेता 
येईल. अनिष्टापत्त्या सिद्धीची ऑरिस्टॉटलने जी व्याख्या 
दिली आहे ती लक्षात धेतली तर बारोकोची वर दिलेली 
सिद्धि त्या प्रकारात मोडत नाही हे सहज लक्षात येईल 

अँसिस्टॉटल प्रत्यक्ष सिद्धि आणि अप्रत्यक्ष (10011'९०४) 
किंवा अनिष्टापत्त्या सिद्धि ह्यांच्यात भेद करतो. ह्या 
भेदाचे स्वरूप त्याने अशा रीतीने स्पष्ट केळे आहे : 

प्रत्यक्ष सिद्धीची सुरवात सत्य म्हणून स्वीकारलेल्या 
विधानापासून होते. उलट, अप्रत्यक्ष किंवा अनिष्टा- 
पच्त्या सिद्धि ज्या विघानाचे तिला खंडन करायचे 
असते त्याच्याच ( तात्पुरत्या ) स्वीकारावर आघार- 
ठेली असते; म्हणजे त्या विधानापासून एखाद्या उघड 
उघड खोट्या असलेल्या विधानाची निष्पत्ति करून 
त्या विधानाचे ती खंडन करते. (87, ७. प, 14 
62029 ) ह्याचा अथ असा की एखादे विधान जर 
आपल्याला अप्रत्यक्ष रीत्या किंवा अनिष्टापत्त्या सिद्ध 
करायचे असेल तर त्या विधानाच्या नाकारी ( ॥९९१- 
४४७ ) विधानापासून किंवा व्याघाती विधानापासून 
आपल्याला सुरवात केली पाहिजे आणि त्याच्यापासून 
एखादे उघडउघड खोटे असलेले विधान निष्पन्न होते 
हे दाखविले पाहिजे. तेव्हा बारोकोची जर अप्रत्यक्ष 
सिद्धि करायची असेळ तर बारोकोच्या नाकारी 
विधानापासून एखादे खोटे विधान निष्पन्न होते हे 
दाखवून दिले पाहिजे. अरिस्टॉटलने आपल्या सिद्धीची 
सुरवात बारोकोच्या नाकारी विधानापासून केलेली नाही 

तर बारोकोच्या निष्कर्षाच्या नाकारी विधानापासन 
केली आहे; आणि त्याने त्यापासून एखादे उघडउघड 
खोटे असलेले विधान निष्पन्न करून दाखविले आहे 
असेही म्हणता येणार नाही. त्याने जे विधान निष्पन्न 
करून दाखविले आहे ते केवळ बारोकोच्या पक्षविधा- 
नाशी विसंगत असलेले विधान आहे. बारोकोची पक्ष- 
विधाने खरी असतील तर हे विघान खोटे ठरेल, पण 
ते निरपेक्षपण खोटे- उघड उघड खोटे- असणारे 
विधान आहे असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा बारो- 
कोची वर दिलेली अप्रत्यक्ष सिद्धि अंरिस्टॉटलच्या 
अनिश्शपत्त्या सिद्धीच्या व्याख्येला अनुत्तरून नाही हे. 
उघड आहे. . 


१9 


नवभारत 


बारोकोची अप्रत्यक्ष सिद्धि तर्कशुद्ध रीतीने मांडा- 
यची तर अशी मांडता येईल. मांडणीच्या सोयीसाठी 
पुढील चिन्हांचा उपयोग करू. एखाद्या विधानाचे 
नाकारी विधान व्यक्त करण्यासाठी त्या विधानाच्या 
मागे एक रेघ काढू या. उदा. * र? चे नाकारी विधान 
“ -र? असे लिहिले जाईल. त्याचप्रमाणे 
“र? ह्या चिन्हाने “ ख सर्व गच्या अंगी आहे! 
“ल? ह्या चिन्हाने “ ख सव कच्या अंगी आहे? 
आणि “स? ह्या चिन्हाने “ग सर्व कच्या अंगी आहे? 
अशी विघाने व्यक्त होतात असे समजू या. मग 
“-ल? (किंवा “न-ल? ) म्हणजे * ज काही 
कच्या अंगी नाही ' आणि “-स ?( किंवा * न-स ? 3) 
म्हणजे ' ग काही कच्या अंगी नाही 2, आता एखादे 
व्येजक विधान, “ जर र तर ल? ह्या रूपाचे विधान, 
जेव्हा आपण नाकारतो तेऱ्हा मूळ विघानाचे जे 
नाक्रारी विधान उपल्ब्ध होते ते म्हणजे “र आणि 
न-ल?. ही गोष्ट पटवून घेण्यासाठी असा विचार 
करता येईल, “ जर र तर ल? ह्या विघानात जेव्हा 
“र? खरे असते तेव्हा ' ७? खरे असते असे सांगित- 
ठेले असते, तेव्हा ही गोष्ट नाकारायची तर £ र? 
खरे आहे तरी पण “ ल ? खरे नाही ( म्हणजे * न-ल ? 
खरे आहे ) असे म्हटे पाहिजे, म्हणजे “ र आणि 
न-ल? असे विधान केले पाहिजे, बारोकोची अप्रत्यक्ष 
सिद्धि मांडायला एवढी पूर्वपीठिका पुरेशी आहे. 
ह्या अप़त्यक्ष सिद्धीची रीत म्हणजे घारोकोच्या 
नाकारी विघानापासून एखाद्या त्याज्य, निरपेक्षपणे 
खोट्या विधानाची, निष्पात्ति करून दाखविणे, आता 
बारोकोचे नाकारी विधान म्हणजे : 
“ग [. जर ( ख सर्वे गच्या अंगी आहे आणि ख 
काही कच्या अंगी नाही ) तर ग काही कच्या 
अंगी नाही ] ( ६ ) 
आपण स्वीकारलेल्या चिन्हांनुसार (६ ) असे मांडता 
येईल : 


-ृंबर (र आणि न-ढ) तर 


न-स ] (७) 
शिवाय वर केलेले विवेचन लक्षात घेता (७) असे 
मांडता येईल : 

(र्‌ आणि न-छ) आणि -(न-स) . (८ 
आता “- (न-स) ? किंवा 


* न-न-स?) म्हणजेच 
“स, तेन्हा (८) असे लिहिता येईल 


शट 


अनुक्रमणिका 


र आणि न-ल आणि स (९) 
तेव्हा, बारोकोचे नाकारी विधान म्हणजे (९) होय. 
(९) पासून 


न-ल (१०) 
सिद्ध होते. आणि त्याचप्रमाणे (९ ) पासून 
(र आणिस) (११) 
हे विधानहि सिद्ध होते. पण 
(र आणिस) तर ल (१२) 


(१२) हे विधान म्हणजे बार्बारा हे आपले आदि- 
विधान होय, (*र?, “स? आणि “७? ह्मा 
चिन्हांनी निर्दिष्ट होणारी विधाने लक्षात घेता हे 
दिसून येईल, ) (१२) ब (१२ ) पासून विघि- 
संघातानुसार 
ल (२१३) 
सिद्ध होते. सारांश (९) ह्या बारोकोच्या नाकारी 
विधानापासून 
(लढ आणि न-ढ) [( १३) आणि (१०) 
मिळून ] (१४) 
हे विधान सिद्ध होते. (१४) हे विघान आत्म- 
व्यावाती ( ७8 ७०७॥४१८वाल०४ ) आहे व 
*हेधून त्याज्य आहे. तेव्हा (९ ) हे विधानही खोटे 
असले पाहिजे, ब म्हणून (९) च व्याघाती 
बिधान- बारोको हे संविधान- खरे असले पाहिजे. 
ही सिद्धि ख्पात्मक रीतीने अशी मांडता येईल, 
जर [-(जर (र आणिन-ल)तरन-स)] 


तर (र आणि न-ठ आणि स ) (१५) 
जर (र आणिस) तर ल (१६) 
(१६) हे विधान म्हणजे बार्थारा होय. त्यापासून 


हसऱ्या अवयवतत्त्वाचा उपयोग केळा तर पुढील 
विधान निष्पन्न होते. 
जर [ जर (र आणिस) तर ळू ] तर [ जर 
(र आणि स आणि नल ) तर ( ल आणि 
न-ल) ] ( १७ ) 
आता, ( १७) आणि (१ ६) पासून विघिसंघाता- , 
नुसार खालील विधान सिद्ध होते, 
जर ( र आणि स आणि न-ल ) तर '(ल आणि 
न-ल) (१८) 


आतां व्यत्यास- नियमाला अनुसरून पुढील विधान 
प्रासं होतेः 


अरिस्टाटलचे. संविधानशास््र 


जर [ जर (र आणि स आणि न-ळ) तर (ल 

आणि न-ल) ] तर [जर - (ल आणि न-ल) 

तर- ( र आणि स आणि न-ल) ] (१९) 
(१९) आणि (१८) पासून विधिसंघातानुसार (१९) चे 
उत्तरांग, म्हणजे 

जर- (ल आणि न-ल) तर - (र आणि स 


आणि न-ल) (२०) 
--हे विधान सिद्ध होते. पण व्याघात-नियमानुसार 
-( ल आणि न-ल ) (२१) 


तेव्हा (२१) आणि (२०) पासून विधिसंघातानुसार 
(२२१) चे उत्तरांग 

- (र आणि स आणि न-ल) (२२) 
सिद्ध होते. ( २२ ) पुढे दिल्याप्रमाणे लिहिता येईल : 

- (र आणि न-ल आणिस) (२३) 

आता पुढील विधान व्यत्यास-नियमाला अनुसरून 
असल्यामुळे मान्य आहे : 

जर [ जर- ( जर र आणि न-ल तर न-स ) तर 

(र आणि न-ल आणि स ) ] तर [ जर- (र 

आणि न-ल आणि स) तर - (-( जरर 

आणि.न-ल तर न-स ) ))] (२४) 
आता ( २४ ) आणि ( १५ ) पासून विधिसंघाताने 
( २४ ) चे उत्तरांग सिद्ध होते. ते म्हणजे : 

जर [_-( र आणि न-ल आणिस ) ] तर - 

[- (जर र आणिन -ळ तर न-स ) ] (२५) 
पण ( २५ ) चे पूवांग म्हणजे वर सिंद्ध केलेले (२३) 
होय. तेव्हा (२५) आणि (२३) पासून विधिसंघाता- 
नुसार 

-- [_- (जर र आणि न-ल तर न-स) ] (२६) 
हे विधान सिद्ध होते. आणि ( २६ ) पासून - 

जर र आणि न-ल तर न-स (२७) 
हे आपले इष्ट बारोको संविधान सिद्ध होते. 

वास्तविक बार्बारापासून एका सरळ, सोप्या रीतीने 
बारोको हे संविधान निष्पन्न करता येते. त्यासाठी पुढील 
विधानरूपाचा आश्रय घ्यावा लागतो. 

जर (जर र आणि ल तर स) तर ( जर र आणि 

न-स तर न-ढ ) | (२८) 
ह्या रूपाला जटिल-व्यत्यास नियम' म्हणू या. ह्या 
नियमाचा अर्थ सोपा आहे. जर कोणत्या तरी दोन 


१९ 


विधानांपासून तिसरे विघान निष्पन्न होत असेल तर, 
जर हे तिसरे विधान खोटे असेल तर पहिली दोन्ही 
विधाने खरी असू दाकणार नाहीत. विशेषतः त्यांपैकी 
जर पाहिले खरे असेल तर दुसरे खोटे असले पाहिजे. 
कारण असे की पहिले विधान खरे असल्यावर जर 
दुसरेही खरें असेल तर तिसंरेही खरे ठरेल. पण तिसरे 
तर खरे नाही. तेव्हा पहिले विधान खर असताना 
दुसरे विधान खरे असू शकणार नाही. आता 

८ र्‌? बद्दल ' ग सव खच्या अंगी आहे? 

८? बद्दल : ख सर्व कच्या अंगी आहे? 

आणि “स? बद्दल “ ग सव कच्या अंगी आहे! 
-अशी योजना केली तर (२८) चे पूवग म्हणजे 
बार्बारा ठरते आणि उत्तरांग म्हणजे बारोको ठरते. 
(२८) आणि (२८) चे पूवोग म्हणजे बार्बारा हे 
मान्य आदिविधान ह्यापासून विधिसंधातानुसार 
बारोको निष्पन्न होते. 

अरिस्टोटलला हा जटिल-व्यत्यास नियम ठाऊक 
होता. आणि बारोको आणि बोकादो ही संविधाने 
सिद्ध करण्यासाठी ह्या नियमांचा उपयोगही त्याने केला 
आहे. संविधानाच्या “ परिवर्तना? संबंधी त्यान जे 
विवेचन केळे आहे त्यावरून ही गोष्ट दिसून येते. 
(87. फए. ग 8-10 ) एखाद्या संविघानाच्या 
निष्कर्षाचे व्याघाती विधान घेऊन त्याचा त्या संवि- 
धानाच्या एका पक्षविधानाशी संयोग करायचा व 
अद्शा रीतीने संविधानाच्या दुसऱ्या पक्षविधानाचे 
खडन करायचे ह्या प्रक्रियेला अँसिस्टॉटल संविधानाचे 
परिवर्तन ( ९००एशाशं०७ ० ७ 811108218१ ) असे 
म्हणतो. “ जर निष्कर्षाचे परितेन करण्यात आले 
अंसेळ आणि पक्षविधानांपैकी एक स्थिर असेल तर 
दुसर्‍या पक्षविधानाचा नाश होणे आवश्यक आहे. 
कारण, ते ( सुद्धा ) जर स्थिर राहिळे तर (मूळ) 
निष्कर्ष सुद्धा स्थिर राहील. ' असे अँरिस्टॉटल म्हणतो. 
(80, 1. 8 ) येथें अँस्स्टॉटलन वर दिलेला 
व्यत्यासनियम मांडला आहे. त्याचा उपयोग करून 
बारोको ब बोकादों ही संविधानेही त्याने सिद्ध केली 
आहेत. त्याच प्रकरणात तो पुढे म्हणतो, “ अस्तिवाची 
संविधान ( म्ह. बार्बारा ) घ्या आणि वर सांगितल्या- 
प्रमाणे त्यांचे परिवतन करा. मग जर ख सर्व कच्या 
अंगी नसेल पण सवै गच्या अंगी असेल तर ग सर्व 


. नवभारत 


कच्या अंगी नसणार, आणि जर ख सवं कच्या अंगी 
नसेल पण ग सवव कच्या अंगी असेल तर ख सर्व गच्या 
अंगी नसणार” ( 857, 51 11 8, 59528 ) ह्या 
ठिकाणी अँस्स्टिटलने बारोको व बोकादे ह्या संविधा- 
नांची सर्वात सोपी सिद्धि दिलेली आहे. 
मग बारोको व बोकार्दो ही संविधाने सिद्ध करण्या- 

साठी ह्या तकंथयुद्ध रीतीचा उपयोग करण्याऐवजी ऑरि- 
स्टॉटलने आपल्या “ अनिष्टापत्या आक्रृत्यंतरण * ह्या 
सदोष रीतीचा उपयोग का केला ? ह्याचे कारण म्हणजे 
संविधान हे सिद्धीच एकमेव साधन आहे ही त्याची 
तात्त्विक भूमिका. सर्व सिद्धि ' मध्यमपदा ? मार्फत 
झाली पाहिजे. त्यामुळे विधानगणितातील अनेक प्रमाण 
अशा विधानरूपांचा त्याने सहजबुद्धीने जरी उपयोग 
केला असला तरी ह्या विधान-रूपांचे पद्धतशीर संशो- 
घन त्यांने केळे नाही. कोणत्याही निगामी व्यवस्थेला 
आधारभूत असलेल्या अशा ह्या विधानगणिताचा 
विकास त्यांने केला नाही. त्यामुळे संविधाने सिद्ध कर- 
ताना त्यांने स्वतःच वापरलेल्या सिद्धीमागील तार्किक 
नियमांचे स्वरूप व काय त्याच्या ध्यानात आले नाही, 
आपल्या * पूर्वान्विक्षकी *च्या (ठा 4118191068 ) 
पहिल्या अध्यायाच्या शेवटी अँरिस्टॉटलने सोपाधिक 
अनुमानरूपांचा परामश घेण्याचे ठरविले होते. च्या 
विधानरूपांच्या आधारावर आपण संविधाने सिद्ध करतो 
ती विघान-रूपे व्यक (1111165106 र 
ह्या प्रकारच्या विधान-रूपांवर आधारलेल्या अनु- 
मानांना ऑँरिस्टॉटल सोपाधिक अनुमाने (99०७८- 
पळा हाष्टपयाहया8) म्हणतो. तो म्हणतो, * 

अनेक निष्क्धे सोपाधिक विधानांच्या साहाय्याने 
( शि चय ७९ ७९७ ० हिन 1०५1९88 ) काढ- 
ण्यात येतो; त्याचा परामर्श आपण घेतला पाहिजे 
आणि त्यांचे स्वरूप रेखाटले पाहिजे, पुढे आपण ह्या 
( सोपाधिक युक्तिवादातील )) भेद आणि त्यांची वेग- 
वेगळ्या प्रकारची घडण ह्यांचे स्वरूप स्पष्ट करूं.... 9 

. पण आपले हे वचन अँस्स्टेंटलेने कुठेच पाट नाही. 


कार्य पहिल्याने स्टोइक तर्कशासत्रज्ञांनी पार पाडले. 
उदा. आपल्या विधान-गणितात त्यांनी जटिल-व्यत्यास 
नियम सिद्ध केला आहे. तो असा : आपल्या व्यवस्थेचे 
आदि अनुमान-नियम म्हणून स्टोइक पुढील तीन 
सोपाधिक संविधाने स्वीकारतात. 
जर र तर ल 
पण र 
जररतरल 
पण न-ल 
वी क 
-(र आणि ल) 
पणर 
, . न-ल 
(२१) हा अनुमान-नियम समजणे कठीण नाही. 
*र*आणि “ठ? ही दोन्ही विधाने खरी आहेत हे 
जर नाकारळे असेल आणि त्यांपैकी एक स्वीकारले 
असेल तर दुसरे विधान नाकारले पाहिजे. 


आतां, ह्या तीन अनुमान-नियमांपासून “ जटिल- 
व्यत्यास नियम स्टोइक असा सिद्ध करतात. : 


जर (र आणिल) तर स [(३०) ला अनु- 


(२९ ) 


(३०) 


(३१) 


क (३२) 
न-स 
म कनक 
*'*०(रआणिल) 
(र आणिल) 
य [ (३१) ला अनुसरून ] (३३) 


सारांश, “जर (र आणि ल ). तर ? हे विधान जर 
द्लिले आणि “न-स? आणि '२ ही विधानेही 
दिलेली असतील तर त्यापासून “ न-ल? हे विधान 
सिद्ध होते. म्हणजे 


जर[ जर (र आणि ल ) तर स] तर [ जर 


ही (र आणि न-स ) तर न-ल ] (३४) 
विधानगणिताची रचना करून तिच्याद्वारे र 
ढे ह्या -९(३४) हे विधान म्हणजेच नियम 
“ सोपाधिक युक्तिवादांना 2 व्यवस्थित जं देण्याचे रं 8) है। घान म्ह जटिल-व्यत्यास 1 
जब 
२० 


ध्यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ । 
- सुभाषित 
अर्थ- “ अरे पुत्रा, जरी तू फार अध्ययन केले 
नाहीस तरीपण व्याकरणशास्त्राचे अध्ययन अवश्य कर. 
कारण ' स्वजन ? शाब्दाबद्दळ “ श्वजन ?, “ सकल? 
बद्दढ “ शकल? आणि “ सकृतू ? बद्दल “ राकृत्‌ 
उच्चारण होऊ नये म्हणून. ” 
दिवसेदिवस अभ्यासक्रमात व्याकरणाचे अध्ययन 
-अध्यापन कमी कमी होत चालले आहे, त्यामुळे शुड्ध- 
'ळेखनाचा मागमूसही दृष्टीस पडत नाही. प्रकाशकांकडे 
जे ग्रेथ प्रकाशनासाठी येतात किंवा वर्तेमानपत्रांच्या 
नि.मासिकांच्या संपादकांकडे जे लिखाण प्रसिद्धीसाठी 
येते ते इतके अशुद्ध असते की ते शुद्ध करण्यासाठी 
मुद्रितसंशोधकांचा ताफाच्या ताफा ठेवावा लागतो ! 
चरे, या मुद्रितसंशोधकांना तरी व्याकरणाचे ज्ञान कोठे 
असते १ म्हणून अगोद्र त्यानाच शिक्षण द्यावे लागते! 
अलीकडे त्यांच्या शिक्षणासाठी पुण्यास वग निघाला 
आहे. मराठी व्याकरणाचे शिक्षण, त्याचप्रमाणे शास्त्रशुद्ध 
शब्द कोणते व अपराब्द ( अ्चुद्ध ) कोणते हे शब्दांच्या 
व्युत्पत्तीसह शिकविण्यात येते. अळीकडे काही वर्तमान- 
यत्रातन इतके अ्युद्ध असते की शाळेच्या प्रश्नपत्रिकेत 
शुद्ध करा? या श्ीषेकाखाली त्यातील अनेक प्रयोग 
-देण्यास हरकत नाही ! 


भाषा व व्याकरण यांचा अन्योन्य संबंध 


प्रथम भाषा की प्रथम व्याकरण हा प्रश्नच उद्भवत 
नाही. कारण कोणत्याही भाषेला परिणत स्वरूप आल्या- 
-नेतस्च वैयाकरण त्या भांषेतीळ नियमांचे संशोधन सुरू 
करतो. भाषा विकास पावते ती काही विशिष्ट नियमा- 
-न्वयेच विकास पावते असा भाषारशास्त्रज्ञांचा दावा 
आहे. किंब्रहुना भाषा आणि तिचे व्याकरण एकसमया- 
वच्छेदे करून निर्माण होतात असे म्हणण्यास हरकत 
नाही. भाषेतील अनेक प्रयोग तपासल्यानंतर त्यामध्ये 
अनुस्यूत असलेले नियमांचे धागे-दोरे तो शोधू लागतो 


प्रा. म. दा. साठे 


व्याकरणदास्त्राचे प्रयोजन 


व ते सांपडल्यावर, त्या भाषेचे व्याकरण म्हणून लोकां- 
पुढे मांडता. येथेच व्याकरणशास्त्राचा उगम आहे. 


संस्कृत व्याकरणाचा उगम ब विकास 

पण ' मूले कुठारः ? या वचनाप्रमाणे येथे असा 
आक्षेप घेण्यात येतो की जर भाषेचा विकास काही 
विशिष्ट नियमांनीच होतो. असे भाषाशास्त्र सांगते तर 
व्याकरणशास्त्राचे प्रयोजन काय ? जर तिच्यात होणारे 
बदलही नियमबद्ध असतात तर व्याकरणाच्या नियमांनी 
तिला बांधन तिचा प्रवाह रोखून का धरावा ? उलट 
भाष्रेच्या विकासाला व्याकरणाचे नियमच आड 


येतात ! उच्चारानुसारी लेखन असावे असा सिद्धान्त मान्य 


केल्यानंतर मग शुद्धळेवनाच्या नियमांची यातायात 
शाला १? बोलणाऱ्याच्या मनातील अर्थ निःसंदिग्ध- 
पणे मांडणारे असे अर्थवाही लेखन असले म्हणजे 
झाले. पण उच्चारानुसारी लेखन म्हटल्यानेतर कोणाचे 
उच्चार हा प्रश्न थरेतोच. त्यावर शिष्टांचे उच्चारण अंस 
सांगण्यात येते; कारण मनुष्यागाणिक उच्चारण वेगळे 
असते. म्हणून समाजात “ शिष्ट असलेल्या लोकांचे 
उच्चारण असे सांगण्यात येते. पण समाजात ज्यांना 
आपण ' दिष्ट ! म्हणेतो ते अल्पसंख्याक असतात, त्यांचे 
उच्चारण व त्याप्रमाणे लेखन बहुसंख्याक लोकांवर लादणे 
हे या लोकशाहीच्या युगात बरोबर दिसत नाही. 
: लक्ष्मण ! असा उच्चार न करता “* लक्षुमण? असा 
उच्चार करणारेच लोक बहुसंख्य असल्याने “ लक्षुमण ? 
असेच लेखन अआुद्ध समजावे असे डॉ. कालेलकर 
आवर्जून सांगतात ! बेरे, पुनः शिष्टाशिष्टांत तरी 
उच्चारण सारखे कोठे असते १ महाराष्ट्रात जसे अनेक 
: शिष्ट ' आहेत तसे ते विदर्भात, मराठवाड्यात, 
मुंबई, नागपूर, सोलापूर इकडेही आहेत. पण या 

: शिष्टां चे उचारण सारखे कोठे असते १ पुण्या- 


तील दिष्टांच्या उच्चारणाप्रमाणे लेखन नसावे अंस 


विदर्भाकडील शिष्टांचे मत आहे. म्हणून तर झुड्ड- 


लेखनाच्या नियमात एकवाक्यता दिसून येत नाही ! 


तात्पय,  शिष्टा ची व्याख्या करणे सोपे काम नाही. 


२१ 


नवभारत 


कारण कोणालाही. अशिष्ट म्हणण्याची या काळात 
सोय नाही ! महाभाष्यात * शिष्ट ! शब्दाची व्याख्या 
दिली आहे.* 
भाषेचा नियमबद्ध बिकास 

हे सवे लक्षांत घेऊनही व्याकरणशास्त्र पाहिजे हा 
सिद्धान्त आहे. भाषेनंतर व्याकरण हे जरी खरे असले 
तरी एकदा त्या भाषेतील नियम समजावून घेतले 
म्हणजे पुढे तिचा विकास नियमभद्ध व्हावा, तिला 
रेखीव स्वरूप यावे, यासाठी त्या नियमांच्या चावो- 
रीतूनच तो होणे इष्ट ठरेल, व्याकरणाचे नियम अन्वा- 
ख्यानरूपाने असतात म्हणजे जे पाहिळे ते सांगण्याचे 
असतात; त्यांना विधींचे स्वरूप येता उपयोगी नाही, 
असे कित्येकांचे मत आहे. पाणिनीने त्या काळी वैदिक 
आणि लौकिक भाषेत जे नियम पाहिले त्यांचे त्याने 
“ अन्वाख्यान केळे व ते विघिरूपाने मांडले. पाणि- 
नीच्या सूत्रांचे अनेक प्रकार आहेत. त्यात विधिसूत्र 
म्हणून एक प्रकार आहे. शब्दसिद्धीकरता प्रत्यय, 
आदेश, आगम, वर्णविकार बंगेरे त्याने विधिसूत्रांनी 
सांगितठे आहेत. नवीन शब्दप्रयोग करताना ती 
विधिसूत्रे लक्षात घेऊनच नवीन शब्द अगोद्रच्या 
शब्दाप्रमाणे तयार करावेत असा त्याचा कटाक्ष आहे. 
नदीचा प्रवाह जसा रोखता येत नाही, फारतर 
आपल्या हितासाठी त्याला इष्ट दिशेकडे नेता येते, 
तसा भाषेचा ओघ व त्यातील बदल आपणास रोखता 
येत नसला तरी तो इष्ट दिशेने जावा यासाठी व्याकरण- 
शास्त्राची आवश्‍यकता आहे. नदीला बंधारे घालूनही 
प्रवाह दिशा बदलून वाह्तोच त्याप्रमाणे व्याकरण- 
शास्त्राच्या नियमांना तुडवून भाषेचा ओघही 
मूळानेयमांविरुद्ध बंड करून. धिंगाणा घालतोच | 
त्याला वैयाकरण शरण जातो-त्याला जाण भागच 
पडते. शेवटी ' प्रयोगशरणाः वैयाकरणा: ? या 
सिंद्धान्ताप्रमाणे त्याला नियमांतच बदळ करावे लागतात | 
पाणिनीने आपल्या “ अशाध्यायी ? व्याकरणाने भाषेला 


ह ऑँऑशशााानिव 
१. “ प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? । ६)३॥९ यावर 
“के शिष्टाः । ये ब्राह्मणाः एतस्मिन्‌ आर्यावत कुम्मीधान्याः 


श्रिद्दिद्यायाः पारगा: तत्रमवता शिष्टाः 
यारंगत होणारे, ) 


२, “ व्याक्रियते अनेन व्याकरणम्‌ | ? किंवा “ स्‌त्र 


२२ 


२| म. मा. पान १७४ (लो 


बांधल्यासारखे केळे; नियमबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.. 
पण तीनशे वर्षानी पाणिनीच्या दृष्टीप्रमाणे तिच्यात 
अनेक अपडाब्द ( अश्रद्ध शब्द ) घुसळले व मान्यताही 
पावले ! त्यांना पुनीत करण्यासाठी वररुचि कात्यायनाने 
सुतसंख्येइतकी जरी नसली तरी अनेक वार्तिके रचिली, 
संस्कृत भाषा जिवंत होती तो पावेतो अशीच भर 
पुढील वैयाकरणांनी-पतंजलीने इष्टीच्या रूपाने घातली. 
संस्कृत भाषा बोलण्यातून लप झाल्यानंतरच तिच्यात 
चेदूळ झाले नाहीत व आता ती पूर्वनियमांनीच बद 
असल्यामुळे तिला साचेबंद स्वरूप प्रात झाले आहे ! 
त्यातूनही एखाद्या लेखकाने काही बद्ळ केला तर 
त्यावर * अपाणिनीय ' असा शिक्का नसतो ! उदाहरणार्थ, 
“ शालेय ? रूप “ अपाणिनीय ? असून ते : शालीय 
असे अुद्द॒ म्हणजे पाणिनीय पाहिजे असे आपले मत 
प्रस्तुत लेखकाने मागे “ केसर्रीत ” मांडले, पण आता 
ते ऐकण्यास कोणी तयार नाही ! कोणतीही जिवंत 
भाषा व्याकरण नियमांनी कायमची बांधली जात नाही 
हेच खरे. तरीपण व्याकरणाची आवश्‍यकता राहतेच. 
हे बर दाखविलेच आहे. 
व्याकरणशासत्राचा उगम 

त्यामुळे व्याकरणाचा उगम फार प्राचीन काला- 

न दिसतो. त्याचा इतिहास असा- तेत्तिरीय 


विनंती केली. ( ते. सं. कांड ६ प्रपाठक ४ अनुवाक. 
७ ) ब इंद्राने स्पष्टीकरण केले अशी कथा आहे. 
“ तस्मादेवमाह । वाग्वे पराच्यव्याकृता5बदत्ते देवा 
इन्द्रमब्रुवन्निमां नो बाचे व्याकुर्विति । सोडवीत वरं 

मह्यं चैवेष वायवे च सह गरह्याता इति। तस्मादेन्द- 
वायवः सह  गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतो5वक्रम्य व्याक- 
रोत्‌ । तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते । *? 

प्रत्यक्ष * व्याकरण शब्द्‌ पाणिनीच्या अष्शाघ्यायी- 
तही नसून तो पतजलीच्या महाभाष्यातर अनेक वेळा 
आलेला आहे. व्युतत्तीप्रमाण त्याचा अथ “ शब्द 


*्याख्यान करताना पतंजलि महाभाष्यांत म्हणतो 
अलोल्पाः अग्ह्ममाणकारणा: किंचिदन्तरेण कस्या- 


भ न धरता विद्येच्या एखाद्या शाष्ेत 


व्याकरणे षप्ठथर्थो5नुपपन्न: । महाभाष्य, आ, १ 


व्याकरणशाद्याचे प्रयोजन 


स्पष्टीकरण विद्या ' असा आहे. तरीपण त्याचा उगम 
तैत्तिरीय संहितेत व ब्राह्मणग्रेंथांत मिळतो. * देवतांच्या 
स्वरूपाचे वर्णन ब्राह्मणग्नंथामध्ये अनेक वेळा देवता- 
वाचक दाब्दांच्या व्युत्पत्तीवरून केलेळे पाहून त्यांच्या 
स्वरूपाची योग्य अशी व्युत्पत्ति करण्यास सुरुवात 
झाली व तिंचे पर्यवसान भाषेतीळ अनेक दाब्दांचे 
धातूपासून निर्वचन देण्यात आले. अशी निवेचने 
देणाऱ्या ग्रथाला ' निरुक्त ? संज्ञा मिळाली. यास्काने 
* निरुक्त * ग्रेथ लिहून वैदिक शब्दांचे ( निघंदूतील ) 
निर्वचन करण्याचा प्रयत्न केला. ' निरुक्त ' हा ग्रंथ 
च्याकरणशास्त्राचा पूरक आहे. * तदिदे विद्यास्थानं 
व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम्‌ ? ( निरुक्त- अध्याय ९ ख 
१५ ), म्हणून त्याला वेदाच्या सहा अंगांमध्ये-षडज्ञा- 
मध्ये* स्थान आहे. वैदिक मंत्रांचे स्पष्ट उचारण करता 
यावे या दृष्टीने निरुक्त व व्याकरण यावरोवरच ' शिक्षा” 
व छन्दःशास्त्र हींही निर्माण झाली. तरीपण या घड- 
ड्रांमध्ये व्याकरण हे प्रधान अद्भ आहे असे पतंजलीने 
महाभाष्यात म्हटले आहे. ' प्रधानं च षट्सु अक्ञेपु 
'च्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान मवति  । 
( म. भाष्य पान ३ ) तात्पर्य, वैदिक राब्दांचे स्पष्टी- 
करण करण्याची इच्छा वेदद्रष्ट्या क्रपींना होती व 
त्याप्रमाणे ते करीत होते. आण्ययक्रे व उपनिषदे 
यामध्येही वाणीच्या वर्णनाच्या प्रसंगाने व्याकरण 
शास्त्रान्तर्गत काही शब्द आढळतात. कारण त्यात 
घातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, प्रत्यय, विभक्ति, 
-स्वर, ऊष्मन्‌ , स्पर्श इत्यादि संज्ञा आल्या आहेत. 
आतिशाख्ये 

व्याकरणक्ास्त्रात प्रातिशाख्यांचे स्यान कोणते १ 
* प्रातिश्ञाख्य ? शब्द अन्वर्थक आहे. वेदांच्या अनेक 
शाखा आहेत, त्यांपैकी . प्रत्येक शाखेचे प्रातिशाख्य 
होते. आता त्यांपैकी फारच थोडी काळाच्या दाढेतून 
शिक उरली आहेत प्रातिशाख्य ग्रेथांत वेदातीळ पद, 
स्वर, उच्चारण, पाठ, समास इत्यादिविषयी विवेचन 


केलेले असते. प्रातेशाख्यात लोकिक भाषेचा लौकिक भाषेचा विचार 


केलेला नाही. तर मत्रांतीळ पदे घेऊन खद उच्चारण; 
स्वर, ऱ्हस्व, दीघ, संघिकार्य याविषयी प्रामुख्याने 
विवेचन आहे. प्रातिशाख्य ग्रंथांना “ पाषेदःभेथही 
म्हणतात. यामुळे प्रातिशाख्यांचा व्याकरणग्रंथामध्ये 
अंतर्भाव होत नाही व त्याना व्याकरण म्हणू नये असे 
विद्वानांचे मत आहे. प्रातिशाख्यानंतर निरुक्त स्चले 
असावे व निरुक्तानंतर पाणिनीचा अष्टाध्यायी हा व्याक- 
रणग्रथ स्वला गेला, ज्या कारणांसाठी प्रातिशाख्यांचा 
अंतर्भाव व्याकरणात होत नाही तशाच कारणां- 
साठी निरूक्ताचाही होत नाही. कारण पाणिनीने पद्धत- 
शीर, शास्त्र्चयदध व लाघवयुक्त असा ग्रंथ स्चून त्यात 
वाक्यातील पदांचा परस्पर संत्रंध, पदांचा समास, 
पदांचा प्रक्ृतिप्रत्ययात्मक विभाग, संघिकाये, स्वर, 
सुबन्ताच्या व तिडन्ताच्या रूपांची सिद्धि यांचे विवेचन 
करून “ शाब्दशञास्त्र ) बनविले. त्यालाच पुढे पतंजलीने 
€ शब्दानुशयासन ? किंवा व्याकरण नांव दिले. पाणिनी- 
नंतर पाणिनीय व्याकरण संप्रदाय कसा वाढत गेला 
व तो कोठे स्थगित झाला हे आता मराठी वाचकांना 
ज्ञात झालेच आहे. 

तात्पर्य, संस्कृत व्याकरणाचा उगम व नंतर विकास 
खालील क्रमाने आढळतो. प्रथम तैत्तिरीय संहिता, 
मग ब्राह्मण ग्रे, आरण्यके, उपनिषदे, प्रातिशाख्ये, 
निरुक्त, पाणिनीची अष्टाध्यायी, वार्तिककारांची 
बार्तिके, त्यावर पतंजलीचे महाभाष्य व नंतर या 
आकर ग्रंथांवर अनेक टीकोपर्टाकांचे विणलेले जाळे ! 
दादोबा पांडुरंगांचे मत 

पणं शेवटी मुख्य म्हणणे शिक राहतेते हेकी 
व्याकरणाचे प्रयोजन काय १ आमचे दादोबा पांडुरेग 
म्हणतात की “ शुद्ध कसे लिहावे व शुद्ध कसे बोलावे 
हे व्याकरण शिकल्याने समजते. ? व ते झुद्ध कोणत हे 
सांगण्याचे काम व्याकरणाचे आहे. भाषित शुद्ध शब्द 
व शुद्ध प्रयोग थोडे असून त्या मानाने अपशब्द 
( अश्ुद्ध- )च फार असतात, तेव्हा सुलभता म्हणून 
शुद्ध राब्द कोणते हे सांगितळे की अद्ुद्ध कोणते हे 


३. पहा- महाभाष्य, प्रस्तावनाखंड पान १०२-५ का. वा. अभ्यंकरकृत. 


४. पहा- दा. त्रा. 
५, शिक्षा कल्यो व्याकरणे निरुक्ते छन्दसा 
६. पहा- प्रस्तुत ठेखकाचा “ पा 


अनुक्रमणिका 


१५]४॥६-११ ताण्ड्य ब्रा, ११२०1१३; ऐे. ब्रा. ६१३; गोपथ त्रा. ११२५, 
1 चयः । ज्योतिषामयनं चैव वेदाज्वानि षडेव तु || 
णिनि आणि पाणिनिय व्याकरणसंप्रदाय ग्रेथ. 


२३ 


नवभारत 


सांगावयास नकोच. पतंजलि महाभाष्यात तसेच 
म्हणतो. ' भाषेत शब्दांची . संख्या फार मोठी आहे. 
एकदा काय झाले की ब्रृहस्पतीने इंद्राला एक हजार 
देवांची वर्षे प्रत्येक शब्द उच्चारून शाब्दशास्त्र सांगितले, 
.पण शब्द संपले नाहीत. वृहस्पतीसारखा प्रख्यात 
वक्ता, इंद्रासारखा चलाख विद्यार्थी, एक हजार देवांची 
वर्षे अध्ययनाचा काल, तरी शब्दांचा अंत सापडला 
नाही ! मग आजकालची गोष्ट कशाला बोलता ? 
मनुष्य फार तर शांभर वर्षे जगतो, मग त्याचे सर्वे 
आयुष्य शब्द शिकण्यातच खर्च होईल. तेव्हा प्रत्येक 
शब्द सांगणे हा काही खरा उपाय नाही” म. भाष्य पान 
१२, म्हणून या सर्वे शब्दांना व्याकरणशास्त्रात नियम 
व अपवाद सांगून थोडक्यात शुद्ध शब्दांचे स्वरूप सूत्र- 
रूपाने सांगितल्यास भागेल. हे व्याकरणशास्त्राचे मुख्य 
प्रयोजन आहे. पाणिनीने चार हजार सूत्रे स्वून तेच 
केळे व मराठीच्या पाणिनीने-दादोबाने-ही तेच केळे व 
ते कार्य पुढे इतर मराठी वैयाकरण करीत आहेत. वर 
ब्रृहस्पतीची कथा सांगितली ती अर्थवादात्मक जरी 
असली तरी प्रत्येक शब्दाची साधुता व व्युत्पत्ति सांगणे 
फार कठीण हा तिचा तातपर्याथ आहे, 

वस्तुतः पतंजलीने महाभाष्याच्या प्रारंभीच हा 
प्रश्न उपस्थित करून त्याला उत्तरही दिळे आहे. पण 
ते . वेगवेगळ्या भूमिकेवरून दिले आहे व ते आधुनिक 
“ पुढारलेल्या ? लोकांना पटणार नाही, पण त्यातही 
ग्राह्यांश आहे म्हणून ते येथे देतो. तो म्हणतो, “ कानि 
पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि । रक्षोहागमलव्व- 
संदेहाः प्रयोजनम्‌ ? इति । दशब्दानुशासनाचे म्हणजे 
व्याकरणाचे प्रयोजन कोणते १ तर वेदांचे रक्षण, ऊह 
म्हणजे विभक्ती बदलणे, वेदाध्ययन, सोलभ्य आणि 
संशयराहित्य ही व्याकरणाची प्रयोजने आहेत, त्यांपैकी 


७, ल्घीयाजू इब्दोपदेशो गरीयानपशाब्दोपदेश: एवं हि श्रूयते । बरहस्पतिरित्द्राय 
पदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । किं 


वेदांचे रक्षण करण्याकरता व्याकरणाध्ययन अवश्य 
पाहिजे, कारण ज्या मनुष्याला लोप, आगम व वर्णात 
बदळ माहीत असतील तो मनुष्य वेदांचे चांगळे रक्षण 
करील. उदाहरणार्थ, ' जहार? रूपा ऐवजी तो 'जभार 
म्हणणार नाही. ' ऊहा ? चे उदाहरण म्हणजे वेदा- 
मध्ये जे मंत्र उच्चारले जातात त्यामध्ये सर्व लिंग व 
सवे विभक्ति लावून शब्दांचे प्रयोग केळे जात नाहीत. 
यरकर्त्याला यज्ञाचे वेळी योग्य तो फेरबदल त्यात 
करावा लागतो. यासाठी व्याकरणाचे अध्ययन अवद्य 
आहे. वेदांगांमध्ये व्याकरण मुख्य आहे हे मागे सांगि- 
तलेच आहे, त्याचप्रमाणे सुलभता आणि असंदेह हीं 
ही व्याकरणाध्ययनाची प्रयोजने आहेत. | 
शब्दावरील आघाताचे महद्त्व 

चुकीचा शब्द किंबा चुकीचा स्वर ( आघात-.4.0- 
०४०४६) याचा प्रयोग केल्यास काय अनर्थ होतो हे दाख- 
विण्यासाठी खालील उदाहरण देण्यात येत आहे. असा 
चुकीचा शब्द वज्रासारवा यजमानाला घातक होतो हे 
“ इन्द्रशच्ु > या शब्दाच्या चुकीच्या प्रयोगावरून सिद्ध 
होते, एकदा काय झाले की बुत्रासुराच्या बापाने उग्र 
तपश्चर्या केली आणि त्याचे फल म्हणजे त्याच्या मुलाने- 
वृत्राने-इंद्राला ठार करावे असा वर मागितला. हे म्हणताना 
इन्दरानु:' म्हणजे “इद्राचा शत्रु असे त्याला म्हणावयाचे 
होते. या ठिकाणी “ इन्दरशात्ञ हा घष्टी तत्पुरुष समास 
आहू व या समासाला लागणाऱ्या स्वराचे (आघाताचे) 
उच्चारण कराबयास पाहिजे होते. पण तसे न करता त्याच्या 
क्रत्विजाने ' इन्द्र: शत्रु: यस्य सः? असा बहुत्रीहि समा-- 
साच्या आधाताचे उच्चारण केल्याने विपरीत परिणाम 
झाला ! म्हणजे वृत्राने इंद्राला ठार करण्याऐवजी इंद्रानेच 
दृत्राला ठार केळेः-असे होऊ नये म्हणून व्याकरणा- 
ध्ययनाची आवश्यकता आहे. बोलताना वाक्‍्यांतील 
दिव्यं वपसहखं प्रति- 
पुनराद्यत्वे यो वर्षशाते जीवति । तत्र चागमकालेनेबायुः 


पर्युपयुक्त स्थात्‌ । तस्मादनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्ती प्रतिपदपाठ:ः? | म, भा. पान १२ 


८. दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थ 


शत्रु: स्वरतो5पराधात्‌ |। इति- म. भाष्य पान ४ 
९, स्वाहेन्ट्रशतुर्वर्धस्वेति यदवर्तयत्तट 
२॥५|२११) 
“ यथायमिन्दरशुयजमानं 
महाभाष्यदीपिका-भतृंहरि, 


अनुक्रमणिका 


माहू । स वाग्वग्रो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रर 


र डैतस्य दृत्रत्वं यदब्रवीत्‌ स्वाहेन्दशत्ररवधस्वेति तस्मादस्थ । ( ते, सं. 
हिंसितवान्‌ एवमन्यो5पि मिथ्याप्रयुक्तो मा हिंसीदित्यध्येय व्याकरण” 


र्ष 


व्याकरणशास्त्राचे प्रयोजन 


निरनिराळ्या शब्दांवर आघात दिल्याने अर्थ बदलतो 
हे आपण प्रत्यही पाहतोच, वेद सस्वर न खुकता 
का॒ म्हणावयाचे याचे वरीळ उदाहरण आहे. 
कारण बहुत्रीहि समासाचा पूर्वप्रकृतिस्वर होतो 
तर तत्पुरुषाचा अंतोदात्त होतो हे व्याकरणाने स्पष्ट 
केळे आहे. ते माहीत नसल्याने आहुति देणार्‍या 
-यजमानावर अनर्थ कोसळला ! 
अभिवणेनाचा व्याकरणपर अर्थ ! 

बेदांतील एखाद्या मंत्राचा जरी वेगळा अथ असला 
तरी वैयाकरणाला त्यात व्याकरण दिसते ! उदाहरणाथ, 
अग्नीचे वर्णन करताना मंत्रद्र्टा म्हणतो - * त्याला 
चार दिंगे, तीन पाय, दोन मस्तके, सात हात; 
तीन प्रकारे बांधलेला असा अभि हा वृषभ अडून 
मोठा देव आहे व तो मोठ्याने घ्वनि करून मत्यामध्य 
प्रवेश करता झाला ? ! ( “ चत्वारि शक्ला त्रयो अस्य 
पादा द्वे शीर्ष स्त हस्तासो5स्य । त्रिधा बद्धो वुषभो 
रोखीति महो देवो मर्त्यानाविवेश ” । ) | 

बैयाकरण म्हणतो हे अग्नीचे वर्णन नसून व्याकरणाचे 
आहे. कसे ते पहा- “ राब्दांच्या 'चार जाती आहेत- 
नाम, आख्यात्‌, उपसर्ग आणि निपातू; (ही 
चार शुंगें ) भूत, वर्तमान आणि भविष्य काळ; 
(हे तीन पाय) , शब्दाची दोन रूप नित्य व 
अनित्य किंबा स्फोट व ध्वनि ( दोन मस्तकें ). 
सात विभक्ती ( सात हात ); राब्द छाती, गळा व 
मस्तक या तीन ( ठिकाणी बांधलेला ). याला 'बृषभ' 
म्हटले कारण तो इच्छा पुरवितो. ( वृषभो 'वर्षणात्‌ ) 


हा शब्द करतो. हा महादेव 


- शब्द- मत्ये प्राण्यांमध्ये 
शिरता झाला. ' या मोठ्या देवाशी आपंले साधम्ये 
व्हावे म्हणून व्याकरणाचे 


अध्ययन आवश्यक आहे. 
१० 

यावर कै, म. म. वासुदेवशास््री म्हणतात- _ * नायी 

तादात्म्य झाले असता अर्थातच त्या शब्दाचा जी अथ 


परत्रह्म वैगेरे त्याच्याशीही त्या वैयाकरणाचे तादात्म्य 
होते. 1) 


अर्थ कळल्याशिवाय अध्ययन 


वेयाकरणाच्या मते 
मुळीच 


'करणे हे शुष्क असते. द्युष्क लाकूड अग्नीशिवाय 


विडा 
१०. पहा- व्याकरण महाभाष्य- 
११, यस्तु प्रयुड्क्ते कुशलो 
विद्‌ दुष्यति चापराब्देः ॥ ( चन- 
१२, उतो त्वस्मे तन्व॑ विसले । जायेव 


२५ 


न, भा. ४ 


जळत नाही; प्रकाशमान होत नाही. तद्वतच शब्दांचे 
आहे. व्याकरणाध्ययनाशिवाय तो अर्थ कळत नाही. 
प्राचीनकाळी अशी समजूत होतीं की शब्दांचा प्रयोग 
करण्यात ज्याला त्यातील भेदांचे व विशिष्ट उपयोगांचे 
ज्ञान आहे असा कुशल विद्वान लोकात जय मिळ- 
वितो.११ ( ' एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः स्वगे लोके 
कामधुग्‌ भवाति ' ) । इतर सामान्य जनांना शाब्दांच 
अर्थ नीट समजत नाहीत; एखादा ग्रंथ वाचून नुसते 
शाब्दिक ज्ञानसुद्धा होत नाही पण ज्याप्रमाणे कामसंपन्न 
भार्या सुंदर वस्त्र नेसून पतीपुढे आपली तनु प्रकट करते 
त्याप्रमाणे वैयाकरणाचे पुढे ही वाणी आपली तनु प्रकट 
करते ! *२ चाळणीतून सातू चाळतात त्याप्रमाणे 
चैयाकरण बुद्धीने वाणी अ्द्ध करून उच्चारतात. 

:_ व्याकरणाचे प्रयोजन कोणते म्हणून वर जी अनेक 
उदाहरणे पतंजलीच्या महाभाष्यातून वर उद्धृत केली 
आहेत ती मागे म्हटल्याप्रमाणे आधुनिक पंडेताना 
पटावयाची नाहीत हे मी मान्य करतो. पण उ्याकरणा- 
शिवाय आपल्या भाषेचा विकास, प्रौढता, सौंदर्य, 


'रेख्षीवपणा व मराठी न जाणणाऱ्या लोकांची सोय, 


ग्रेथसंपादन ही सवे लक्षात घेता प्रत्यक साहित्यिकाने 


'ब्याकरणाचे अध्ययन अवड्य केले पाहिजे. त्याशिवायही 


काही माणसे शुद्ध बोलतात ब शुद्ध लिहितातही व 
आपण त्यांना ' शिष्ट'ही म्हणतो. भाषा बोलत अस- 


ताना मनुष्याचे लक्ष्य व्याकरणाकडे नसते हे खरे. 


80911 आणि ७1 यांचा प्रयोग कसा करावा हे इंग्रज 
माणसाला व्याकरण न शिकताही सामान्यपणे समजते. 
पण इतरांना मात्र ते व्याकरणावरून समजून घ्यावे 
लागते. असे असूनही त्यातील बारकावे, निरनिराळी 
उदाहरणे त्याला समजल्यास त्याचे ज्ञान अधिक 
स्पष्ट होईल. नाहीतर मातृभाषेचे व्याकरण शिक- 


-ण्याची आवश्‍यकता नाही असाच याचा अथ होईल, 


पूर्वी व्याकरणशास्त्र शिकण्यास बारा वर्षे लागत. 
(दवादशवर्षैः व्याकरण श्रूयंत ।) हे त्याचे आत्यंतिक टोक 
आहे असे समजून सुशिक्षित माणसाने व्याकरणाचे 
ज्ञान करून घेतले पाहिजे. इत्यलमतिविस्तरेण, 


मराठी अनुंबाद भाग १ पान ७. 
विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । सो5नन्तमाप्तोति जये परत्र वाग्योग- 
अपराब्देः ) महाभाष्य, आ. १ 

येव पत्य उश्यती सुवासाः ।। म. भाष्य, आ. १ 


रवींद्रनाथ ठाकूर : अनु० दुगो भागवत 


लोकसाहित्य-बाळगाणी: २: 


वृष्टि पडे टापूर टेपूर नदी एल बान 

शिबू ठाकुरेर त्रिये दळ तीन कन्ये पान 

एक कन्ये रांधेन बाडेन एक कन्ये खान 

एक कन्ये ना खेये बापेर बाडी जान 

( पाऊस टपटप पडतो आहे. नदीला पूर आला 
आहे. रिबू ठाकुराचे लम़ झाले, त्याला तीन मुली 
दिल्या. एक मुलगी रांधते वाढते; एक मुलगी खाते. 
एक मुलगी न खातापिता बापाच्या घरी निघून जाते ). 
या वयात हे गाणे ऐकल्याबरोबर वाटते की 

शिबू ठाकुराने ज्या तीन मुलींशी ल्य लावले, त्यात 
मधली मुलगीच सवात हुशार, परंतु एक वय 
असे होते की त्यावेळी अशा प्रकारची स्वभाव- 
विर्छेषणाची शक्ति माझ्याजवळ नव्हती. त्यावेळी 
या चारही ओळी माझ्या बाळपणातल्या मेघदूतासार- 
खाच झाल्या होत्या. माझ्या मनःपटलावर काळ्या 
ढगांनी आच्छादळेला पावसाळी दिवस आणि उग्र 
लाटा उसळणारी नदी मूर्तिमान दिसूं लागे. त्यानंतर 
मला असे दिसू लागे की नदीतल्या बाळच्या बेटावर 
दोन लांबट होड्या बांधलेल्या आहेत. आणि शबर 
ठाकुराच्या नुकत्याच लम़ झालेल्या नवऱ्या त्या बेटावर 
उतरून स्वैपाकपाणी करताहेत. खरे सांगायचे तर 
शिबू ठाकुराच्या जीवनाला मोठे सुखाचे जीवन 
म्हणण्यास मन जरा काचकूच करते. कारण तिसरी 
वधू भयकर चिडून तडकाफडकी माहेरो निघून जाते. 
तरी पण या चित्रामुळे त्या माझ्या सुखचित्राला 
कसलाही आघात पोंचू शकला नाही, या अजाणाला 
तेव्हा मुळी कळूच शकले नाही की या एकाच ओळीत 
हतभागी शिबू ठाकुराच्या जीवनावर काही एक हृदय- 
बिदारक, शोकपूण, परिणाम झाल्याचे सूचित केले 
आहे. परंतु मी मागे सांगितलेच आहे की स्वमाव- 


% कागमाला : दिंकें, ह्याचा अपभ्रेश कागमार 
दही? असा अर्थ असावा. अदमुरे दही असे न म्हणता, 


वाटते, 


“छान लावलेले दही! असे 


वि-छेब्णापेक्षा चित्र साकारण्याकडेच त्या वेळी माझ्या 
मनाचा कळ अधिक होता. आता मला उमगते कौ 
हतबुद्ध शिवू ठाकुराची धाकटी बायको तडकाफडकी 
बापाच्या घरी निघून गेली, हे काही मोठे आक- 
बैक चित्र नव्हे. 
हा शिवू ठाकूर केव्हा झाला, तो कोण होता, असे 

एकेक वेळी मनात येते, असेलही तो. कदाचित्‌ या गीतात 
पुरातन विस्मृत इतिहासाचा एक आति क्षुद्र भम्न अंद 
राहून गेला असेल, आणि दुसऱ्या अश्याच गीतात कदा- 
चित्‌ त्याचा आणली एक तुकडा राहून गेला असणेही 
संभवनीय आहे. 

ए पार गंगा ओ पार गंगा मध्यिखाने चर 

तारि मध्ये बसे आछे शित्र सदागर 

शिब गेल श्व्ुरााडी बसते दिल पिंडे 

जलपान करिते दिल शालिघानेर चिंडे 

शालिघानेर चिंडे नई रे बरिज्निधानेर खड 

मोटा मोटा सबूरि कळा कागमारे दई $ 
[ अढीकडे गंगा, पलीकडे गंगा, मध्ये वाळूचे बेट. 
त्याच्यात शिव सोदागर बसला आहे. शिव सास्र- 
वाडीला गेला, त्याला बसायला पाट दिला. न्याहा- 
रीला शालिभाताचे पोहे दिले- शालिभाताचे पोहे 
नव्हत जिन्नीभाताचे मुरमुरे. मोठमोठी सर्बारे (जातीची ) 
केळी आणि छान लागलेले दही ग]. 

यात जो भाव व्यक्त झाला आहे, त्यावरून माझा 

तर्क असा चालतो की शिबू ठाकूर आणि शिबू सोदा- 
गर हा एकच माणूस असला पाहिजे, दांपत्य संत्रंधात 
दोघांच्याही बाबतीत एक विशेष गोम आहे आणि 
मला वाटते की आहाराचा संबंधही उपेक्षणीय नाहीं. 
त्याहीपेक्षा आणखी म्हणजे गंगेच्या मघले जे स्थळ 
उछेखिले गेळे आहे तेही नवपरिणितांच्या प्रथमप्रणय- 


असावा, कागमारे दइ - ' शिंक्यापर सांभाळून ठेवलेले 
म्हणणे अधिक सयुक्तिक असे 


२४ 


लोकसाहित्य-बाळगाणी 


साधनेच्या बाबतीत एक अति उपयुक्त असे स्थान 


आहे. 

या स्थळाकडे वाचकांनी लक्ष देऊन पाहावे. प्रथम 
अनवबधाने शदिबू सौदागराला न्याहारीच्या प्रसंगी 
शालिभाताचे पोहे दिल्याचा उछेख केला आहे. परंतु 
दुसऱ्याच क्षणी संशोधन करून म्हटले आहे की 
“ शालिधानेर चिंडे नय रे बिन्निधानेर खई ( शालि- 
भाताचे पोहे नाहीत रे नरिन्निभाताचे मुरमुरे ! ). 


जणु काही या घटनेच्या सत्य संबंधाच्या बाबतीत 
तिळमात्र चूक होण्याची शक्यताच नाही. याप्रमाणे 
संशोधनाच्या मार्फत फराळाचे वर्णन करताना जो 
अवांतर विषय आलेला आहे, त्यामुळे जावयाच्या 
सासुरवाडीला होणाऱ्या पाहुणचाराचा गोरव अत्यंत 
ठसठक्ीतपणे प्रगट झाला आहे, असेही म्हणता 
येणार नाही, या बाबतीत सासुखाडीच्या मिरासदारी- 
पेक्षा सत्याची बूज कवीने अधिक राखलेली दिसते. 
परंतु याही बाबतीत निश्चित असे काहीच म्हणता संत 
नाही. मला वाटते की हे सारे स्वझासारखे आहे. 
शालिमाताचे पोहे बघता बघता, दुसर्‍या क्षणीच 
बिन्नि भाताचे मुरमुरे खाऊन सुध्दा उठला का १ 
मला असेही वाटते की शिबू ठाकूर केव्हा तरी या 
प्रमाणे शिबू सौदागरात रूपांतर पावछा असला पाहिजे. 
केव्हा ते सांगता येणार नाही. 

मंगळ आणि गुरु यांच्या कक्षेत अनेक तुटलेळे ग्रह 
आहेत असे ऐकिवात आहे. कुणी कुणी म्हणतात की एक 
संघच ग्रह फुटून त्याचे तुकडे तुकडे झाले आहेत. ही 
गाणी देखील अश्याच फुटलेल्या तुकड्यांचे एक विश्व 
आहे, असे माझ्या मनात येते. अनेक प्राचीन इति- 
हासांचा, प्राचीन स्मृतींचा, भझ अंश या सगळगा 
गाण्यात विभागला गेला आहे; कुणीही पुरातत्वशाज्ञर 
त्या अंश्ांना एकत्र जोडू शकणार नाही; पखु 
आमच्या कल्पनेला मात्र या भम अवरोषातूनच (गा 
विस्मृत जगाचा, लांबचा आणि जवळचा असा सहज 
परिचय घडतो, 

हे खरे की बालकाची कल्पना या ऐतिहासिक 
ऐक्याची जुळणी करण्यास उत्सुक नसते. तिच्या लेखी 
सर्वच वर्तमानकाळ आणि वर्तमानाचा काय तो गौरव. 
बालकाला प्रत्यक्ष चित्रच हवे असते. त्या प्रतिमा 


अनुक्रमणिका 


भावरूप अश्रूच्या वाफेने अंधुक करणे त्याला आवडत 
नाही. 

खाली दिलेल्या गाण्यातल्या सुट्या सुट्या प्रतिमा 
जणु काही पक्ष्यांच्या थब्याप्रमाणे उडायला निघाल्या 
आहेत. या प्रत्येकीच्या स्वतंत्र जलद गतीमुळे बाल- 
काच्या मनावर नवे नवे आघात होऊन ते विचलित 
होऊन जाते. 


नोटन नोटन पायरागुलि झोंटन रेखेछे 
बडो साहेबेर बिबिगुलि नाइते एसेछे 

दु पारे दुड रुइ कातूला भेसे उठेछे 
दादार हाते कलम छिल छुँडे मेरेछे 

ओ पारंते दुटि मेये नाईते नेबेछे 

झुनु झनु चूलगाछटि झाड्ते नेगेछे 

के रेखेछे के रेखेछे दादा रेखेछे 

आज दादार टेला फेला काल दादारने 
दादा जांबे कोन्‌ खान दे बकुलतला दे 
बकुलफूल कुडते कुडते पेये गेळम माला 
रामधनुके बादवि बाजे सीतेनाथेर खेला 
सीतेनाथ बंलेरे भाई- चालकड़ाई खाज 
चाल कड़ाई खेते खेते गळा हळ काठ 
हेथा होथ, जल पात्र चित्पुरेर माठ 
चित्पुरर माठेते बालि चिक्‌ चिक्‌ करे 
सोना सुखे रोद नेगे रक्त फेटे पडे 


( नोटनने पारवे व डोकीवर बुचडा राखला 
आहे. बड्या साहेबाच्या बायका खानाला आल्या 
आहेत. दोन्ही तीरावर दोन रोहू व काटला मासे 
वाहात आले आहेत. दादाच्या हाती लेखणी होती. तो 
ती फेकून मारतो आहे. पलीकडच्या तीरावर दोन स्त्रिया 
स्नानासाठी आल्या आहेत. श्ून शून करीत त्या केस 
झटकू लागल्या. कोण ठेवतो, कोण ठेवतो. दादा ठेवतो. 
आज दादाचा ' टेलाफेला ' उद्या दादाचे ल्म. दादा कुठे 
जातो ? बकुळीच्या तळी, बकुळीची फुले वेचता वेचता 
मला माळ मिळाली. इंद्रधनुष्याचे वाद्य वाजते आहे. 
सीतानाथाचा खेळ. सीतानाथ म्हणतो ' अरे भाई, 
उडदाचे वरण खाता खाता गळा सुकून गेला. इथून 
तिथून पाणी चित्पूरच्या मैदानात आणले. चित्पूरच्या 
दानात वाळू चमचम करते. सोन्याच्या तोंडावर उन्ह 
पडून रक्त उसळून येते. ) 


२७ 


क 


नवभारत 


याच्यातली कोणतीही प्रीतमा. आम्ही पकडू शकत 
नाही. आम्हाला कोणत्याही प्रतिमा धरता येत नाहीत. 
डोकीवर बुचडा असलेला नोटन, पारवे, वड्या 
साहिवाच्या बायका दोन्ही तीरावर वाहून येणारे दोन रोहू 
व काटला मासे, पलीकडच्या तीरावर स्नानात गुंतलेल्याः 
दोन स्त्रिया, दादाचा विवाह, इंद्रधनूच्या वाद्याच्या 
साथीवर होणारा सीतानाथाचा खेळ, आणि मध्या- 
न्हीच्या उन्हात तापठेल्या वाळूने चमकणाऱ्या मेदानात 
तळपणाऱ्या उन्हाच्या माऱ्याने लाळ झालेले तोंड- हे 
सारेच स्वप्नासार् आहे. त्या तीरावर ज्या दोन स्त्रिया 
नहात बसल्या आहेत आणि दोन्ही हातांनी कांकणांचा 
झण्‌ झण्‌ असा आवाज करीत केस झटकताहेत, त्या 
प्रतिमेच्या दृष्टीने पाहिळे तर खऱ्या आहेत. परंतु 
प्रासंगिकतेच्या दृष्टीने पाहिळे तर त्या अदभुत 
स्वच आहेत असे वाटते. 


एक गोष्ट वाचकांनी अवश्य लक्षांत ठेवली पाहिजे 
की, स्वझांची र्चना करणे फार कठीण आहे. एकदम 
पाहिळे तर अस वाटते की जरा इकडून तिकडून काही 
बाही करून लिहिले की गाणे तयार होणे शक्‍य आहे. 
परंतु काही बाही कल्पना येणे सोपे नाही. जगातल्या 
सर्व व्यवहारांची आपल्याला इतकी संवयं झालेली 
असते की सहज भाषांपेक्षा रुळलेल्या गोष्टीच आप- 
ल्याला जास्त सहज वाटतात. न बोलावताही वृथा 
बडबडण्याची क्रिया सवे कामात आपल्या आपणच 
येऊन उपस्थित होते; त्याचप्रमाणे जिथे जिथे ती हात 
घालते तिथे भाव आपले लहान मेघासारखे रूप टाकून 
देऊन गोळीबंद होतो. त्याला आता आकाशात उड- 
ण्याची क्षमताच राहात नाही. गाणे ही गोष्टच अली 
आहे की ती एखाद्याच्या बाबतीत सोपी म्हटली तर 
अत्यंत सोपी, सहज अश्शी असते. परंतु ज्याच्या 
बाबतीत ती कठीण त्याला ती सर्वथेव असाध्यच 
असंत. जे सर्वात साधे ते सर्वात कठीण, जे सहज 
असते त्याचे मुख्य लक्षण हेच. 


बाचकांनी माझ्या सांगण्याप्रमाणे लक्ष दिल्यास 
त्याना असे आढळून येईल की मी पहिल्याने जे गाणे 
दिले होते, त्याच्याशी हे दुसेरे गाणे किती मिसळन 
गेळे आहे ते. ज्याप्रमाणे मेघा-मघात स्वमन-स्वमने मिस- 
ळून जातात, त्याप्रमाणेच त्या गाण्यांचीही सरमिसळ 


पट 


होत असते; त्यामुळे कुठल्या कवीलाही चोरीचा 
उपद्याप करावा लागत नाही. आणि कुणी समीक्षकही 
भावविपर्यासाचा दोषही देत नाही. वस्तुतः हीं 
गाणी म्हणजे मानसिक मेघराज्यातली लीला, तिच्या 
बाबतीत मर्यादा, आकार किंवा अधिकार यांचा 
प्रश्नच उद्भवत नाही. तिथे पहारेकऱ्यांचा किंबा कायदे- 
कानूंचा जराही संत्रे पोचत नाही. दुसऱ्या ठिकाणी 
मिळालेळे गाणे पुढे दिळे आहे; त्याच्याकडे जरा 
लक्ष लावून पाहा. 
ओ पारे जन्तिगाछटि जन्ति बड़ो फले 
गो जन्तिर माथा खेये प्राण केमन करे 
प्राण केरे हाइटाई गला हल काठ 
कतक्षणे जाब रे भाई हरगोरीर माठ 
हर्गारीर माठे रे भाई पाका पाका पान 
पान किनलाम, चून किनलाम, ननंदे भाजे थलाम 
एकटि पन हाराले दादाके ब? ले देलाम 
दादा दादा डाक छाड़ दादा नाईका बाडि 
सुबल सुबळ डाक छाडि सुघळ आछे बाडि 
आज सुञ्रळेर अधिवास काल सुबलळेर बिये 
सुबलके निये जाब आमि दिगनगर दिये 
दिगनगरेर मेयेगुली नाईते बसेछे 
मोटा मोटा चूलगुलि गो पेते बसेछे 
चिकन चिकन चूलगुलि झाड़ते नेगेछे 
हाते तादेर देवशॉथा मेघ नेगेछे 
गलाय तादेर तक्तिमाला रक्त छुटेछे 
परने त्तादेर डूरे शाड़ि घूरे पडेछे 
दुड दिके दु कातूला माछ भेसे उठेछे 
एकटि निलेन गुरुठाकुर एकटि निलेन ट्यि 
टियेर मार बरिये 
नाल गामछा दिये 
अशखेर पाता धने 
गोरी बेटी कने 
नका बेटो वर 


व्यामू कुडू कुडू बाहिबाजे, चडक-डांगाय घर 
(पलीकडच्या तीरावर जायफळाचे झाड, त्याला जायफळे 
खूप खूप लागतात, जायफळाचे बोंड ' खाले तर प्राण 
कासावीस होतो. गळा कोरडा 


र पडतो. बाबारे, काही 
वेळ हरगौरीच्या मेदानावर जा. हरगोरीच्या मैदानावर 


लोकसाहित्य-बाळगाणी 


पिकी पिकी पाने. पाने खरीदली. चुना विकत घेतला; 
नणंद-मावजयीचा खेळ 'मी खेळले. एक पान हरल्या- 
वर दादाला सांगून दिले. दादा, दादा' म्हणून हाक 
मारली, दादा घरी नाही. सुव्रळ, सुबळ म्हणून हाक 
मारली. सुबळ घरी आहे. आज सुबल्चे राहाणे, उद्या 
सुबल्चे लयन, सुत्रलळा आणायला मी दिंगूनगरला 
जाते. दिणूनगरच्या बायका नहायला असल्या आहेत. 
त्यांचे लांब लांत्र केस; ते पसरून त्या बसल्या आहेत. 
चमकणारे केस त्या झटकताहेत. त्यांच्या हातातल्या 


देवशंखांच्या बांगड्या ढगाप्रमाणे वाटताहेत. त्यांच्या- 


गळ्यात पुतळ्यांची माळ आहे. ती लाल चुक द्सिते 
आहे. त्यांची नेसती सुती साडी फिरत राहिली आहे., 
दोन बाजूंना दोन काटला मासे वाहून येताहेत. एक 
मासा गुरुदेवांनी नेला. एक पोपटाने नेला. पोपटाच्या 
आईचे ल्झ, लव्हाळ्याचे देठ आणि पंचा देऊन. 
पिपळपानांच धन. गौरी ( अष्यर्षा ) नवरी मुलगी 
आहे. छोटा काका वर आहे. दूम करड 
वाजतात. चडक-टेंमावर घर आहे. ) 


या साऱ्या गाण्यांमध्ये काही अन्वेषण करायच. 


म्हटले तर तो एक गोंधळच होईल. पहिल्या गाण्यात मला 
अस दिसते की उन्हात वाळवलेला भात ( आलाचार' ) 
खाळेळा सीताराम नांवाचा टत्यप्रिय, 
मुल्गा, प्रिपूर्णीच्या घाटावर पाणी पिण्यास चालला 
आहे. दुसऱ्या गाण्यात असे दिसते की सीतानाथय 
उडदाचे वरण खाऊन पाणी शोधण्यासाठी चित्पुराच्या 


माळावर येऊन ठेपला आहि. परंतु तिसऱ्या गाण्यात 


 पाहिळे तर सीताराम पण नाही, सीतानाथ पण नाही; 
द्वेष करण्यात चूर 


'परंतु एका हतभागी भम 

असलेली नणंद जायफळ खाऊन तहान लागल्यामुळे 
ह्रगौरीच्या मैदानावर पान खाण्यासाठी गेली आणि 
भावजयीकडून असावधपणे घडलेला क्षु्क अपराध 
थोरल्या भावाच्या कानावर घालण्यासाठी सारा गाव 


तिने आरडून ओरडून डोक्यावर घेतला. | 
हीच तर तीन गाण्यांमधली विसंगती त 
प्रत्येक गाणे एकेकटे घेतळे तर त्यातही घटनांचा ण्‌ 


सूत्रीपणा दिसत नाही, बहुतांशी कया हदी व 
नसते हे तर उमगतेच, परंतु. असे 


पडते की कथा घडवायला गेले की जगात प्रमाण 


ड कड वादे, 


पुरावे विपुढ मिळत असल्याने, ढोवळ सत्यापेक्षा, 


- ती ( कथा ) अधिक विश्वासाह मानली जाते. आणि. 


म्हणूनच याच्यात मनमानेळ तसेही दिलेळे नसते. 
या गाण्यातली कथा सत्यही नसंते अन्‌ असत्यही नसते. 
दोहोंनाही सारखाच वाव आहे; म्हणूनच ज्या गाण्यात, 
एके ठिकाणी सुबल्च्या लग्नाचा उल्लेख आहे, ती घटना 
काही असंभवनीय नाही. परंतु ती सत्य घटना आहे 
असेही म्हणता येत नाही. 

दादा दादा डाक छाडि दादा नाइको वाढि 

सुबळ सुबरळ डाक छाडि सुबळ आठे बाडि 


( दादा, दादा म्हणून हाक मारली, दादा घरी नाही. 
सुत्र, सुबळ अशी हाक मारली, सुबळ घरी आहे. 3) 
जसे सुत्रलचे नांव तोंडी आले, तसेच ते बाहेरही 
पडले; ' आज सुबलचा मुकाम, उद्यां सुबळचे लयन” 
ही गोष्ट सुद्धा स्थिर झाली नाही. लागोलाग दिग्‌ 
नगरच्या लांब केसांच्या बायकांची कथा उद्भवली. 
खप्तांत अगदी असेच घडते. असेही असेल की, शब्द- 
साददय किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी लटक्‍्याच क्षुछक 
संबंधाचे अवलंबन करून क्षणाक्षणाला, एका कथेवरून 
दुसरी कथा स्चली जाते. क्षणापूर्वी त्या कथांच्या 
संभाव्यतेचे कुठलेच कारणही नव्हते. आणि क्षणा-. 
नंतरही संभाव्यतेच्या राज्यातून दृढमूल होण्यापूर्वीच 
त्या विनायासे साफ विरूनही गेल्या. सुबलच्या, 
विवाहाचा वाचकांनी कोणत्या तरी तत्कालीन किंवा 
स्थानीय सत्य घटनेचा आभास असल्याने, जरी स्वीकार 
केला, तरीही कमलदेठरूपी पंचा देऊन पोपटाच्या 
आईचे ल्म काही झाले तरी सामाजिक इतिहासात अंत- 
भूत होऊ शकत नाही. कारण विघवाविवाह पोपटांच्या 
जातीत प्रचलित असला तरी कमलदेठरूपी पंचा 
देण्याचा व्यवहार या परंपरेत केव्हाही ऐकिवात नाही. 
परंतु छंदाच्या तालातालातून, गोड गळ्यातून ज्यांच्या - 
वाशी या साऱ्या अवास्तव आणि विसंगत घटना प्रकट 
केल्या जातात. ती ( मले ) त्यांच्यावर विश्वासही 
ठेवीत नाहीत आणि त्यांच्याबद्दल दांकाही घेत नाहीत, 
त्यांच्या मनश्रक्षूना खप्नाप्रमाणे आणि प्रत्यक्ष चित्र 
दिसिते. 
मुले प्रतिमा देखील अतिशय सहजपणे अगदी 
थोड्या प्रयासाने पाहू शकतात. याचे कारण मी मागे. 


२९ 


नवभारत 


सांगितले आहेच. इच्छाशक्तीच्या बाबतीत बालकाशी 
देवाचे एकप्रकास्चे साहृद्य दिसंते. बालक जसे अगदी 
सहज इच्छामात्रेकरून सुजन करू शकते तसे आपण करू 
शकत नाही. जरा विचार करून पहा. चिंधीला गाठ 
मारून, डोके असलेल्या माणसाची कल्पना करून, 
त्या माणसाला आपले मूल मानून, त्याचे लाड करणे, 
सामान्य गोष्ट नाही. आपल्याला एखाद्या मूर्तींची 
माणूस म्हणून कल्पना करायची असल्यास तिला हुबे- 
हुब माणसाप्रमाणे घडवावे लागते. त्यात एवढीशी जरी 
उणीव यथातधथ्यतेत राहिली तरीही आपल्या कल्पनेवर 
आघात होतो. आपण बाह्य विश्वाच्या जड विचारांनी 
जखडले गेलो आहोत. आपले डोळे त्यांना जे टिकवले 
असंते त्याहून कुठलीही गोष्ट निराळ्या रूपात पाहूच 
शकत नाहीत. परंतु बालकाचे डोळे जे जे पाहातात, 
त्याला बघितल्याबरोबस्च आपल्या लहरीप्रमाणे ती 
बस्तु मनात घडवूनही घेऊ शकतात. माणसाची मूर्ति 
आणि चिंधीचे खेळणे यांच्यात कसलीही विसहशाता 
आहे असे त्याला ( बालकाला ) वाटतच नाही, बालक 
आपल्या इच्छेप्रमाणे घडवलेली सृष्टी समोर खडी टाक- 
लेली पाहू शकते. 
परंतु तरीही गाण्यातली ही सारी प्रयासावाचचून 
घडलेली जी चित्रे आहेत ती केवळ बालकाच्या सहज 
संजनशाक्तीच्या द्वारा निर्माण झालेली आहेत असे नव्हे. 
त्यांच्यात अनेक ठिकाणी रेखेची एवढी सुस्पष्टता आहे 
की, ती आपल्या संशयी डोळ्यांसमोर सुद्धा अगदी 
त्रोटक वर्णनानेही ताबडतोब चित्र उभे करते. 
या अनेक्र प्रतिमा म्हणजे एकच रेखा. एकाच 
कथेचे चित्र, आगकाडी ज्याप्रमाणे एकाच फटकऱ्यात 
भपकन पेटते. त्याप्रमाणे मुलाचे चित्त एकाच कथेच्या 
हेलकाव्यात, एक समग्र चित्र एका पळात उभारू शकते, 
थोडेसे योजुन नंबर काही रचायचे हे इथ चालायचेच 
-नांही, 
“ चित्‌पुरेर माठेते बालि चिकू चिक्‌ करे ? 
( चितपुरच्या मैदानावरची रेती चकचक्‌ करते ) 
ह्या एकाचं गोष्टीत एक खूप मोठे पडिक मैदान दोन- 
प्रहरच्या प्रवर उन्हातळे आमच्या नजेरेसमोर उभे 
राहत. 
“ परणे तार डूरे शाड़ी घूरे पेड छे -- 
९ नेसणारणीची सुती साडी फेर घालीत राहिली आहे), 


२० 


सुती साडीच्या सुताच्या रेषा, जोराने गरगरत वाह- 
णाऱ्या पाण्याच्या भोंबऱ्यांच्या धारांप्रमाणे आहेत. तंतु 
अंगयष्टीला फेरे घाळून वेढून धरून ठेवतात. ते या 
एकाच ओळीत एका क्षणात चित्रित होते. याचा एक 
पाठभेद आहे तो असा : 
परणे तार डुरे कापड उडे पडे छे 
( नेसणारणीचे सुती वस्त्र उडते आहे.) ही 
प्रतिमाही वाईट नाही. 
आय घूम आय घूम वाग्दिपाडा दिये 
बाग्दिदेर छेळे घूमाय जाल मुडे दिये 
( कोळीवाड्यांकडून ये ये, झोपे ये. कोळ्याचे 
पोरगे जाळ्याची घडी घालून ठेवून झोंपतात. ) 
या शेवटल्या ओळीत, जाळ्याची घडी घाळून 
ठेवून कोळ्यांचे पोरगे इथे आडवे होऊन कसे बिनधोर 
झोंपी गेळे आहेत, हे त्रित्र वाचकांनाही डोळ्यांसमोर 
आणता येईल, जास्त काही नाही, हीच जाळ्याची 
घडी घाढून ठेवण्याची गोष्ट मुद्दाम सांगितली की 
कोळ्यांच्या मुलांची झोंप विशेष रूपानेच डोळ्यांपुढे 
आय रे आय छेलेर पाल माछ धरते जाय 
माछेर कॉटा पाये फुटल दोलाय चेपे जाय 
दोंठाय आछे छपन कडि गुनते गुनते जाय 
ए नदीर जल्टुकु टट्मल्‌ करे 
ए नदीर धारे रे भाई बालि झुरुझुरु करे 
चोदमुखते रोद लेंगे छे राक्त फुटे पडे 


(ये ये पोरांच्या टोळक्या, मासे धरायला जाऊ, माशाचा 
कांटा पायी रतला, झोपाळ्या वर बसायला जा. 
शापाळ्यावर आहेत छप्पन्न कवड्या, मोजीत मोजीत 
र या नर्दीचे पाणी खळखळ करते, या नदीकिना- 
> ् ् 
णी नाळू, अरे भाई, सरसर सरकते आहे. चंद्रमुखाला 
सु झि ) उन्ह लागते; रक्त उसळून आले आहे. ) 
झोपाळ्याच्या 
मोजतांना जरी 
म वळ च्या बाबतीत त्यांनी उपेक्षा करू 
- नदीचे पाणी खळवळ करते आहे आणि तीरा- 
वरची बाळू करून घसरून घसरून टी आहे 
य | न 
पुळण असलेल्या नदीच लास 


आणली असे संक्षिप्त आणि सुस्पष्ट 


लोकसाहित्य-बाळगाणी 


हे एका तऱ्हेचे चित्र झाळे. आणखी दुसरा एक 
प्रकार आहे. त्या चित्रांत एक वर्णनीय विषय घेऊन 
'त्याच्या अनुरोधाने सवे हालचाली आपल्या मनात 
जागृत होतात. त्रहुधा एका क्षुछ्क विषयाच्या उल्ले- 
खाने सारी बंगाली घेरे, बंगाली समाज, जिवंत होऊन 
माझ्या हृदयाला स्पर करतो. या साऱ्या क्षुद्र कथा, 
मोठ्या साहित्यांत इतका सहज, आपसुक आणि 
मोकळेपणाने प्रवेश करू शकत नाहीत; आणि जर 
त्यांचा प्रवेश झालाच, तर त्यांचे रूपांतर किंबा भावांतर 


दादा गो दादा शहरे जाऊ 

तिन टाका कॅरे माईंने पाज 

दादार गळाय तुलसीमाला 

बऊ बरने चंद्रकला 

एई दादा लोमार पाये पडि 

बड एने पाउ खेळा करि 
( दादा रे दादा शहरी जा. तीन रूपये पगार मिळव. 
दादाच्या गळ्यात तुळशीमाळा, बायकोचा रंग चंद्र- 
कळा. दादा तुझ्या पाया पडते. वहिनी आण, 
तिच्याशी खळन ). दादाची मिळकत जाऊ नाही. 
परंतु बहिणीच्या मते तीही खूपच. या तीन रप. वेत- 
नाच्या स्वावलंबनाचे उदाहरण देऊन बहा 


करते की. 
दादा तुझ्य़ा पाया पडते, बहिनी, आण; तिच्याशी 


ती चतुर मुलगी स्वतःचा असा स्वाथ साधण्यासाठी 
दादालाही प्रलोभनाच्या मिषाने वहिनीचा रंग चंद्र 
कळा ? ( चंद्रासारखा गोरा ), असे म्हणू प 
मागे पुढे पाहात नाही. जरी बहिणीचा खेळ नि 
रुपये मिळकतीच्या मानाने महाग असला, तरी ) 
खचित सांगतो की तिच्या भीत भीत केलेल्या ना 
वणीची बूज राखण्यात विलंब होत नाही. पख 
सर्वच बंधुपरेमामुळे होते असे नव्हे. 
उलळू उलू मादारेर फूट 
बर आसछे कत दूर 
बर आसले बाघूनापाडा 
बड़ो बऊ गो रान्ना चड़ा 
छोटो बऊ लो जट्के जा 


खेळेन 


जलेर मध्ये न्याकाजोका 
फूल फूटे छे चाकाचाका 
फुलेर बरन करि 
नटे शाकेर बडि 
उलूळूलू पांगाऱ्याचे फ़ूल. नवरदेव येतो आहे किती 
दुरून. नवरदेव येतो आहे वाघपाड्याहून. थोरल्या 
सुने, अग, स्व्रैपाकाळा लाग. धाकट्या सुने पाणी 
आणायला जा. पाण्यामध्ये जळवा आहेत ढीगभर 
जळवा. फूळ चकचकित उमलले आहे. मी फूल अपण 
करंते. माठाची भाजी वाढते. 
जावयाच्या आगमनाची प्रतीक्षा करणाऱ्या खेडवळ 
स्त्रियांचे कुतूहलाचे व आनंदोत्सवाचे चित्र आपणहून 
प्रस्फुटित होते. म्हणूनच त्याला अनुलक्षून, शेवऱ्याचे 
किंवा म्हातारीच्या झाडाचे ( शाखोरकाचे ) कुंपण 
घाळून केळेळे खेडेगावातले सारे रस्ते व घाट; वने, तळी 
कमरेवर कळशी घेतलेल्या नव्या सासुरवारिणी आणि 
ज्यांचे अवगुंठन सैळ झाले आहे, अशा साऱ्या ग्रहिणी 
जाु केल्याप्रमाणे खडबडून उठताहेत, 
याप्रमाणे प्रत्येक गाण्यात, प्रत्येक लहान सहान कथेत, 
बंगाल देशाची एकप्रकारची मूर्ति. खेंडगांवचे एक- 
प्रकारचे संगीत, आणि घराचा एक विशिष्ट आनंद 
उपल्ब्ध होतो. परंतु ते सारे मोठ्या प्रमाणात उद्धत 
करायला मळा भय वाटते. कारण * मिन्नस्चर्हि 
लोकः 
चित्र जर काहीसे अद्‌भुत असले तर त्यात काही 
वावगे नाही. उलट चांगलेच आहे. कारण नवीनपणा- 
मुळे ते मनावर अधिकच परिणाम करते. मुलाच्या 
ळेखी अद्‌भुत असे काही नाही. ते दुनियेत संभाव्य- 
तेच्या मागे अगदी पूर्वीदिशेच्या टोकापर्यंत जरी गेले, 
तरी ते मान वळवून चारी दिशांना ढुंकून सुद्धा 
पाहणार नाही. ते म्हणेळ जर थोडेसे का जरी स्वाभाविक 
असले तर सारेच स्वाभाविक आहे. जर एक गोष्ट. 
नसली तर दुसरी तरी अद्‌भुत कशी असेल १ 
ते म्हणळ “ एका डोक्याचा माणूस कोणतीही शंका 
उपस्थित न करतां मी तो खरा आहे असा विश्वास, 
बाळगून चालतो. कारण तसा मनुष्य आम्हाला प्रत्यक्ष 
दिसतो. दोन डोक्यांच्या माणसाच्या बद्दलही मी 
कसलाही प्रश्न उपस्थित करूं इच्छित नाही. कारण 
असा माणूस मी माझ्या मनात स्पष्ट पाहू शकतो. ' 


३१ 


नवभारत 


त्याचप्रमाणे मुंडके नसलेला माणूसही माझ्या दृष्टीने 
तितकाच खरा आहे. कारण तो माझ्या अनुभवाला 
अगम्य असा नाही. ? एक गोष्ट आहे-कुणी एक 
माणूस सभेत गेला आणि म्हणाला, “ आज स्स्त्यात 
एक नवल मी पाहिले. मारामारीत एका माणसाचे मुंडक 
'कापल्यामुळे तुटून पडले. परंतु त्या अवस्थेतही तो दहा 
पावळे चाळून गेला. ” सगळेजण आश्चयेचकित होऊन 
'म्हणाळे, “ काय म्हणता हो १? दहा पावले चालून 
'ग्रेला ! ” त्यांच्यात एक स्त्री होती. ती म्हणाली, 
“ दहा पावले चालला यात काहीच आश्चये मानायला 
*नको. तो अगदी पहिल्याने पायांनी चाळू लागला तेच 
मोठे आश्चर्ये. ? 

सृष्टीतही या प्रकारचा पहिला पदक्षप हेंच महान्‌ 
आश्चर्य ! जे काही घडलेले आहे, तेच तेच पहिले 
आश्रय. त्यानंतर जे होत असते त्यात नवळ कसचे १ 
मूल या प्रथम आश्चर्याकडेच पहिल्याने दृष्टि टाकते. 
दृष्टि पडायचाच अवकाश की त्याला अनेक वस्तु 
दिसतात; आणखा कितीही वस्तु असणे त्याच्या लेखी 
मुळीच अशक्य नाही, यामुळेच लोकगीतांच्या प्रांतात 
शक्‍याराक्‍्यंतेची सीमा ठरविण्याविषयी वाद उत्पन्न 


होत नाही. 


आदरदोबादाला ओहोटी ? 


५ आज असे दिसून येत आहे कीं. लेखना- 
तील, आतेता, लेखनातील तळमळ, ही कमी झाली 
असून त्या जागी वैफल्य, किंचित चिडखोरपणा व 
सामान्यपणे थ्येयश्ून्यता दिसून येत आहे. पारतंत्र्या- 
विरुद्ध उठविलेला आवाज, प्रतिभेने घेतलेले उड्डाण, 
गेल्या १५ वर्षांत तितकेसे दिसून येत नाही. 
ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढा चाळू असताना ज्या भावना 
हृदयाला आवाहन करीत होत्या त्या भावना आता 
दिसून येत नाहीत. उलट जे साहित्य निर्माण होत 
आहे त्यामध्ये खार्थी जीवनाची तरफदारी केळी जात 
आहे. आदरशीवाद कमी कमी होत आला आहे. 
त्यागाची प्रेरणा ठप झाली आहे. लोकशाहीतील 
भाषणस्वातंत्र्य अमर्यादण्णे बापरले जात आहे. 
दोघैकदृष्टि अधिक वाढत आहे. आणि लोकही. 


तिचे अधिकाधिक स्वागत करीत आहेत. 


-" न. वि, गाडगीळ: 
[ मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपदावरून ] 


व सिकण्तल्क्क्क्कककमा 


 ओतितीितीओीितीतती तती ती वबििा 


6 ९७ 0००८७१४॥८०॥८४७ ॥7०॥८-- 


गप? 600949०२५४ 047 


ऱ्च्न्ऱ्च् 
्ल्क्न्स्स्च्क्य्क्च्च पच्च्च्त्च् च्त्ल्त्याष 


॥६व8्टाण 4४६8: 
६, उ. &इगााचारच & $जा& तरच 


र! 
७८७७७०५ छेप्पाता १ दगगाग, 


७॥॥१७ ०६१, भ | 
शरि 


115 | 


9 ११६७115 
ठिगा७७9 1, 
>> 


| [1)॥॥'पा), 
| 


टि जट जट ट्ट > आ” अ 


२२ 


डॉ. नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 


सांख्यदशशेनांतील सत्कार्यवाद, प्रकृति व पुरुष 


कपिल व त्याचे सांख्यदशंन अतिदाय प्राचीन 
आहे. न्याय व वैशेषिक दरांनांच्या मानाने या 
दर्शनात तार्किक विचार कमी आहे. पण त्यात 
आढळणारे कार्यकारणाच्या खरूपाचे विइलेषण 
विचाराह॑ आहे. 


र 
सत्कायवाद्‌ , 
सांख्यांचे कार्यकारणविषयक मत सत्कार्यवाद या 


नावाने प्रसिद्ध आहे, या मतानुसार 'उतप्तेः पूर्व कार्य 
सत्‌ |? म्हणजे उत्पत्तीपूर्वी देखील कार्य सत्‌ असते. 
जगात कोणतेच नवीन कार्य निर्माण होत नाही. 
फक्त पर्वी अव्यक्त असलेले कार्य व्यक्त होते 
अंधाऱ्या खछोळीतली कोणतीच वस्तु दिसत नाही. 
पण यावरून तेथे कोणतीच वस्तु नसते असे ठरत 
नाही, दिवा लावल्यावर तेथे अनेक वस्तु दिसतात. 
या वस्त नव्याने दिसत असल्या तरी नव्याने निर्माण 
झालेल्या नसतात. त्या पूर्वीपासूनच तेथे असतात. 
अंधारामुळे अदृश्य असतात एवढेच, दिवाळ ववल्या- 
वर त्या हृदय होतात. कार्यही या वस्तूप्रमाणेच अद 
श्याचे हृद्य, म्हणजे अव्यक्ताचे व्यक्त होते. पूर्वी 
नसलेले नवे निर्माण होत नाही. 
असद्करणात्‌ । 

की मचा प्रमाण म्हणून सांख्यांनी पाच 
युक्तिवाद दिलेळे आहेत. यातला पहिला असद्कर- 
णात्‌ असा आहे. जे असत्‌ आहे ते केले जाऊच 
शकत नाही. ते सर्वथा असतंच आहि. वल्यापुत व 
शशाद ही असत्‌ आहेत. त्यामुळे त्यांची उत्पत्ति 
होऊ शकत नाही. निळेपणा पिवळा होऊ रकत 
नाही, निळ्या वस्तूला पिवळा रंग दिला जाऊ 
शकतो, पण खुद्द निळा रंगच पिवळा होऊ शकत 
नाही, ज्याचे खरूपच पीताभावाचे आहि त्यात 


पीतत्व येऊ शकत नाही. 


न,भा ७ बट 


बौद्धांच्या मते बीजाचा नाश झाल्यावर अंकुर 
निर्माण होतो, अर्थात्‌ बीजाभावानेच अंकुराचा भाव 
सिद्ध होतो. मग अभावातून भाव निर्माण होऊ 
शकत नाही, असतातून सत्‌ निर्माण होऊ शकत 
नाही, असे का मानावे ? 

यावर सांख्यांचे उत्तर असे की बीजाभावातून 
अंकुर निघत नसून वीजातून निघतो. बीजाभावा- 
तून अंकुर निघत असेल तर तो घटाभावातून निघ- 
ण्यास अडचण कोणती १ बीजाचा अभाव व घटाचा 
अभाव यात काय फरक आहे १ बीज नष्ट होते 
तेव्हा बीजाचाच अभाव असतो असे नाही. घटा- 
चाही अभाव असतो, मग बीजाभावातूनच अंकुर 
निघाला, घटाभावातून नाही, असे म्हणण्यास प्रमाण 
काय ? सर्व अभाव सारखेच असतात. आका्यात 
वीजाभावही असतो व घटाभावही असतो. तेव्हा 
अभावातून उत्पत्ति होते असे मानले तर वाटेल 
त्यातून वाटेल ते उत्पन्न होईल, आकाशातल्या बीजा- 
भावापासून अंकुर निघत नाही, अंकुर निघायला 
पूर्वी बीज असावेच लागते, म्हणून उत्पत्ति सतापासू- 
नच होते, असतापासून नाही. 

काही वादी म्हणतात की सत्‌ व असत्‌ हे कार्याचे 
धर्म आहेत. घटनिर्मितीमध्ये घट हे कार्य असते. 
निर्मितीच्या पूर्वी घट नसतो, म्हणजे अभाव हा 
त्याचा धर्म असतो. निर्मितीच्या नंतर तो असतो 
म्हणजे भाव हा धर्म त्यात येतो. म्हणून उत्पत्तीच्या 
पूर्वी घट सत्‌ असतो असे मानता येत नाही. 


हे म्हणणे तर्कसंगत नाही. धमे नेहमी धर्मीच्या 
आश्रयाने राइतो. गुलाबाचा रंग व सुवास गुलाब 
निर्माण होण्यापूर्वीच गुलाबात कसा राहील ? जो 
घट नाहीच त्यात अमुक धर्मे - मग तो असत्ता 


३३ 


नवभारत 


का असेना - आहे असे म्हणणे चमत्कारिकच 
आहे, 
" पदार्थ व त्याचे धर्मे यात काहीतरी संबंध 
असतो, किंवा हे धम म्हणजेच त्या पदार्थाचे स्वरूप 
असते, जसे रक्‍तत्ब या धर्माचा घटाशी संबंध 
आहे ब जलघारणयोग्यता हा धर्म हे घटाचे स्रू- 
पच आहे. ज्यात जलघारणयोग्यता नाही त्याला 
घटच म्हणता येणार नाही, 

रंग किंवा जलधारणयोग्यता याप्रमाणेच अभाव 
हा देखील एक धर्मे आहे असे म्हणता येत नाही, 
कारण अभावाचा कशाशी संबंध अस्‌ शकत नाही 
वा अभाव हे एखाद्या पदार्थाचे खरूपही असू 
शकत नाही, अभावाशी संत्रंध म्हणजे आकाशकुसु- 
मांचा हार ! त्याचप्रमाणे ज्या पदार्थाचे स्वरूपच 
अभावमय आहे त्याला पदार्थच म्हणता येत नाही. 
ज्यात भोकांगशिवाय काहीच नाही असे कापडच 
अस शकत नाही, अभाव हेच ज्याचे स्वरूप आहे 
असा घटच अस्‌ शकत नाही. अर्थात भाव व 
अभाव दे पदार्थाचे धमे आहेत, उत्पत्तीच्या पूर्वी 
अभाव हा घटाचा धर्मे असतो व उत्पत्तीच्या नंतर 
भाव हा त्याचा धम होतो, असे म्हणता येत नाही. 

अभाव हा घटाचा धर्म कधीच असू शकत 
नाही म्हणून उत्पत्तीच्या पूर्वी देखील घट सत्‌ 
असतो असे मानले पाहिजे. पण उत्पत्तीनंतरची 
सत्ता व उततत्तीपूर्वीची सत्ता यात फरक आहे. उत्पत्ती. 
पूर्वीची सत्ता अव्यक्त असते. उत्पत्ति झाली म्हणजे 
ती व्यक्‍त होते. तिळात नेहमीच तेळ असते पण 
ते बाहेरून दिसत नाही. तीळ घाण्यात घालून पिसले 
म्हणजे ते बाहेर येते, तिळात जे अव्यक्त असते 
तेच घाण्यात व्यक्‍त होते. मूर्तिकार जेव्हा दगडाची 
मूर्ति करतो तेव्हा त्या दगडात बाहेरून काहीच 
आणून टाकीत नाही. फ़क्त दगंडातले अनाव्यक 
अंश काढून फेकून देतो. असे करण्याने दगडात 
जी मूर्तींची आकृति आधीपासूनच अव्यक्त रूपाने 


३४ 


असते ती व्यक्‍त होते. याप्रमाणेच जेव्हा कार्याची 
उत्पत्ति होते तेव्हा पूर्वी अब्यक्‍्त स्वरूपात असलेले 
सत्‌ व्यक्त होते पूर्वीं असतू असलेले सत्‌ होत 
नाही. 
उपादानगप्रहणात्‌ , सर्वसंभवाभाबातू , 
शक्तस्य शक्‍कयकरणातू 

सत्कार्यवाद सिद्ध करण्यासाठी सांख्य आणखीही 
पुढील युक्तिवाद करतात - 

प्रत्येक कार्याचा . आपल्या उपादान कारणाशी 
संबंध असतो, उपादान कारण म्हणजे एखादा पदार्थ 
घडवण्यास लागणारे द्रव्य, घट बनवण्यास माती 
लागते म्हणून माती हे घटाचे उपादान कारण 
आहे, जर कार्य अस्तित्वातच नसेल तर त्याचा 
आपल्या उपादानकारणाशी संबंध कसा राहील ? 
म्हणून कार्य नेहमीच सत्‌ असते व त्याचा आपल्या 
उपादान कारणाशी संबंध असतो असे मानले पाहिजे. . 

यावर कुणी म्हणेळ की कार्याचा उपादानाशी 
संबंध उत्पत्तिनंतरच असतो, त्यापूवी नसतो, पण 
असे असेऴ तर मातीपासून घटच होऊ शकतो, 
पट होऊ शकत नाही असे का?! 

कार्य ब कारण यांचा नित्य संबंध मानला नाही 
तर वाटेल त्यापासून वाटेल ते निर्माण होईल, घटो- 
तत्तीपूवो मातीचा घटाशी काहीच संवंध नसतो 
असे मानले तर त्यावेळी मातीचा घटाप्रमाणेच पटा- 
शीही काहीच संबंध नसतो म्हणून मातीपासून 
कधी घट तर कधी पट निर्माण होईल, असंबद्धता 
सर्वथा एकरूप असते. “ क्ष? चाय” व 
*ग” या दोघांशीही काहीच संबंध नसेल तर 
या दोघांशीही त्याचे नाते सार 


खेच आहे असे 
म्हटले पाहिजे, नेल्सन व नेपोलियन हे माझे 
कोणीच लागत नाहीत. 


म्हणून त्यांच्याशी माझा 
सुळीच नातेसंबंध नाही किंवा सारखाच नातेसंबंध 
आहे अशी दोन्ही विधाने करता येतात. मातीची 


अनुत्पन्न घटाशी जी असंबद्धता आहे त्याहूनं 


सांख्यदशनांतील सत्कायेबाद, प्रकृति व पुरुष 


अनुत्पन्न पटाशी असलेली असंबद्धता कशी काय 
भिन्न आहे ! 

यावर कुणी म्हणेळ की मातीचा घटच करता 
येतो पट करता येत नाही कारण मातीत घट निर्माण 
करण्याची शक्ति आहे, पट निर्माण करण्याची शक्ति 
नाही. अशा शक्तीची कल्पना केल्याने मातीचा 
अनुत्पन्न घटाशी संबंध मानायची जरूर उरत नाही. 


यावर सांख्य विचारतात “ ही शक्ति हा काय 
प्रकार आहे ? या शक्तीचा कार्याशी काही संबंध 
असतो कीं नाही १ शक्ति जे कार्य करू शकते 
त्याला शकय कार्य म्हणतात. तुमच्या शक्तीचा या 
शकक्‍याशी काही संब्रंध आहे की नाही. जर असेल 
तर अस्तित्वात नसलेल्या राक्‍याशी हा संबंध कसा 
राहू शकेळ ? जर नसेळ तर वाटेळ त्या शक्तीने 


वाटेल ते शक्‍य निर्माण होईल, 


कारणभावाच | 

सत्कार्यवादाच्या सिद्धीसाठी कारण व कायं हीं 
एकच असतात, मिन्न नसतात व म्हणून कारण 
अस्तित्वात असले की कार्य अस्तित्वात असलेच 
पाहिजे असाही युक्तिवाद सांख्य करतात. कारण व 
कार्य यांचे तादात्म्य सिद्ध करण्यासाठी सांख्यांनी 
खालील प्रमाणे दिलेली आहेत. 

(१) कार्य हा कारणाचा धर्मे आहे, म 
धर्मीहून वेगळा अस शकत नाही. अर्थात्‌ कार्य व 
कारण ही एकच आहेत घट हा मातीचा धर्म आहे. 
माती एक विशिष्ट आकार धारण करते तेव्हा तिला 
घट म्हणतात, माती नेहमीच घटाकार नसते. 
यावरून हा धर्मे अनित्य आहे एवढेच म्हणता येईल, 
तो धर्मच नव्हे असे म्हणता येणार नाही, गोड 
हा चेंडूचा धर्म आहे. लांबपणा हा दोरीचा धम 
आहे तसाच घटाकार हा मातीचा धर्म आहे, मंग 
तो अनित्य का असेना, म्हणून घट व माती ही 
एकच आहेत. 


अनुक्रमणिका 


३५ 


( २ ) ज्यांचे तादात्म्य असते त्यांच्यातच उपा- 
दान व उपादेय हा संब्रंध राहू शकतो. उपादान 
म्हणजे द्रव्य ब उपादेय म्हणजे त्या द्रव्याचा वापर 
करून घडवलेली वस्तु, पदार्थ व त्याचा आकार 
यांच्यात उपादान व उपादेय संबंध राहू शकत नाही. 
कारण पट हे घटाचेच रूप नाही. चौकोन व त्याचे 
चार कोन यांच्यात उपादान व उपादेय संबंध आहे. 
मातीचा घट बनतो तसाच चार कोनांचा चोकोन 
बनतो. चौकोन व त्याचे कोन हे मिन्न पदार्थ 
मानता येत नाहीत, त्याचप्रमाणे घट व माती हे 
भिन्न पदार्थ मानता येत नाहीत. 

(३ ) भिन्न पदार्थांचा संयोग होऊ शकतो. 
लेखणी व कागद यांचा संयोग होऊ शकतो. कारण 
लेखणी व कागद या वस्तु भिन्न आहेत. पण घट 
व तज्ननक माती यांचा संयोग होऊ शकत नाही. 
घटात सर्वत्रच माती भरून राहिलेली असते. संयो- 
गात एक दुसऱ्यात सर्वत्र भरलेला नसतो. दोन्ही 
पदार्थाचे काही भाग एक दुसऱ्यापासून वेगळे असं- 
तात. मातीचा कोणताही भाग घटापासून असा 
वेगळा राहू शकत नाही. म्हणून घट व माती 
वेगळी मानता येत नाहीत. 

घट व माती मिन्न न मानण्याचे आणखी एक 
कारण असे की मिन्न पदार्थात अप्रासति नांवाचा 
संब्रंध असू शकतो. अप्रासि म्हणजे एकमेकांपासून 
दूर राहणे. जसा हिमालय व विन्थ्य यांच्यात अप्रातति 
हा संबंध आहे. घट व त्यातली माती यांच्यात 
अशा तऱ्हेचा संबंध असू शकत नाही. 

(४) भिन्न पदार्थांचे गुरुत्व वेगळे असते. 
गुरुत्व म्हणजे वजन किंवा मोठेपणा, एक रुपयाचे 
वजन दोन रुपयांच्या वजनाएवढे अस्‌ शकत नाही. 
पण घटरूपधारण करण्यापूर्वी मातीचे जेवढे गुरुत्व 
असते तेवढेच घटरूप धारण केल्यावरही असते, 
घट बमाती या दोन वस्तु असल्या तर नुसत्या 
मातीचे बजन माती -- घट या वस्तूच्या वजनापेक्षा 


च 


कमी राहले असते, “क्ष ” चे वजन क्ष स-य 


नवभारत 


च्या वजनापेक्षा कमी असलेच पाहिजे. जेव्हा “क्ष 
]- य ?? चे वजन क्षच्या वजनाइतकेच असते तेव्हा 
(क्ष --य) व क्ष याना वेगळे मानता येत नाही. 
सांख्यांच्या मतावर पुढील पूर्वात्तरपक्ष होतात- 
पूर्वपक्ष : जेव्हा तन्तूंची उत्पत्ति होते तेव्हाच 
पटाची उत्पत्ति होत नाही, जेव्हा पटाचा नाश होतो 
तेव्हा तन्तूचा नाश होतोच असे नाही. जेव्हा 
पट उकलून त्याचे धागे वेगळे केले जातात तेव्हा 
पट नष्ट होतो, पण तंतु नष्ट होत नाहीत. रिळात 
गुंडाळलेले तंतु पाहिळे तर आपण पट पाहिला अशी 
बुद्धि होत नाही. “ पटाचा तंतु ? या दाब्दप्रयो- 
गाने देखील पट व तंतु मित्न आहेत हेच द्योतित 
होते, नाहीतर “ पटाचा तंतु असे म्हणणे 
पटाचा पट असे म्हणण्यासारखेच ठरले असते. 
कारण व कार्य याची अर्थक्रिया म्हणजे विनियोग 
देखील मिन्न असतात. तंतु नेसले जात नाहीत, 
पट नेतला जातो. कार्य ब कारण यात इतके भेद 
असताना त्याना एकच कसे मानतां येईल ? 


उत्तरपक्ष : तुम्ही सांगितलेले भेद ऐकान्तिक 
नाहीत. हे भेद तिरोभाव व आविर्भाव या स्वरूपाचे 
आहेत, कासव आपली अंगे आखडून बसतो तेव्हा 
त्या अंगात चालण्याचे सामथ्ये नसते, जव्हा तो अंगे 
पसरवतो तेव्हा त्यात चालण्याचे सामथ्ये येते, पण 
यावरून कासवाला काही नवीन अवयब फुटले असे 
कुणी म्हणत नाही. त्याचप्रमाणे तंतु पटाकार असले 
म्हणजेच नेसळे जातात यावरून पटाकार होण्याने 
काहीतरी नवीन निर्माण झाले असे ठरत नाही, 

£ घटाचे तंतु ” हा शब्दप्रयोग “ सभेचे लोक?” 
या शाब्दप्रयोगासारखा आहे. “ सभेचे लोक ” 
या शाब्दप्रयोगाने लोकाव्यतिरिक्त सभा नांवाचा 
काही पदार्थ आहे असे द्योतित होत नाही, त्याच- 
प्रमाणे “ पटाचे तंतु ? या शब्दप्रयोगाने तंतूंच्या 
व्यतिरिक्त पट नावाचा काही पदार्थ आहे असे 
द्योतित होत नाही, अर्थक्रियामेदाने देखील कार्य 


व कारण यांची मिन्नता स्थापित होत नाही. एकच 
अग्नि प्रकाश देणे, जळणे वगैरे अनेक अर्थक्रिया 
करू शकतो. एकच वस्तु व्यस्त असताना जे कार्य 
करू शकत नाही ते समस्त असताना करू दाकते. 
चार भोई एकेकट्याने पालखी उचलू शकत नाहीत, 
पण मिळून उचढ्‌ शकतात. 
काल 

सत्कार्यवाद मानला म्हणजे कालाचे क्षेत्र मर्या- 
दित होते. उत्पत्ति व विनाश हेच मानले नाहीत 
तर भूत व भविष्य उरत नाहीत, फक्त वर्वमान- 
कालच उरतो, प्रत्येक वस्तु सदा वर्तमान असते, 
कधी ती अव्यक्‍त असते तर कधी व्यक्‍त, म्हणजे 
कधी तिचे श्ञान होते तर कधी होत नाही. उत्पत्ति 
व विनाश मानलेच तर केवळ ज्ञानाची उत्पत्ति 
व विनाश होतो असे मानावे लागते. काल हा केवळ 
श्ानापुरता मर्यादित असल्यामुळे काल म्हणजे नुसते 
निरनिराळ्या शानात असलेले पौर्वापर्य, त्याला स्वतंत्र 
अस्तित्व नाही, असे सांख्य मानतात, 
प्रकाति 

सत्तार्यवाद सिद्ध झाल्यावर व्यक्त म्हणजे दिस- 
णाऱ्या जगाचे कारण अव्यक्तरूपाने असणारे जगच 
असले पाहिजे हे ओघानेच येते, अव्यक्त स्वरूपात 


असणाऱ्या जगालाच सांख्यांनी प्रकृति हे नाव दिलेले 
आहे, 


पूर्वपक्ष 

पण सगळ्या जगाचे एकच कारण आहे असे 
का मानावे १ घटाचे कारण अव्यक्त घटरूपी माती, 
पटाचे कारण अव्यक्त पटरूपी तंतू, याप्रकारे 
जगातल्या अनेक वस्तूंची अनेक कारणे मानली 
पाहिजेत. 
उत्तरपक्ष 

(१) जे परिमित असेल त्याला अन्तिम कारण 
मानता येत नाही, कार्याच्या तुलनेने कारण अपरि- 
मित असते, तंतु, दोर, सतरंजी वगेरे अनेक सपे 


सांख्यदरशनांतील सत्कार्यवाद, प्रकृति व पुरुष 


“घारण करू शकतात. पट हे त्यातले एक आहे. 
त्याचे कारण अर्थात तंतु पटापेक्षां अधिक अपरि- 
मित आहेत. तसेच तंतूचे कारण जे कापूस ते तन्तूं- 
पेक्षाही अधिक अपरिमिंत असते. कापूस अनेक 
आकार धारण करू शकतो. त्यातला तन्तूंचा आकार 
-हा एक आहे, याप्रमाणे आधीचे कारण नंतरच्या 
कारणापेक्षा अधिक परिमित असते. तेव्हा एखादे 
अपरिमित कारण असेल तर ते अंतिम असले 
पाहिजे. तसेच ते एकच असले पाहिजे. कारण 
जगातल्या कोणत्याही एका वस्तूचे कारण परिमित 
असते. सर्व जगाचे एक कारणच फक्त अपरि- 
मित असू शकते. जे कारण दुसऱ्या कारणाहून मिन्न 
आहे ते परिमित असते. कारण त्याचे गुण त्या 
दुसऱ्या कारणाच्या गुणांहून भिन्न असतात, म्हणून 
अपरिमित कारण साऱ्या जगाचे एकच मानले 
',पाहिजे, हेच अब्यक्त अथवा प्रकृति होय. 


( २ ) जगातले सारे पदार्थ समन्वित असतात 
म्हणून देखील त्या सर्वांचे एकच कारण मानले 
पाहिजे, रुमन्वित असणे म्हणजे एकाच तत्त्वाने 
किंबा गुणाने युक्त असणे. समन्वित पदाथीचे एकच 
कारण असते. कुण्डळ, केयूर, कॅकण वगेरे वस्तु 
-समन्वित आहेत, कारण या सर्वात कांति, पिवळेपणा 
वगैरे सोन्याचे गुप असतात, म्हणून त्या सर्वांचे 
सोने हे कारण समजले जाते, याचप्रमाणे जगातील 
यच्चयावत्‌ पदार्थात सत्त्व, रज व तम हे तीन गण 
असतात, म्हणून त्या सर्व पदार्थांचे सत्व, रज व 
तम या गुणांनी युक्त असे एकच अव्यक्त कारण 
मानले पाहिजे, 


सत्त्व, रज व तम यांचे खरूप 
विषाद असे आहे. प्रीति म्हणजे सुख, 
म्हणजे दुःख व विषाद म्हणजे मोह, 
प्रत्येक पदार्थात, सुख देण्याची, दुःख देण्याची, 
खुन, जाणीवरहित करण्याची किंवा सुखदुःखरहित 
उदासीनतेची, उपेक्षेची अवस्था निर्माण करण्याची 


खूप प्रीति, अप्रीति व 
अप्रीति 


जगातल्या 


अनुक्रमणिका 


शक्ति असते. अभि हिवाळ्यात सुरत, उन्हाळ्यात 
दुःख व अति झाल्यास वेशुद्धि किंबा त्यापासून 
बरेच दूर राहिल्यास सुखदुःखविरहित उपेक्षेची 
भावना निर्माण करतो. 

सत्त्व, रज व तम ही अनुक्रमाने प्रकाश, प्रवृत्ति 
व या दोघांचाही निरोध करतात, प्रकाश म्हणजे 
अनुभव, सत्व सुखकर असते. समाधान हे त्याचे 
स्वरूप आहे. समाधान ही शांतीची अवस्था असते. 
रजांचे स्वरूप अप्रीति किंवा असुख हे आहि. 
अप्रीति ही असमाधानाची व म्हणून अद्यांतीची 
अवस्था आहे. अशांतीच्या अवस्थेयासून सुटण्याची 
घडपड होत असते, म्हणून रजाचे स्वरूप प्रवृत्ति 
हे मानलेळे आहे, मोह म्हणजे बेशुद्धि, हिच्यात 
अनुभूति व क्रिया या दोहोंचा अभाव असतो, 
म्हणून तमोगुण हा सत्त्व व रज या दोघांचाही 
नियामक वा विरोधी मानला गेला आहे. 

पदाथोमध्ये, सत्त्व, रज व तम एकाच प्रमाणात 
नसतात. कशात सत्त्वाचे, तर कह्यात रजाचे व 
तमाचे प्राधान्य असते. प्रकृतीत मात्र हे तिन्दी गुण 
एकाच प्रमाणात असतात. किंबहुना तिन्ही गुणांची 


साम्यावस्था हेच प्रकृतीचे स्वरूप आहे. 


की प्रकृतीच्या जोडीला पुरुषाचा 
उछ्छेख होतो. पुरुष म्हणजे सुखदुःखांचा अनुभव 
घेणारा आत्मा. 

जगांतला प्रत्येक पदार्थ सुख, असुख, मोह वगैरे 
निमिणाऱ्या त्रैगुण्याने भरलेला आहे. अनेक गुणांनी 
युक्त असलेल्या पदार्थाला संघात म्हणतात. संघाताला 
नेहमी दुसऱ्या कशाची तरी अपेक्षा असते. तो 
दसऱ्या कुणासाठी असतो. आकर्षक पदाथे आकृष्य- 
माग पदार्थांचे अस्तित्व सूचित करतो. पत्नीच्या 
अस्तित्वावरून पतीचे अस्तित्व सिद्ध होते. याच- 
प्रमाणे सुखकारकता व दुःखकारकता हे गुण सुख- 
दुःख अनुमवणाऱ्याचे अस्तित्व सूचित करतात. 


३७ 


नवभारत 


“ सुखदुःखांचा अनुभव मनाला वा बुद्धीला 
येतो. त्यासाठी आत्म्याची कल्पना आवद्यक 
आहे, ” या आक्षेपाला सांख्यांचे उत्तर असे की 
बुद्धि ब मन हे स्वतःच सुखदुःख देऊ शकतात. 
बुद्धीचा व्यापार अनिरुद्ध चालल्याने सुख व निरुद्ध 
झाल्याने दुःख होते, स्वतः बुद्धीतच सुखकारकता व 
दुःखकारकता असल्यामुळे सुखदुःखांचा भोक्ता 
बुद्धीच्या व्यतिरिक्त कोणीतरी मानला पाहिजे. 
समालोचन 

सांख्यांनी सत्कार्यवादाच्या सिद्धीसाठी जी उदाह. 
रणे दिली आहित त्याहून वेगळ्या उदाहरणांचा 
विचार केला तर सत्कार्यवादाचा अपुरेपणा स्पष्ट 
होतो. तिळातून तेल निघते. त्याला तेलाची उत्पत्ति 
न म्हणता अभिव्यक्ति म्हणणे रास्त आहे. पण 
अम्लजन व उद॒जन यांच्या रासायनिक मिश्रणाने 
पाणी होते, या प्रक्रियेला उत्पत्ति न म्हणता अमि- 
व्यक्ति म्हणणे बरोबर वाटत नाही. तिळांत तेल 
असते तसे अम्लजन व उद्‌॒जन यांत पाणी असत 
नाही, पाणी ही नवनिर्मिती आहे. 

नवनिर्मिती मानल्याखेरीज सत्कार्यवादाचे देखील 
भागत नाही, कारण सत्कार्यवाद देखील अभि. 
व्यक्तीची नवनिर्मिती मानतोच. तिळातून तेलाची 
अभिव्यक्ति होण्यापूवी तेलाची अभिव्यक्ति नसते. 
ती नवी निर्माण होते. अभिव्यक्तीची जर नव- 
निर्मिती होऊ शकते तर पाण्यासारख्या इतर पदा- 
थांची देखील होऊ शकेल. 

यावर सांख्यांचे एक भाष्यकार वाचस्पतिमिश्र 
म्हणतात की- “ अभिव्यक्तीची निर्मिति ? हा 
शब्दप्रयोगच अयोग्य आहे. घटनिर्मितीपूर्वी घटाची 
अभिव्यक्ति नव्हती व घटनिर्माणानंतर ती उत्पन्न 
झाली असे मानल्याने अनवस्था माजेल, अभि- 
व्यक्तीची उत्पत्ति मानायची तर उत्पत्तीची उत्पत्ति 
का मानू नये ! घटोतप्तिपूर्वी उत्पत्ति नसते व नंतर 
असते म्हणून घटोत्पत्ति देखील नवी उत्पन्न होते 
असे म्हणावे लागेल. उत्पत्तीची उत्पत्ति ... वा 


या मालिकेचा अंतच लागणार नाही. म्हणून: 
उत्पत्ति स्वयंसिद्ध मानावी लागते. तशीच अभि- 
व्यक्ति देखील स्वयंसिद्ध मानावी. 
वाचस्पति मिश्रांचे हे म्हणणे प्रत्यवकारक नाही.. 
अभिन्यक्तीला स्वयंसिद्ध मानल्याने “ अभिव्यक्तीची 
अभिव्यक्ति होते? असे मानता येणार नाही. पण 
“अभिव्यक्तीची उत्पत्ति होते” या पक्षापासून सुटका 
नाही. प्रकाशाला प्रकाशित करण्याची जरर नसली 
तरी उत्पन्न करण्याची जरूर असतेच. अभिव्यक्तीची 
अभिव्यक्ति करण्याची जरूर नसली तरी तिची. 
उत्पत्ति करण्याची जरूर असते'च. 
जे असत्‌ आहे ते सत्‌ होऊ शकत नाही असे 
सांख्य म्हणतात. पण असताला सत्‌ करणे हेच 
मुळी उत्पत्तीच्या क्रियेचे स्वरूप आहे. सांख्यांच्या 
प्रक्रियेप्रमाणे देखील कार्यापूर्वी त्याची अभिव्यक्ति 
असत्‌ असते व कार्यानंतर सत्‌ होते. 
घटोत्पत्तिपूर्वी घट असतू मानला तर असत्ता हा 
त्याचा ध्मं मानावा लागेल, पण जो घट नाहीच 
त्याला धम तरी कसा अस्‌ शकेल अशी सांख्यांना 
अडचण वाटते, ही अडचण धर्मे व धर्मी यांचा 
उद्ठल करणारी सर्वच वाक्ये अस्तित्ववोधक अस- 
तात या समजुतीने निर्माण केलेली आहे. ही सम- 
की. आहे. “ सोन्याच्या पर्वतात सोने 
पर्वेतांचा धर्म आहे बह दा. तुषंधीर 
सांगितले आहे. पण 


सुवर्णपर्वत अस्तित्वात असतात असा या वाक्याचा 

अथ नाही. शशाराद्धः 
डील ना... वे आकाशपुष्प ही एकाच 

जातीची आहेत ?” असे म्हटल्याने सशाला शि्धे 


असे म्हटल्यासारखे 


वे आकाझाला फुले असतात 
होत नाही. याचप्रकारे “ 


क *. र 
सांख्यदशनांतील सत्कायवाद, प्रकृति व पुरुष 


आहेत. ती विशेष्याचे अस्तित्व बोधित करीत 
नाहीत. लाळ घोडा असेल किंवा नसेल, नुसते 
८ लाल घोडा ?” म्हटल्याने लाल घोडा आहेच असे 
ठरत नाही. अस्तित्वाचा बोधे करावयाचा असेल 
तर “' क्ष च्या धर्माचा उछेख करून भागत नाही, 
६६ क्ष अस्तित्वात आहे *' असे स्पष्ट विधान करायला 
पाहिजे. 

उपादानकारण कार्यात राहते हे विधान घट व 
माती या उदाहरणाला लागू होते. पण वृक्ष व वीज, 
यांना ते लागू होत नाही. माती घटात राहते पण 
ब्रीज वृक्षात रहात नाही, दृक्षाहा फळ लागते व 
त्यात बीज निघते, यावरून ब्रीज वृक्षात रहाते असे 
समजणे बरोबर नाही. कारण दृक्ष उत्पन्न करणारे 
ब्रीज नष्ट झालेले असते. फळातले ब्रीज या मूळ 
'बीजाहून वेगळे असते. 

कार्य कारणाच्या काळी अस्तित्वात असल्या- 
शिवाय त्याचा कारणाशी संबंध असू शकणार नाही 
ही सांख्यांची भीती व्यर्थ आहे. दोन अस्तित्वात 
असलेल्या पदार्थांचाच संबंध असतो असे नाही. 
दिवस व रात्र यात कार्यकारणांप्रमाणेच पौर्वापर्याचा 
संबंध आहे, पण ही दोन्ही एकाच वेळी कधीच 
अस्तित्वात राहू शकत नाहीत, दिवसानंतर नियमाने 
रात्र येते म्हणून दिवसात रात्र अव्यक्त रूपाने असते 
असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. 

अभावातून कार्य निर्माण होऊ शकणार नाही, 
कारण सगळे अभाव सारखेच असतात असे म्हणणे 
समर्थनीय नाही. घट उत्पन्न होण्याच्या पूर्वीचा घटा- 
भाव, त्याचा नाश झाल्यानंतरचा घटाभाव व वंध्या- 
पुत्राचा अभाव दे सारे अभाव एकरूप नाहीत. 
घटोत्पत्तीपूर्वीच्या घटाभावात घटोत्पत्तीचे सामर्थ्य 
असते. घट नष्ट झाल्यानंतरचा घटाभाव घटाचे तुकडे 
किंवा इतर काही घटसंबंधी वस्तूंनी युक्त असतो, 
बंध्यापुत्राच्या अभावात असे कोणतेच विशेष नस- 
तात. म्हणूनच नैयायिक घटापूर्वीच्या घटाभावाला 


२३९ 


प्रागमाव, घटनाद्यानंतरच्या घटाभावाला प्रध्वंसा- 
भाव व वध्यापुत्राच्या अभावाला अत्यन्ताभाव म्हण- 
तात. घटाच्या प्रागभावातूनच घट निर्माण होतो, 
प्र्वंसाभावातून किंवा अत्यन्ताभावातून नव्हे, 

घटप्रागभावातूनच घट निर्माण होतो, दुसर्‍या 
कोणत्याच अभावातून निर्माण होत नाही म्हणून 
अभावातून उत्पत्ति झाल्यास वाटेल त्यातून वाटेल ते 
निर्माण होईल अश्ली भीति वाटण्याचे कारण नाही, 
हे उत्तर ज्याना समाधानकारक वाटत नाही त्यांचे 
सत्कार्यवादाने देखील समाधान होण्याचा संमव 
नाही. घट मातीतूनच निर्माण होतो, कापसांतून 
निर्माण होत नाही, कारण तो मातीतच अव्यक्तरूपाने 
असतो, कापसात नसतो असे सत्कार्यवादाचे सांगणे 
आहे. पण घट मातीतच का असतो, कापसात का 
नसतो असे कुणी विचारल्यास सत्कार्यवादाजवळ काय 
उत्तर आहे ? 

कार्यकारणाची एकरूपता सिद्ध करण्यासाठी 
सांख्यांनी केलेले युक्तिवाद पटण्यासारखे नाहीत, 
कार्यकारणातले भेद ऐकांतिक नाहीत म्हणून तिकडे 
दुलंक्ष केल्याने ते भेद नाहीसे होत नाहीत. ऐकांतिक 
भेददेखील भेदच आहेत, गुंडाळलेल्या दोरीत लंबता 
हा गुणधर्म नसतो. ती उकलली म्हणजे तिच्यात हा 
गुणघमे येतो. उकलण्याच्या क्रियेने नवीन दोरी 
निर्माण होत नसली तरी जुन्या दोरीत लंबेता हा 
नवा गुणधम येतो खास, अंगे पसरविल्याने कासवाला 
नवीन अंगे प्रास होत नसली तरी त्याच्या अंगात 


ल॑ंबता वगेरे नवे गुणधमे अवद्य येतात. तसेच 
चार भोई मिळून एक नवा भोई निर्माण होत 
नसला तरी चार भोयांची शक्ति एकवटली जाते ब 
तिने वेगवेगळ्या चार भोयांना जी पाळखी उचलत 
नाही ती उचलली जाते. अर्थात्‌ कोणत्याही नवीन 
कार्याला नवनिर्मिति अवश्य मानावी लागते, 

भिन्नता ही कमीजास्त अस्‌ शकते, पदार्थाच्या 
गुणधर्मात क्ष साम्य असेल तर त्यांना एक मानावे 
व ( क्ष-य ) साम्य असेल तर त्यांना भिन्न मानावे 


नवभारत 


असा काही नियम करता येत नाही. खुर्चीचा एखादा 
पाय तुटला तरी तिला खुर्चीच म्हणतात. चारही 
पाय तुटले तरी तिचे खुर्ची हे अमिधान लोपत 
नाही. फार झाले तर तिला तुटकी खुर्ची म्हणतील, 
खुर्ची पूणे जळून तिचा कोळसा झाला तर त्या 
कोळशाला कुणीही खुर्ची म्हणणार नाही, हे खरे 
असले तरी खुर्चीचा कितवा भाग जळल्याने तिचे 
खुर्चीपण लोपते हे निश्चित नाही. “' टक्कूळ पडले” 
असे म्हणता येण्यास डोक्याचे किती केस झडावे 
लागतात याचा निश्चित नियम करता येत नाही. 
असे असले तरी घड खुर्ची ब तुटकी खुर्ची, केरा- 
वान बालक व केस झडू लागलेला मध्यम वयस्क 
यांत काही फरकच नाही असे कुणी म्हणत नाही. 
तसेच घट व माती यात फारच थोडा भेद असतो 
असे मानले तरी त्यांना एकच मानता येत नाही. 
प्रकृति असिद्ध आहे 

कार्याहून कारण जास्त अपरिमित असते. कार- 
णाचे कारण त्याहूनही जास्त अपरिमित असते, 
म्हणून या कारणमालिकेच्या शेवटी असलेले अंतिम 
कारण सर्वथा अपरिमित असले पाहिजे हा सांख्यांचा 
युक्तिवाद कारणमालिकेला शेवट असलाच पाहिजे, 
या चुकीच्या ग्रहीतावर आधारित आहे, १, २, ३ 
या पूर्णांकांच्या मालिकेला ज्याप्रमाणे शेवट नाही--__ 
म्हणजे शेवटचा म्हणता येईल असा कोणताच पूर्णाडूः 
नाही-- त्याचप्रमाणे कारणमालिका देखील अनंत 
असेल व अंतिम कारण असे कोणतेच नसेल. तेव्हा 
जगाचे अंतिम उपादान कारण जी प्रकृति ती असिद्ध 
आहे, 

प्रकृतीच्या तीन गुणांची कल्पना देखील निश्चित 
नाही. सत्त्वाची व्याख्या कधी प्रकाशित्व व कधी 
प्रीतिकरत्व अशी केली आहे, पण जे प्रकाशकर 
आहे ते नेहमी प्रीतिकर असेलच असे नाही. स्मृति 
प्रकाशकर असली तरी आपल्या अपमानाच्या स्मती- 
पेक्षा, त्याची विस्मृतीच अधिक प्रीतिकर असते. 


० 


तसेच रजाचे स्वरूप कधी प्रवृत्ति व कधी दुःख 
असे सांगितले आहे. पण दुःख व प्रवृत्ति यांचा 
नियतसंबंध नाही. अतिदुःखाने मूर्ज्छा देखील येते,. 
प्रवत्ति होणे तर दूरच. त्रिगुणांची कल्पना याप्रमाणे 
संदिग्ध असल्यामुळे या त्रिगुणांची साम्यावस्था जी 
प्रकृति तिचे स्वरूप देखील फार संदिग्ध आहे. 
पुरुषकल्पना अनावऱयक 

सृष्टीतील पदार्थात सुख व दुःख देण्याचे सामर्थ्य 
आहे. यावरून सुख ब दुःख यांचे अस्तित्व सिद्ध 
होते, पण हे सुख व दुःख पुरुष किंवा आत्मा 
नांवाच्या एखाद्या स्थायी पदार्थांत अनुस्यूत असते 
असे सिद्ध होत नाही. 

झुखदुःल म्हणजे अनुकूल व प्रतिकूल भावना. 
पुरुषच मानला नाही तर या भावना कुणाला अनु- 
कूल वा प्रतिकूल असतात अशी शंका येईल, तीवर 
उत्तर असे की भावनेची अनुकूलता वा प्रतिकूलता 
म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून ती भावना टिकावी 
वा संपावी अशी त्या भावनेबद्दल भावना असणे. 
या सर्वे भावना कुणात राहतात असे विचारणे पृथ्वी 
झुणाच्या डोक्यावर राहते असे विचारण्यासारखे आहे. 

प्रकृति ब पुरुष या कल्पना मांडल्यावर त्यांच्या 
योगाने स्ट कशी निर्माण होते याचे सविस्तर वर्णन 

सांख्यांच्या उपलब्ध ग्रंथात 


सापडत नाही. म्हणून त्य निबंधात: 
जा कुनी गून त्याची चर्चा या निबंधात 


सारांश 


(१ रल ) उत्पत्तीच्या पूर्वी कार्य अस्तित्वांत असते 
हे सांख्यांचे मत खीकरणीय नाही, 


( २) प्रकृति व पुरुष यांचे अस्तित्व सिद्ध 


करण्यात सांख्यांना यश आलेले नाही 
आधार | 
र १ ) इश्वरकृष्ण सांख्यकारिका 
२) वाचस्पति सोंख्यतत्त्वकौमुदी 


तर्कतीर्थ टक्ष्मणत्राश्री जोशी 


गोमांतक मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षीय भाषण 


(अधिवेदान ११ वे, दिनांक २९ डिसेंबर १९६२, पणजी ) 


गोमांतक साहित्य संमेलनाच्या अधिवेशनाचा 
अध्यक्ष होण्याचा दुसर्‍यांदा मान मला आपण दिला 
आहे याबद्दल मी आपला आभारी आणि कतर आहे. 
मी कृतज्ञ आहे असे म्हणण्याचे कारण आपण माझ्या- 
वर गोमांतकाबद्दळच्या सूचकपणे काही महत्त्वाच्या 
जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत, याची मला पूर्ण जाणीव 
आहे. हा मान मला दिला नसता तरी त्या जबाबदाऱ्या 
पार पाडणे सर्व महाराष्ट्रीयांबरोबर माझेही ते पवित्र 
कर्वव्य ठरते. गोमांतकात हे साहित्य संभेळन स्वातंत््य- 
प्राप्तीनंतरच्या काळात प्रथम भरत आहे. या निमित्ताने 
मी गोमांतकीय सभ जनतेचे नितान्त अभिनन्दन करतो. 

गोमांतकाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या यक्ात आपली 
सर्व जनता भागीदार आहे. 'सर्व जनता” या 
शब्दाच्या अर्थात केवळ गोमांतकीय जनता येत नाही; 
भारतीय जनताही येते. किंब्रहुना असेही म्हटले पाहिज 
की भारतीय जनतेने स्वातंत्र्य मिळविले म्हणून गोमांत- 
कीय जनतेला स्वातंत्र्याचा लढा यद्याच्या कळसापयत 
पोचविता आला. गोमांतकीय जनतेने कितीतरी तेजस्वी 
वीर व हुतात्मे स्वातंत्यदेवतेच्या आराधनेकरिता दिले 
आहेत. एवढ्याश्या ल्हान प्रदेशात रोकडो नामवंत 
गुणवंत, समरधीर वीर पुढे आले, लढले, रणांगणात 
शत्रूची गोळी लागून पडले, कारावासात दीध काळ- 

क (1 त्यदेवतेकरित >. 

पयेत हाळअपेष्टांची पर्वा न करता स्वातंत्र्यदेवतेकांरता 
तप आचरे झाले. त्या सर्वींना मी नम्र प्रणाम करतो. 


भं शो ब गोमांतक आ 
गेमांतक ञ 
चे हा महाराष्ट्राचा अविच्छेद्य भाग 
भाचे निर्णायक प्रमाण कोकणचा इतिहास होय. कोकण 
हा महाराष्ट्राचा व महाराष्ट्रातील संस्कृतीचा अविं- 
भाज्य भाग आहे याबद्दळ इतिहासाचाच निर्णय प्रमाण 
मानळा पाहिजे, कोकणी बोलणारी सुमारे सत्तर ट्क्के 


न, भा. ६ ४१ 


अनुक्रमणिका 


प्रजा महाराष्ट्र राज्यात आज राहात आहे; बाकीची 
तीस टक्के प्रजा गोमांतक-कारवारपर्यंतच्या पश्चिम 
किनाऱ्यावर पसरली आहे. 


कोकणी म्हणून जी बोली आहे तिच्या भाषाशास्त्र- 
ज्ञांच्या मतांप्रमाण तेरा शाखा आहेत. कोणतीही बोली 
लेखनिविष्ट करता येते त्याप्रमाणे या तेरा श्ञाखांपैकी 
तीन बोली अलीकडे लिहिल्या जाऊ लागल्या आहेत. 
गोमांतकातील सारस्वती व खिश्चन आणि काखार- 
कडील सुशिक्षितांच्या बोलीचा एक प्रकार यांचा 
लेखनात किंवा पुस्तकात उपयोग केला जात आहे. 
परंतु ह्या कोकणी भाषेला शिक्षणाची, विद्येची किंवा 
साहित्याची स्वतंत्र भाषा असा दर्जा प्राप्त झालेला 
नाही. बोली किंवा उपभाषा साहित्विक व विद्यापीठीय 
स्वतंत्र भाषेचा दर्जा भोगू शकते असे भाषाशास्त्र व 
भाषेतिहासकार मान्य करतात. म्हणून कोकणी ही 
मराठीची उपभाषा किंवा बोली आहे, यावरून ती 
स्वतंत्र दर्जाची भाषा नव्हे असे सिद्ध करण्याचे कारण 
नाही. उपभाषासुद्धा स्वतंत्र दर्जाच्या भाषा बनल्या 
अश्शी भारतीय व युरोपियन भाषांची अनेक उदाहरणे 
मिळतात. 

कोकणी ही मराठीची उपभाषा आहे याबद्दल फार 
थोड्या भाषाशास्त्रकारांचा मतभेद आहे. डॉ. रामकृष्ण 
भांडारकर, ग्रीअरसन, डॉ. गुणे इत्यादि भाषा- 
शास्त्रज्ञांनी कोकणीला मराठीची उपभाषा म्हणून 
गणळे आहे. कोकणी ही मराठीचीच उपभाषा आहे, 
कोकणी ही स्वतंत्र भाषा कशी नाही याचे स्वर्गवासी 
विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी सम्यकू समथन केळे आहे 
( दिंदे लेखसंग्रह, संपादक डॉ. मा. प. मंगुडकर ) 
डॉ. अ. का. प्रियोळकर यांनी गोमांतकाच्या भाषिक 
ब सांस्कृतिक प्रश्नांचे ऐतिहासिक प्रमाणा च्या बळकट 


नवभारत 


आधारावर गोमांतकीय संस्कृति व कोकणी भाषा 
महाराष्ट्रीय कशी आहे याचे उत्कृष्ट निःसंदेह समथन 
केळे आहे. कोकणी ही मराठीची उपभाषा असल्या- 
मुळेच कोकणीचे प्राचीन केन्द्रस्थान असलेल्या रत्नागिरी 
जिल्ह्यात आज कोकणीचे संपूर्ण मराठीकरण तरिनतक्रार 
होत आहे. भारतातील बा जगातील सगळ्याच उप- 
भाषांचे सांस्कृतिक व विद्यापीठीय भाष्रेत झपाट्याने 
विलिनीकरण होत आहे. महाराष्ट्रातील कोकणी- 
सारख्याच अन्य उपभाषा - अहिराणी, खानदेशी, 
वऱ्हाडी, नागपुरी - वेगाने मराठीमध्ये आत्मविसजन 
करण्याच्या मार्गावर आहेत, मुंबईच्या आकाशवाणी 
केंद्रातून जी कोकणी आपण ऐकतो ती आणि गोव्यातील 
खिश्चनांम'धील कोकणी यांचे अंतर फार मोठे आहे. 
आणि ते अंतर साहियनिविष्ट मराठीचे व आकारा- 
वाणीच्या कोकणीचे जेवढे आहे तेवढेच शब्द- 
संख्यांच्या प्रमाणात आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 
कोकणी ही बोली अथवा उपभाषा असली तरी तिला 
साहित्याची प्रतिष्ठा व शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्थान 
देण्याचा प्रयत्न कोणी केल्यास त्याला निरोध करण्याचे 
कारण नाही. परंतु गोमांतकातील कोकणी बोलणाऱ्या 
जनतेचे शौक्षणिक प्रगतीचे साधन म्हणून कोकणीचा 
विरोष उपयोग होणार नाही हे एक जतरदस्त व्याव- 
हारिक सत्य आहे. हे व्यावहारिक सत्य सारासार 
विवेकाच्या द्वारे गोमांतकातील जनतेला फार चांगले 
समजू लागळे आहे. अलोकिक प्रज्ञावंतांनी अनेक 
दातके परिश्रमपूवंक निर्मिलेली भाषाच शैक्षणिक भाषा 
म्हणून उपयुक्त ठरते. या दृष्टीने कोकणी माणसांना 
अखेरीस मराठीचाच आश्रय करावा लागतो व लागेल, 

गोमांतकातील जनतेच्या भावी प्रगतीचा कारक असा 
सामर्थ्येलोत मुंबईशी संलय़ झाला आहे व त्यामुळेच 
त्याला उज्ज्वळ भविष्य त्वरित साध्य करता येईल, 
गोव्यातील हिंदु व खिश्चन यांनी मुंबईमध्ये फार मह- 
तत्वाचे स्थान मिळविले आहे. मुंबईला भारताचे 
आर्थिक मस्तक म्हणून कै. गो. ग. आगरकर यांनी 


% महाराष्ट्र राज्यात गोमांतक सामील व्हावा 


निदेशिळे आहे. परंतु मुंबई ही केवळ भारताची 
आर्थिक राजधानी नाही; मुंबईचा महिमा अन्य अनेक 
प्रकारांनी असामान्य आहे असे म्हणता येते. भार- 
तातील व जगातील सर्व धमीचे संगमस्थान व 
जागतिक संस्कृतीचे अभ्यागत मंदिर म्हणून मुंत्रईंची 
प्रतिष्ठा मोठी आहे. हिंदू , जैन, बोद्ध, पारशी, 
मुसलमान, शीख, यहुदी, ख्रिश्चन अश्या सर्वधमांय 
जमाती आपल्या सांस्कृतिक व्यक्तिमत्त्वासह आनंदाने 
मुंबईत नांदत आहेत. आधुनिक पाश्चात्य संस्कृतीच 
जोमदार वारे मुंबईवर पोचतात व नंतर भारतात अन्यत्र 
संचार करतात. सुधारोगेच्या व संस्कृतीच्या उच्च 
प्रशत्तींचा आविष्कार मुंबईत होत आहे, अक्या त्या 
मुंबईचा अविभाज्य संत्र गोमांतकाशी आहे. भूत- 
काळाचा इततहास ज्याप्रमाणे कोकण व महाराष्ट्र यांची 
एकात्मता सिद्ध करतो त्याचप्रमाणे वर्तमानकाळाच्याही 
सामाजिक घडामोडी त्याच एकात्मतेचे समथन करीत 
आहेत, या संदर्भात तर्कसरणीप्रमाण मी असे विधान 
मांडतो की कोकण महाराष्ट्राचा भाग आहे; गोमांतक 
कोकणचा भाग आहे; ग्हणून गोमांतक महाराष्ट्राचा 
भाग आहे. या विधानावरून असे मान्य केले पाहिजे 
माड महाराष्ट्र राज्यात सामील होणे भाग 
चिनी आक्रमण 


गोमांतक बंधमुक्त होऊन एक वषे पुरे होते न होते 
तोच भारतावर नवे परकीय आक्रमणाचे संकर प्रास 
झाळ आहे. त्यामुळे आपले अंतर्गत प्रादेशिक प्रश्न हे 
काही काळ मागे ठेवणे प्राप्त झाले आहे. अंतर्गत 
प्रादेशिक प्रभ्षहे भारतीय एकात्मतेला बाधक होतील 
की.काय अशी शंका राष्ट्रीय नेत्यांना पूर्वी वाटत 
होती, व अजूनही वाटत आहे. परंतु राष्ट्रावर संकट 
आल्याबरोबर राष्ट्रीय एकात्मतेने आपटे सामर्थ्यशाली 
भव्य रूप प्रकट केले, हे नवे आक्रमण म्हणजे राष्ट्रा- 
वरील महान संकर आहे; त्याचे स्वरूप फार गंभीर 


“ याचीं या उद्देशाने प्रेरित हिन्यांपूर्व 
व श्री. ग, त्र्यं, माडलोळकर अशा दोघांनी श्री, काकासाहेच दाशी मी स्वतः 


चर्चा केळी, त्यासंवेधी काही अर्धवट बातम्या वृत्तपत्रात 
विनाकारण टीका झाली. प्रस्वर आमचा प्रयत्न जास्तीत 


घडाव्यात अश्या हेतूने चालला होता, 


४२ 


वेऊन श्री. माडखोलकर व श्री, काले 


रभ कालेलकर यांच्याशी राजकीय उच्च पातळीवरून 
न कालेलकर यांच्यावर 
जास्त सामोपचाराने राजकीय एकात्मतेसंब्रंधी गोष्टी 


गोमांतक मराठी साहिल संमेलनाचे अध्यक्षीय भाषण 


आहे. एका अर्थी तुलनात्मक दृष्टीने पाहता ब्रिटिश 
साम्राज्यश्याहीपेक्षा अधिक घातक असे हे लाल 
साम्राज्यवादाचे आक्रमण आहे. ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादाचे आक्रमण हे आर्थिक शोषण करणारे होते. हे 
नवे आक्रमण केवळ आर्थिक शोषण करून थांबणार 
नाही, ते सर्वकष आक्रमण आहे. त्यात येथील राष्ट्रीय 
संस्कृति व मानवी स्वातंत्य या सर्वांचा अपहार कर- 
ण्याचा उद्देश गर्भित आहे. । 
संकल्पशक्ती व्यक्त करणारी संस्क्राति 
युद्धसाहित्याची निर्मिति ब युद्धा थ सज्जता यांची 
भारताला सर्वात मुख्य गरज आहे. अन्न, वस्त्र, 
वाहतुकीची साधने, यंत्रोत्पादक धंदे, शास्त्रोत्पादक धंदे 
इत्यादि गोष्टींचा ज्याप्रमाणे युद्धसाहित्यात अंतर्भाव 
होतो त्याचप्रमाणे साहेत्याचाही य॒द्धसाहित्यात अंत- 
र्भाव होतो. वैचारिक प्रेरणा आणि भावनात्मक स्फूर्ति 
उत्पन्न करणारे साहित्य हा युद्धसाहित्याचा भाग 
असतो. निर्धाराची व इच्छाशक्तीची प्रब्रोधने अद्या 
साहित्याने होतात. याबाबतीत भारतीय मनाचे नीट 
अध्ययन केळे तर असे दिसून येते की, संकल्पंशक्तीला 
( छां1] 10'०९ ) येथे कमी महत्त्व आहे. भाषेत 
व साहित्यात येणारे जीवनातील साफल्याचे दशक 
वाकप्रचार असे सुचवितात की, इच्छाराक्तीला फार 
कमी महत्त्व आहे. उदाहरणार्थ “आमचे स्व्भ साकार 
झाले? अद्या अर्थाचे आलंकारिक वाक्‍य सवे भारताय 
भाष्रांमध्ये वारंवार वापरल्याचे आढळते. स्वझ हे 
अभावितपणे निर्माण झालेळे असंत. “ आमचा संकल्प 
( छ111 ) सिद्धीस गेला ? असा प्रयोग कचित्‌ आढ- 
ळतो. नियतीशी झगडणारा माणूस मृत्यूचा स्वीकार 
करतो परंतु झगडा सोडत नाही. अशा तऱ्हेच्या 
इच्छांशक्तीला प्राधान्य देणारी सांस्कृतिक परंपरा 
पाश्चात्य संस्कृतीला लाभलेली आहे. नाट्यातील उच्चतम 
कलाकृति म्हणजे दुःखान्तिका, पाश्चात्य मनुष्याला 
निर्माण करता आली. पाश्चात्य जनतेने तिचे हजारो 
वर्षे रसिकतेने स्वागत केळे. भारतीय संस्कृतीच्या 
प्रकृतीला दुःखान्तिका यरास्वरी रीतीने निर्माण करता 
येत नाही व सोसतही नाही. याचे कारण नियतीवर 
मात करणारा इच्छाशक्तीचा प्रश्र खोत येथील 
संस्कृतीने निर्मिला नाही. संकल्पाचा माह्मा व 
अदम्य इच्छाश्क्तांचे श्रेष्ठत्व भारतीय संस्कृतीला जेव्हा 


जनहृदयात स्थापन करता येईल तेव्हाच आक्रमकाचा 
पराभव करता येईल. 
माक्‍सेवाद हा विचारस्वातंत्र्याचा धोका 
साहित्य संमेलन हे राजकीय विचारांचे किंवा राज- 
कारणाचे स्थान नाही. हे ललित व वैचारिक साहि- 
त्याच्या प्रणेत्यांचे पीठ आहे. येथे राजकीय विचार 
अप्रस्तुत ठरेळ, परंतु या आक्रमणाच्या योगाने सूचित 
होणारा विचारस्वातंत्र्याचा प्रश्न या ताहित्याच्या 
व्यासपीठाशी अत्यंत निगडित आहे. साहित्य संमेलनास 
विचारसंग्राम व विचारांकरिता संग्राम यापासून अलिप्त 
राहाता येत नाही. हे चिनी आक्रमण भारतावर 
हिमाल्याच्या पर्वतराजींवरून अनेक वर्षे म्हणजे इ. स. 
१९५४ पासून सुरू झाले व गेल्या ऑक्टोबरच्या २० 
तारखेस त्याने उग्ररूप घारण केळे आहे. ह्या आक्र- 
मणाच्या पाठीमागील प्रेरक शक्ति लाल साम्राज्यवाद 
होय. या लाल साम्राज्यवादाची वैचारिक बैठक कम्यु- 
निझमची आहे. मा्कसंवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद 
व माओवाद हे त्या कम्युनिझमचे अनेक अंश आहेत. 
काल मार्क्सचा कम्युनिझम हा विचाराच्या स्वरूपात 
किंवा थ्येयवादाच्या स्वरूपात शब्दांच्या किंवा पुस्त- 
कांच्या द्वारे जगात विचाखंतांच्या परिसरात जेव्हा 
अवतरला तेव्हा त्याने काही विचारवंतात वैचारिक 
क्षोभ निर्माण केला; समाजातील दलित वर्गांच्या कळ- 
वळ्याने सेवेची दीक्षा धतलेल्या काही समाजसेवकात 
त्याने वैचारिक क्रांति केली; समाजरचना मुळापासून 
बदलली पाहिजे, त्यादिवाय सामाजिक अन्याय व 
दालितांची दुःखे समूळ नष्ट होणार नाहीत; समता व 
स्वातंत्र्य यांचे नवे मानवी जग निर्माण करणे म्हणजे 
क्रांति करणे ही आधुनिक मानवाची मूलभूत गरज 
आहे; त्याशिवाय मानवतेच्या त््णातून मनुष्य मुक्त 
होणार नाही; अश्या ध्येयवाद।ने प्रेरित झालेल्या युरो- 
पियन आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये व अनुयायांमध्ये धर्मी- 
तरासारखे मूलगामी विचारपरिवतन करण्याची जजर- 
दस्त शक्ति माकसंवाद!त आतापर्यंत होती. ही वैचा- 
रिक क्रांतीची स श्‍विक प्रेरणा रशियन क्रांतीनंतर घटत 
चालली; तिळा कायमची ओहटी लागला, हा विचार 
नेतिक आणि सत्यसंशोधनाच्या सामर्थ्याने प्रभाव 
गाजवेनासा झाला आहे. सत्यावर प्रकार टाकणे हेच 
विचाराचे मुख्य कार्ये होय, परंतु हा कम्युनिझमचा 


४२ 


नवभारत 


विचार किंवा मार्क्सवादी विचार आता शस्त्रधारी 
बनला आहे, तो शास्त्र घेऊन आक्रमण करीत आहे. 
विचार हा जेव्हा दास्त्रधारी बनतो व अन्य विचारांचे 
दमन शास्त्राने करू लागतो तेव्हा त्यांचे वैचारिक 
पावित्र्य संपलेळे असते. एवढेच नव्हे तर तो सत्याचाच 
शत्रु बनतो. विरोधी विचारांच्या ग्यद्ध निःदास्त्र संग्रामा- 
तच सत्याचा साक्षात्कार होतो, असे मानवी सत्यसंशो- 
धनाचा इतिहास सांगतो. मासेवादी माणसांचा 
विचारावरील शुद्ध विश्वास नष्ट झाला आहे, रास्त्रा- 
वरील विश्वास ही या गोष्टींची निशाणी आहे. एखाद्या 
विचारसरणीचा आपल्या सत्यशोधक शक्तीवरील 
विश्वास म्हणजे आत्मविश्वास होय. मार्क्सवादी विचार- 
सरणीने आता हिंसक, मानव्यविरोधी व कुटिल राज- 
नीतीचे आसुरी रूप धारण केळे आहे. चिनी कम्यु- 
निझम हा त्या आसुरी शक्तीचा एक अवतार आहे. 
साहित्यिक, कवी, कलाकार, तत्त्वचिंतक, शास्त्रज्ञ किंवा 
विज्ञानसंशोधक यांना कायम बंधनात टाकणारा व टाकू 
इच्छिणारा असा हा कम्युनिझमचा विचार आहे. 

हा विचार रास्त्रधारी होऊन राक्षसी संहार करावयास 
उद्युक्त होतो; याचा पुरावा जगातील सवश्रेष्ठ शस्त्रधारी 
कम्युनिस्ट म्हणजे रद्षाियाचे पंतप्रधान क्रुश्चेव्ह यांनीच 
दिला आहे. स्टालिनच्या अगदी सन्निध राहून त्याचे 
जींवन पाहणाऱ्या व स्टालिनच्या पदावर आलेल्या 
माणसाने स्वखुषीने दिलेला हा जबाब आहे. जो 
विंचारस्वातंत्र्याचा शत्रू तो व्यक्तिस्वातेत्याचा शत्र 
होय; कारण विचाराची निर्मिति व्यक्तिगत असते. 
समुदायंगत नसते, म्हणून विचारस्वातंत्र्य याचा 
गर्मितार्थ व्यक्तिस्वातंत्र्य होय. कम्युनिझमचां विचार 
हां विंचारस्वातंत्र्याचा शत्र आहे असे अनुमान अनेक 
जागतिक विचारवंतांनी रशियन रांज्यक्रांतीच्या प्रारंभां- 
पासून केळे आहे. रशियन रांज्यक्रांतीच्या प्रभावाने 
प्रथमं काही काळपर्यंत जगातील मोठमोठे विचारवंत 
साहित्यिक ब कलाकार भुलून गेळे होते; पृथ्वीवर 
स्वर्गाचे राज्य निर्माण कॅरंणारा हा ध्येयवाद प्रत्यक्ष 
ईश्वस्च आहे अशी उन्मांदर्क श्रद्धा अनेक विचारवंत 
कर्वीमध्ये व साहित्यकारांमध्ये उत्पन्न झाली होती 
परंतु हा इश्वर नव्हे, हा एंक कल्पनेचा भयानक भरम 
आहे, अश्या तर्‍हेचे संत्यदर्शन परिस्थितीने त्यांना 
धक्का मारून घडवून आणले, ( पंही-* ७०१ ६७७६ 
४1९१?) 


माक्‍सवादी विचारसरणी किंबा कम्युनिस्ट ध्येयवाद 

ही एक आधुनिक युगातील सर्वात सामथ्यंशाली अशी 
विचारसरणी किंवा ध्येयवाद आहे. या विचारसरणीला 
किंवा ध्येयवादाळा हे साम्ये कोठून प्राप्त झाले ? 
चुद्धधमे, स्थिश्रन धर्म, किंवा मुसलमान धम यांनाही 
एका काळी विस्ताराचे सामथ्ये प्रास्त झाले होते. 
त्यांबेळी मानवी विचारपद्धति ही श्रद्धाधिष्ठित होती. 
कोणताही विचार साधकत्राथक प्रमाणांनी तपासला 
पाहिजे अशी प्र्रृत्ति त्या युगाला लाभली नव्हती. 
पारलौकिक अस्तित्वावरीळ अढळ श्रद्धा हा त्या 
युगाचा धम होता, म्हणून धमेसंस्था त्या काळात 
दाक्तिशाठी बनली. ज्या युगात मार्क्सवादी थ्येयवाद 
अस्वित्वात येऊन प्रभावी बनला ते हे आधुनिक युग 
विचारस्वातंत्याचे व बुद्धिवादाचे युग मानळे जांत 
आहे. परलोक हा मानवी बुद्धीस अगम्य आहे म्हणून 
त्याब्रद्दल्चा विचार तपासणे हे सूक्ष्म श्रद्धाबुद्धीचेच 
कार्य आहे. मानवी सूक्ष्म भावना आणि गूढ श्रद्धा 
यांना बुद्धिवादी युगातही अवसर असतो. परंतु कम्यु- 
निझमचा व्येयवाद ही इहलोकवादी विचारसरणी आहे. 
इतिहास, सामाजिक शास्त्रे, भौतिक विज्ञान व विशेषतः 
अर्थशात्र यांच्या आधाराने व अनुभव, प्रयोग व 
तकवुद्ि यांच्या योगाने तपासता येण्यासारखा हा 
विचार आहे. त्यांतील अनेक सिद्धान्त व प्रमेये संदिग्ध 
ठरू शकतात, भावित करता येतात किंबा निर्थक 
केल्पनाजाळ म्हणून टाकता येतात. त्यातील सत्य वा 
धम किंवा मुसलमान ध व्हे. ा चुळा. त 
ब मध्ययुगांत नककी: ज्य काकळी का 
त शहनो आ :करणाने मांनवी जमातींनी 
सोत व क व्यनिमंभाणें आज पूव युरोपा- 
सुसस्क्ृत राष्ट्रे, रशिया व त्यांची अंकित 


अशी आरियातील राष्टे मागे 
संगळ्यात ५» त्याच [तील 
ळ्यातं मोठ्या ती री प्र जंग 


चिनी देश यांनी व विक्याल प्रदेद्यांचे 
स. योनी श्रद्धापूर्वक अंगीकार केला आहेः 
साधकभाधक चर्चा करणे, 
ह क्षा करून र्कि 
अस्वीकाबेता ठरविग ही गोठ ला वैचारिक 
कारावासांच्या किंवा आक जगाच्या विला. वीक 
नात्मक यातनांच्य 1 इतर अनेक प्रकारच्या देहदड- 
"आड सामाजिक बहिष्काराच्या, हद” 


का छाननवादासंबं 
त्याच्यावर बौद्धिक समी! 


-8:1 


डोक निधन 


संगणकीकृत 


गोमांतक मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षीय भाषण 


यांरीच्या किंवा प्रचेंड निंदा-प्रहारांच्या शिक्षेस त्वरित 
पात्र ठरते ब असा समीक्षक जनताद्रोही ठरून त्यास 


निंदा व विटंबना सोसावी लागते. मार्क्से-लेनिनवाद व 


विरोषतः मार्क्स-लेनिनवाद स्वीकारलेल्या राज्यकत्यीची 
विचारसरणी, श्रद्धापूवैक न स्वीकारणारा व मतभेद 
दाखविणारा जनताद्रोही म्हणून सर्व प्रकारच्या सारी 
रोष्रास व दंडनास पात्र ठरतो. खिश्चन, मुसलमान, 
बौद्ध, ताओ, कन्फ्यूरासपंथ इत्यादि सर्व धमाचा 
शस्त्राच्या दहशतीने विनाश करणे व प्राचीन सर्व 
परंपरागत संस्कृतींचा विलय करणे असा मार्क्स 
वादी कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा सुख्य उद्देश आहे. सर्वे जग 
कम्युनिस्ट करणे हा आजच्या सवे कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा 
व कम्युनिस्ट पक्षांचा मुख्य उद्देश आहे. कम्युनिस्ट 
राज्यात माक्स-ळेनिनवादास शरण गेलेल्या व स्वतःच्या 
प्रामाणिक बुद्धीने त्याचा अर्थ करणार्‍या भाष्यकार 
व्यक्तींनाही धोका असतो. मार्क्स - लेनिनंवादाचा 
अर्थ सुद्धा सत्ताधारी पक्ष सांगेल तोंच मानावा 
लागतो. निराळा अर्थ करणारे विविध प्रकारच्या 
निंदेस पात्र होतात. कम्युनिस्ट सत्ताधारी पक्ष > 
मांक्सेलेनिनवादी जनता, असें समीकरण तेथे आहे. 
सत्ताधारी पक्षाशी विरोध म्हणजेच जनतेशी विरोध. 
जनता कम्युनिस्ट राज्यकर्त्याविरुद्ध वैड करू लागली 
तर ती जनता नव्हे; ते बँड प्रतिगामी व्यक्तींचे व 
प्रतिगामी शक्तींचे ठरविले जाहे. कम्युनिस्ट राज्य- 
संस्था हे मानवाच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर संकट आहे. 
याची जाणीव विचाखंत व केलावंत यांनी करून घेतली 
पाहिजे. ज्या राज्यपद्ध॑तीत राज्याच्या निर्णयावर व 


राज्याने स्वीकारलेल्या विचारसरणीवर टीका करण्याचा 
अधिकार लोकांस नाही, तेथे चैचारिक जीवन विकसित 


होणे अशक्य होय. कारण विचारस्वातंत्र्य हे विचाराचे 
अधिष्ठान होय. ते अधिष्ठानच कम्युनिस्ट राज्यामुळे 
नष्ट होते. विचारांचे मार्ग व विचाराचे नवे नवे खोत 
त्यामुळे नष्टे होतात. 

ह्या आधुनिक बुद्धिवादी युगांत अशाप्रकारचा 
विचाराचा व पर्यायाने सत्याचा शत्रू का वृद्धिंगत 
होत आहे हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा व न सुटणाऱ्या 
कोड्यासारखा आहे. त्या प्रश्नाचा संबध सामाजिक 
मानसक्रासत्राशी अत्यंत निगडित आहे, एक गोष्ट 
अगदी स्पष्ट आहे की, कम्युनिस्ट राज्यक्रांतीचे प्रदेश 


म्हणजे आधुनिक बुद्धिवादी युगाचा विद्लेष स्प्दी न 
झालेळेंच देशा आहेत. यांत्रिक सुधारणा व वैज्ञानिक 
क्रांति होऊन औद्योगिक विकास झालेल्यां इंग्लंड, 
फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड स्टेटस्‌ इत्यादि राष्ट्रात कम्यु- 
निस्ट क्रांति होऊ दाकली नाही. जेथे जेथे ओबयो- 
गिक क्रांति होऊन मोठा .व संघटित कामगाखर्ग 
निर्माण झाला तेथे तेथे तथाकथित कामगार-क्रांतीचे 
कधीही स्वागत झालेळे नाही. मागासलेल्या देशात 
मार्क्सवाद रुजल्यामुळे तेथे त्याला मध्ययुगीन धर्म- 
ग्रंथाचे खरूप आले व कम्युनिस्ट राज्य मध्ययुगीन 
चर्च म्हणजे धर्मराज्य बनले. कम्युनिझमची मौलिक 
किंवा सर्वांगीण आलोचना करणे म्हणजे मोठा गुन्हा 
होय, असे तेथ ठरते. प्रस्थापित राज्याच्या मार्गदर्शना- 
खाली व नियंत्रणाखाली साहित्य, नृत्य, चित्र, नाट्य, 
संगीत, काव्य, चरित्र, इतिहास, तत्त्वज्ान व विज्ञान 
यांचे लेखन व प्रकाशन तेथे चालते. रांज्यकर्त्यांचा 
माक्‍्सठेनिनवादी, माओवादी निकषच सर्व विद्यांची 
व कलांची ग्राह्यांग्राद्मता ठरवतो. विचारपद्धतीची तत्त्वे 
हाचं विचाराचा निकष होय, हा सिद्धान्त कम्युनिस्ट 
राज्यात बाधित मानलेला आहे. कारण तो सिंद्धान्त 
पिळवणूक करणाऱ्या वरिष्ठ वर्गाचा सिद्धान्त म्हणून 
दण्डनीय ठरला आहे. कोणताही विचार सत्य की 
असत्य याची कसोटी कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांची आवड- 
निवड हीच तेथे ठरते. 

चीनचा वरिष्ठ नेता व राज्यकर्ता माओ-त्से-तुंग 
यांने इ. सं. १९५६ मध्ये सवे लेखकांना, कवींना; 
ग्रंथकारांना आवाहन देऊन सांगितले की, “ विविध 


' विचारसरणींचा आविष्कार होणे आवइय्रक आहे. 


विविध प्रकारची शेकडो फुले फुलवू द्या ! ( 1:९6 
10१1९0 10प618 01००७ ), नाना विचारपंथ 
निघू द्या ! ” या स्वातंत्र्याच्या घोषणेने लक्षावधी 
विचारंतं, शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, कवी, पॅडिंत 
यांनी प्रस्थापित कम्युनिस्ट राजवटीच्या विचारांचा 
समाचार घेण्यास प्रारम करून त्याचा उच्चांक गाठला, 
माओ-ऱत्से-तुंगची विचारंस्वातंत्रयाची घोषणा हें एक 
मोहजाल होते. त्यात हजारो टीकाकार सापडले. विरोधी 
विचारांच्या लोकांचे काटे मुळापासून नष्ट करण्याकरिता 
ही युक्ती चीनच्या कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांनी उपयोगात 
आणली. विचाखंत लेखक हा सत्ताधारी राज्यकर्त्यांचा 


४५ 


नवभारत 


दास बनविणे, हा मानवी दास्याचा अंत करण्याची 
प्रतिज्ञा करणाऱ्या कम्युनिस्ट राजवटीचा सवेब्यापी 
शिरस्ता झाला आहे. 
कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या - 
समीक्षेची आबऱयकता 

कम्युनिझमची सवांगीण समीक्षा जेथे अगोदर झाली 
अशा प्रगत देशांमध्ये कग्युनिझम विस्तार पावू शकत 
नाही, तो एक विशिष्ट मर्यादित कालखंडातील म्हणजे 
युरोपच्या १९ व्या हातकातील सामाजिक परिस्थितीत 
उत्पन्न झालेला विचार आहे, प्रत्येक मानवी विचार वा 
उच्च विचारसरणी ही परिस्थितीने मर्यादित असते. 
त्यामुळे मर्यादित प्रमाणातच त्यात सत्यांश राहतो. त्यात 
संभवणारी असत्ये शोधून काढणे हे एक मुख्य मानवी 
कर्तव्य आहे. चिनी कम्युनिस्ट हुकूमशाहीचे आक्रमण 
थोपविण्याच्या उपायांपेक्ी कम्युनिस्ट विचारसरणी-चे 
संशोधन करणे हे विचाखंतांचे व साहित्यिकांचे सद्य:- 
स्थितीतील आद्य करतेव्य आहे. मानवी संस्कृतीच्या 
विकासाचा व सत्यसंशोधनाचा जिवंत तेजस्वी लोत 
शस्त्राने अडविणारा कम्युनिझमचा विचार आहे. 
कम्युनिझम सदास्त्र होऊन जेव्हा उभा राहतो 
तेव्हा त्याचे विचार हे रूप नष्ट होते; ती एक 
क्रूर व विकृत अंधःश्रद्धा बनते. हेच सत्य साहित्यिकांनी 
व विचाखंतांनी जनतेस पटविण्याचे कार्य केळे पाहिजे, 
साहित्यिकांनी आपले साहित्य राजकारणाचे साधन 
बनवावे असे मला सांगावयाचे नाही, साहित्यिकांचे व 
कलाकाराचे मूलभूत स्वातंत्रय धोक्यात येऊ नये 
याकरिता माक्‍संवादी विचारसंप्रदायाची तपासणी करून 
त्यातील सत्ये ब भयस्थाने यांचे दशन जनतेला करून 
दिले तस्च जनता अधिक हढ निश्चयाने आपल्या राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ अधिक सज्ञ राहील, शत्रशी 
चाललेले युद्ध जिंकावयाचे असेल तर शत्रू कसा आहे हे 
समजावून घेतले पाहिजे. शत्रू कसा आहे हे 
घेणे व देणे हे विद्यापीठांचे, लेखकांचे, विद्यावंतांचे, 
विचाखंतांचे ब साहित्यिकांचे मुख्य कर्तव्य आहे. 


भारतीय विचारांची समीक्षाही- 


अत्यंत आवऱयक 
मार्क्सवादाच्या समीक्षेबरोबर्च भारतास आत्म. 
समीक्षेची गरज आहे, स्वतःचा विचारंही भारतीयांनी 


४६ 


तपासला पाहिजे, असे हे चिनी आक्रमण सूचित करीत 
आहे; फार मोठा इ्यारा या आणीबाणीच्या परिस्थितीने. 
आपणास दिला आहे. भारताच्या जागतिक किंवा 
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची र्मामांसा करण्याचा हा 
प्रसंग नव्हे. त्याची मूलगामी मीमांसा भारतीय राज- 
कारणी विचारवंतांनी व राज्य्ास्त्रज्ञांनी करावी, कितीही 
आत्मवंचना केली तरी सत्य इतके प्रवर आहे की, ते 
आत्मपरीक्षण करावयास भाग पाडते. आमचे राज- 
कारण, समाजकारण व सर्व प्रकारच्या वैचारिक व 
कलात्मक प्रवृत्ती यांच्या मुळाशी असलेल्या आमच्या 
श्रद्धेची व विचारसरणीची तपासणी करणे अपरिहाय 
झाले आहे. भारताच्या वुगाल॒युगाच्या श्रद्धा तपासल्या 
पाहिजेत. आमचे सर्वात वरि नेते कबूल करतात की, 
आम्ही काही एका, वस्तुस्थितीपासून दुरावलेल्या, 

कृनिम विचारावेश्वात वावरत होतो *? म्हणजे वस्तु- 
स्थितीला सोडून असलेळे विचार राष्ट्राला मार्गदर्शन 
करीत होते, म्हणूनच फार मोठ्या संकटाला येथे बाव 
मळाला, या विचारांची बैठक बदलणे आवड्यक 
आहे भारताच्या भूतकाळाचा वैचारिक वारसा सुद्धा 
आभपर्राक्षेस लावणे आवश्‍यक आहे. आमचा जो 
भ्रूतकाळाचा अभिमानास्पद मानलेला वारसा आहे 
टा वा दोभल्याचीही कारणसामम्री साठविली. 
कस्वत्यितीच्या लम आरचा आमचा व्येयवाद 
ना धनर म्हणजे सत्यावर आधारलेला 
हित आ मानवाच्या ठिकाणी 
विश्वश्यांतीचा ध्येयवाद र गती यक मी 
होणाऱ्या कायम बोळात च ही यी कन 
ओळखले पाहिजे विश्वशांतीचा १ मि वव 
ी चा ध्येयवाद आमच्या 


अहिंसाबादाचे फार हे 
अहिं बादाचे फलित आहे. अहिंसावाद हा एक 


गोमांतक मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षीय भाषण 


-सगळ्या तत्त्वांची व सिंद्धान्तांची कसोटी अखेर 
-व्यवहारातच होते. व्यवहारामध्ये यशस्वी न होणारी व 
अपयद्यास कारण होणारी तत्वे आभासमय असतात, 

भारतीय राजकारणात अहिंसावादाचा महान्‌ प्रयोग 
म. गांधींनी केला व मर्यादित प्रमाणात त्यास यशा 
आले. या यद्याचा अर्थ समजण्यास ब्रिटिश उदारमत- 
वादी राजनीतीचाही संदभ अवदय ध्यानात घेतला 
पाहिजे. म. गांधींचे अहिंसात्मक राजकारण हा एक 
अत्यंत सौम्य उपाय होता. तो उपाय हुकूमशाही 
( ७०४८1६७५17 ) शक्तीपुढे निष्प्रभ व निष्फळ झाला 
असता. लक्षावधी निःशस्त्र लोकांची निश्वॅण कत्तल 
करणारे, किंवा जमातींना, राष्ट्रांना व संस्कृतींना 
उध्वस्त करणारे चंगीझखान, तैमुरलंग, नादिरशहासारखे 
असर इतिहासात झाळे आहेत. हिटलर व स्टालिन 
यांची उदाहरणे वर्तमान पिढीच्या नजरेसमोर ताजी 
आहेत. अहिंसा व विश्वशांती या आदश्ांतील वेगुण्य 
व तर्कदोष यांचा परिहार करण्याकरिता अहिंसातत्त्वापेक्षा 
अधिक मलगामी दसरा महत्त्वाचा आतमस्वातंत्र्याचा 
आदर्ावाद जमेस धरला पाहिजे; आत्मखातंत्र्याच 
रक्षण हे मानवी मूलभूत कर्तब्य होय व त्याकरिता 
सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी माणसाने केली पाहिजे, 
.हा तो आदशवाद होय. 

विश्वश्ांतीचे ध्येय व अहिंसा हा भारतीय संस्कृ- 
तीचा वारसा आहे. तो वारसा आमच्या अनेक्र सहख 
वर्षांच्या इतिहासातील पराभवाची कथा रचित आला 
आहे; असे कठोर आत्मनिरीक्षण केल्याने प्रत्ययास येते 
अहिंसावाद आतमस्वातंत्र्ययादाचा उपसिद्धान्त म्हणून 
न मानल्यामुळे तो पराभवास कारण झाला. भारता- 
बोहरून जे जे सुसंस्कृत, अधंसंस्कृत व रानटी लोकांचे 
हे आले ते ते विजयी झाळे आहेत. इराण, ग्रीक, 
दाकस्थान, मध्यआशिया व युरोप इकडून गेल्या २४०० 
वर्षात क्रमाने ज जे हळे आले ते ते आमच्या पराभवास 
व पिछेहाटीस कारण झाले आहेत. अहिंसेच्या ध्येय- 
वादामुळे आम्ही असंघटित व असज्ज असच र!हिलो 
भारतीय समाज क्षात्रचमी समाज राहिला नाही. 
क्षात्रघम हा वस्तुतः जगातीळ सर्वे विजयी व प्रभावी 
राष्ट्रांचा राष्ट्रथमे झालेला आहे. उलट क्षात्रधम हा 
लहानशा जमातीचा कुल्परंपरागत धम म्हणूनच 
आम्ही त्याळा स्थान दिले, क्षात्रधम हा राष्ट्रधम न 


अनुक्रमणिका 


मानल्यामुळे जातिबंद्ध समाज अस्तित्वात आला. 
आमची जातिबद्ध समाजव्यवस्था शाश्वत कालपर्यंत 
असंघटित किंवा दिथिळ अतएव टुर्बल राहिली आहे. 
या जातिसंस्थेचे तात्त्विक समथक जे मनु इत्यादि 
राजषीं ते तत्त्वतः अहिंसावादी होते. .राजषींच्या 
वंद्यातच आअहिंसावादाचे सर्वश्रेष्ठ द्रष्टे महावीर व 
भगवान बुद्ध हे जन्मले, भीष्मांचा आणि कृष्णांचा 
क्षात्रधम सुद्धा अपरिहार्य म्हणून व अनासक्तीनेच 
ऱास्त्रप्रहणास उद्युक्त होतो. कृष्णाच्या अंतर्मनातील 
अहिंसावादाचे चित्र अजुंनाच्या मुखाने गीतेच्या 
पहिल्या अध्यायात प्रकट झाले आहे, पहिला अध्याय 
वरवर पाहता अजञनाचा विचार सांगतो परंतु त्यात 
कृष्णाची मनःस्थिति परावर्तन पावून प्रतिबिंबित झाली 
आहे म्हणून अ्जुंनाच्या आक्षिपाचे निरसन भगवद्‌- 
गीतेत कोठेही सापडत नाही, युद्धाचे सामाजिक 
दुष्परिणाम अलुनाने वर्णिळेळे आहेत ते तस्रच खरे 
ग्रहीत धरून कृष्णाने नंतस्चे उत्तर दिले आहे. 

क्षातधमे हा मानवधम आहे व त्यातच वस्तुवाद 
आणि आदरावाद यांची सांगड घालता येते. क्षाजधम 
हा वीराचा धमे होय. आत्मसम्थनाकरिता आत्म- 
विसजनास जो तयार असतो तोच वीर होय. राज्य- 
संस्थचा इतिहास असे सांगतो की, अधिकात अधिक 
सामाजिक अहिंसेची स्थापना रास्त्रधारी शूरांनी केली 
आहे. दीनटुर्गलांचे रक्षण आणि समाजातील सर्व- 
विनाशक अश्या अंतर्विग्रहाचा बंदोबस्त करणारा न्याय 
शस्त्रधारी धीर पुरुषांनीच स्थापिला आहे. आता- 
पर्यंतचा इतिहास असे सांगतो की, निःशस्त्र अहिंसा- 
वादी पराभूत होऊन नष्ट होतात किंबा त्यांच्या 
संस्थांची व तत्त्वांची जोपासना करणारे सम्राट तरी 
उत्पन्न व्हावे लागतात. शांतीचे व अहिंसावादाचे 
पुरस्कते, प्रेषित व त्यांचे अनुयायी सामान्य जनांचे 
सशस्त्र आक्रमकापासून रक्षण करू शकत नाहीत किंवा 
त्यांना आत्मरक्षणाथे संघटितही करू शकत नाहीत. 
त्यांच्या डोळ्यादेखत सरशास्त्र आक्रमक गावांचा, 
नगरांचा व प्रदेशांचा विध्वंस करीत जातात व त्यांच्या 
अहिंसेच्या व शांतीच्या पवित्र प्रार्थना-संगीताने गुंगलेली 
प्रजा देशोधडीला लागते. आत्मख्ातंत्र्याचा रक्षक 
सरास्त्र शांतिवीर हाच या जगातील अहिंसेच्या व 
शांतीच्या मार्गाचा पालनकर्ता ठरू शकतो. 


४७ 


नवभआओरत 


आत्मसमर्पयास तयार होणारा अहिंसक वीरांचा 
समुदाय वा समाज अजून पएथ्बीतळावर निर्माण झालेला 
नाही. असे मोठमोठे समुदाय अहिंसात्मक प्रतिकार 
करून जुलमी आक्रमकापुढे शरणागति न पत्करता 
मृत्यूस आलिंगन जेव्हा देऊ लागतील तेव्हाच पुनः 
निरुपाधिक व विद्युद्ध असा अहिंसावादाचा आदर्श हा 
आक्रमकाचे हृदयपरिवर्तन करून विजयी होऊ शकेल, 
परंतु अशा प्रकारची सामाजिक स्थिती ही काल्पनिक 
आहे. मनुष्य हा निसर्गतःच साधनवादी आहे, शस्त्र 
हे साधन वापरूनच तो अन्यायाचा प्रतिकार करण्यास 
सामान्यपणे सज्ज होऊ शकतो. त्याच्या नैतिक श्रद्वे- 
मध्येच अहिंसा हे आत्यंतिक मूल्य म्हणून प्रत्ययास 
येऊ शकते. परंतु हिंसकाची हिंसा करूनच तो आत्म- 
रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो. दास्य पत्करणार नाही, 
अशी श्रद्धा ही निसर्गतःच मानवी हृदयात वसत 
आहे. या श्रद्धेच्या प्रेरणेने केलेल्या संग्रामातील विजय 
वा पत्तरठेल्या विनाशातील दुःखान्तिका या जीवनाच्या 
दोनच बाजू ज्या ज्या मानवांना किंवा राष्ट्रांना दिसू 
शकतात ते त्यांचे दर्शन हे जीवनातील अत्युच्च नैतिक 
सत्याचे दर्शन होय; आधुनिक महाकाव्याचा हाच 
विषय होऊ शकतो, निरुपाय वा भीतिग्रस्त होऊन 
सरण जाणाऱ्या मानवाचे जीवन आणि निर्धाराने 
प्रतिकार करून पतकरलेळे मरण या दोन्ही जीवनकथाच 
होत. परंतु शूरांच्या दुःखान्तिकांचे दर्शन घेणारे काव्य 
व नाट्य ललित साहित्याचा आदर्श होऊ शकतो. 
विचार व साहित्य 


हा विचार येथे मी सांगत आहे याचे कारण विचार 
व साहित्य यांचा ह्ाश्वत सहभाव असतो, हे होय 
छलितसाहित्याशी या विचारप्रपंचाचा काय संब्रंध 
असा प्रश्न निघू शकतो. विचारमूल्याशिवाय साहि- 
त्याला स्वतःचे कलात्मक आनंदमय असे मल्य आहे. 
कलात्मक साहित्याचा गाभा विचारापेक्षा भावनाच 
अधिक असतो असेही साहित्यसमीक्षक सांगतात, ललित 
साहित्याच्या संदर्भात या वादाचा निकाल अजून 
झालेला नाही; परंतु एवढे मात्र निश्चित आहे कीर्‍त्या 
त्या युगातील प्रभावी विचारांनी साहित्याचा आशय व 
साहित्याचा आकार (101100) बदलला आहे. महान्‌ 


% ॥॥९ छा उण्याचा ० 4९91112168 ए०] 2 
9 ०, 4 


आशयाला योग्य आकार प्रास झाला तर त्या साहि- 
त्याला किंवा त्या कलेला संस्कृतीतील अढळ स्थान 
प्राप्त होत असते म्हणून मी या ठिकाणी साहित्यिकांच्या 
या सभेपुढे साहित्याचा आठाय किंवा त्याच्याशी संबद्ध 
असलेला विचार हा मुद्दा चर्चिला आहे. पाश्चात्यांची 
साहित्यसमीक्षाच आधुनिक सुदिक्षित भारताची 
साहित्यसमीक्षा बनळी आहे. ही पाश्चात्यसमीक्षा 
आतापर्यंत भावनेच्या मोवताळी फार घोटाळत होती. 
ती आता पुनः कलेच्या मुळाशी असलेला व कला 
निर्माण करणारा विचार कसा असतो, या संब्रंधी शोध 
करू लागली आहे, * मूर्तिनिष्ठ विचार (8०प]5६ए191 
९1०] लं2्ट ), चित्रनिष्ठ विचार इत्यादि शब्दावली 
याचीच दर्शक आहे. 


विचारमय किंवा ज्ञानमय स्चनेचा निरपेक्ष ( १15- 
87९७९0 ) आनंद मिळवून देणारे जे साहित्य. 
तकसंगतीला प्राधान्य देणारे असते, त्यात निबंध, 
इतिहास, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र व साष्टिविज्ञान यांच्या 
ग्रंथांचा अंतर्भाव होतो. हे वैचारिक साहित्य होय. 
अशा साहित्यात सुद्धा लळित साहित्याइतका कलात्मक 
महिमा असलेले साहित्य असते. तर्कसंगति व कलात्मक 
संगति यांचा मिलाफ अशा साहित्यात झालेला असतो.. 
महाभारता्ताल विदुला-पुत्र संवाद, यक्षप्रश्न इत्यादि 
चारपरधान अध्याय कलात्मक्‍्तेचेही नमुने आहेत. 
भुहरीचे शतकत्रय हा संस्कृत भाषेचा विचारप्रधान 
भाग असूनही तो कलात्मक शुभ ब शोभात्मक अलंकार 


भावाथर्दापिका ही साहित्यकलेच्या उत्कर्षाची सामा 
गाठते. इंग्लिशमध्ये गिवनचा इतिहास, स्पिनोझाचे 
नातेशास्र, ब्रॅडलेचे तर्कजास्र यासारखे विचारप्रधान 
ग्रंथ कलात्मक दृष्टीनेही प्रशंसेस पात्र झाले आहेत. 
के आईच्या निर्मितीचा वेग 
१ आहे. त्यामुळे कलात्मक आकार घेतलेले 
य साहेत्य अत्यंत अल्प प्रमाणातच निर्माण होत 
* मराठीत ज्ञाननलाची उपासना मोठ्या प्रमाणात 
मराठीचा विद्यापीठात 
विद्यासनावर इंग्रजीलाच 
छागत आहे. कारण शान हे सर्वात 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


गोमांतक मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षीय भाषण 


अधिक महत्त्वाचे आहे. ते कोणत्या भाषेतून मिळवा- 
वयाचे ही गोष्ट त्यामानाने दुय्यम ठरते. भाषा हे 
विचाराचे वाहन आहे; अत्यंत मोलाचा विचार मराठी 
वाहनावरून आला की संस्कृत वाहनावरून आला, 
याबद्दल विचक्षण व जिज्ञासू माणूस चिंता करीत बसत 
नसतो. येथे हे मात्र ध्यानात ठेवळे पाहिजे की मराठीचे 
महत्त्व मराठी जनतेच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत 
आहे; कारण परकीय भाष्रेतर्फे शिक्षण घेण्याची राक्‍यता 
बहुसंख्यकांना नसते. 
उपसंहार 

सऱ्या आपल्या सर्वांचे लक्ष हिमाल्याकडे वेघळेळे 
आहे. हिमालयाच्या पलीकडून आलेले राष्ट्रीय संकट 
हिमालयाच्या दिखरावर मजवूत ठाण मांडून बसढ 
आहे. हे संकट केवळ ग्रँजकीय स्वरूपाचे नाही. हे युड 
केवळ शास्रास्त्रांचे युध नव्हे, वैचारिक आणि सांस्कृतिक 
मूल्यांचेही हे युद्ध आहे. राजकीय पराभवाच्या पोटी 
वैचारिक आणि सांस्कृतिक ध्येयवादाचाही पराभव 
समाविष्ट झाला आहे. राष्ट्राच्या जीवनमरणाचा हा 
झगडा आहे! “ मरण पतकरू परंतु निर्माल्य होऊन 
जगणार नाही ? अशा तऱ्हेचा भारताच्या संरक्षण- 
मंत्र्यांनी जो निर्वाणीचा निश्चय प्रकट केला आहे, 
त्याचे वैचारिक विवरण करण्याचा येथे प्रयत्न केला 
आहे. विचारस्वातंत्र्य व संस्कृति यांचा सनध साहित्य 
संमेळनाशी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे; विचारस्वातं- 
व्यातच साहित्याची संस्क्रति जगते व विकास पावते 
म्हणून कम्युनिस्टचीनच्या आक्रमणाची पाश्वंभूमी 
ध्यानात धरून काही मूल्गामी तत्त्वांची चर्चा येथे 
र शी हिंदू व खिश्चन अश्या दोन संस्कृतींचा 
संयोग झालेला आहें. दोन्ही संस्कृतींचे लोक येथे 
बंधुत्वाच्या नात्याने आनंदात नांदत आहेत. या दोन्ही 
तेजस्वी व पंवित्र परंपरांच्या संगमाचे सुंदर दशन या 
ठिकाणी होतं आहे. भाराच्यां विशाल सामासिक 
( ०००७०४४) संस्कृतींचा उत्कृष्ट नमुना येथ असून 
तो या गोमांतकाच्या निसगसुंदर भूमीची शोभा वाढवीत 
आहे. दुर्गा येथे शांतरूपाने प्रकट झाली आहे त्यामुळे 
ती विश्वश्ञांतीचा थोर देवदूत जो खिस्त त्याच्या परम- 
पावन क्रॉसचा मान राखीत आहे. 


>--:<<>>>> 


| 
| 
| 


न 
| 
| 
न 
| 


४९ 


न, भा. ७ 


स्च््च्स्च्क्््स्च्स्त्स्स्त्स्च्च्त्च्लपय्स्च्च्च्च्च्चस्छ 


लेखकांना विनति 


(१) “ नवभारत ' मासिकासाठी पाठवावयाचे 
लेख कागदाच्या एकाच . बाजूवर शाईने 
सुवाच्य लिहावे. ' 


(२ ) लेखाची ' पोंच ताबडतोन देण्यात येऊन 
त्यासंबंधी निकाल सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल. न स्वीकारलेला लेख 
परत करण्यासाठी अवशय तो टपालखचे 
पाठवावा. 


(३) लेखाची मर्यादा सामान्यतः ४००० शाब्दां- 
हून अधिक नसावी. अनेक अंकातून 
लेखांक देण्यापेक्षा विशिष्ट मुद्यावर स्वतंत्र 
लेख लिहिणे बेर, 


(४ ) आहायाला बाध न आणता लेखाची मर्यादा 
कमी करण्याचा अधिकार संपादकमंडळालां 
राहील, 


(५) लेखाबद्दह अल्पस्वल्प मोबदला देण्याचे | 
संपादकमंडळाने ठरविठे आहे. 

(६ ) अभिप्रायासाठी पाठवावयाच्या पुस्तकांच्या 

दोन प्रती येणे. लवकर अभिप्राय देण्याचे 

दृष्टीने असे सोईंचे पडते. 


(७) लेख, संपादकासाठी इतर काही मजकूर व 


अभिप्रांयासाठी पुस्तके कार्यकारी संपादकांचे 
पत्त्यावर मुंबईस पाठविणे, 


| 
कळया 


श्री. व. भ, कर्णिक 


चीनचे आक्रमण आणि लाचे स्वरूप 


चीनबरोबर सध्या आपले जे युद्ध चाळू आहे ते 
मोठे विचित्र स्वरूपाचे . आहे. युद्धाची धुमश्चक्री 
महिन्याभरापूर्वी संपली आणि आज साऱ्या आघाड्यां- 
वर सामसूम आहे. २० आक्टोबरपासून २० नोव्हेंबर- 
पर्यंत चिनी फौजा एकामागून एक ठाणी काबीज करीत 
टोळधाडीसारख्या आपल्या प्रदेशात घुसल्या. आपल्या 
सैन्याचा पराभव करून आणि आपल्या दुबळेपणाचे 
जगापुढे प्रदर्शन मांडून २१ नोव्हेंबरला- त्यानी युद्ध- 
विराम जाहीर केला आणि आता त्या आपल्या मुलु- 
खात परत चालल्या आहेत. थोड्याच दिवसात निदान 
नेफा विभागातून त्या आपल्या हद्दीबाहेर जातील, मग 
पश्चिम भागातील लडाकमधील काही प्रदेश त्यांच्या 
ताब्यात राहील तेवढाच, पण तो प्रदेश आज पाच 
सात वेष त्यांच्या ताब्यात आहेच. तेव्हा त्यांची विशेष 
क्षिती बाळगू नये असे चिनी सरकारचे म्हणणे आहे. 


म्हणून युद्ध संपले, आता आपण तडजोडीची बोलणी . 


करू या असा त्यांचा भारत सरकारजवळ आग्रह आहे. 


चीनची भूमिका स्पष्ट आहे. आपल्या सरकारची 
भूमिका मात्र असावी तशी स्पष्ट नाही. एकदा सांगि- 
तळे जाते की आक्रमण करून व्यापलेला. मुलुख मोकळा 
केल्याखेरीज बोलणी होणार नाहीत. त्यानंतर सांगितले 
गेळे को सीमाविषयक वाटाघाटी होणार नाहीत, पण 
तेढ कशी कमी करता येईल याविषयी कोणचीही अट 
न घालता बोलणी करायला आमची तयारी आहे. 
आजची भूमिका आहे ती अश्शी की ८ सप्टेंबर 
१९६२ रोजी चिनी सैन्य ज्या ठिकाणी होते 
त्या ठिकाणी त्याने परत जावे, मग आम्ही 
वाटाघाटी करायला तयार होऊ. ८ सप्टेंबरची रेषा 
मानायची म्हणजे लडाकमधीळ जवळजवळ १४००० 


चौरस मेलांचा प्रदेश चिनी फोजेला ताब्यात ठेवू 


द्यायचा ही गोष्ट या ठिकाणी ध्यानात ठेवली पाहिजे. 
पण आपल्याला अपायकारक अशी ही ८ सप्टेबरची 
रेषा मानायला चीन आज तयार नाही. उद्या तो 
तयार झाला, तर मात्र तडजोडीची बोलणी भारत 


५० 


सरकारला सुरू करावी लागतील, चीन आपल्या सर- 
कारला लवकरच त्या पेचात टाकील अशी आज 
धास्ती निर्माण झाली आहे, 


तडजोडीची बोलणी करणे सध्या चीनच्या फाय- 


“द्याचे आहे. जितका प्रदेश गिळंकृत करणे शक्‍य होते, 


तितका तो अगोदरच घशात घाळून बसला आहे. 
त्यानंतर सीमा प्रदेशाजवळील राज्यांना त्याने आपल्या 
शक्तीची चुणूक दाखवून ठेवली आहे. शिवाय विजया- 
नंतरही आम्ही पराजितांशी बोलणी करायला तयार 
आहो असा लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेक्रील असा मोठा 
आदार्याचा आव त्याने आणला आहे. त्यामुळे बोलणी 
सुरू करण्यात चीनचे नुकसान नाही. झाला तर त्याचा 
फायदाच होईल, बोलण्यांचा घोळ घाळून त्याला 
आपले सामर्थ्य वाढवता येईल, राजकीय डावपेच 
खेळून सरहद्दीच्या भागामध्ये नवे मित्र जोडता येतील 
आणि नव्या आणि जुन्या मित्रावर सामदामद्‌ंड भेदांचा 
प्रयोग करून त्याना अधिक अनुकूल बनवता येईल, 

बोलणी आणि दुसरीकडे स्वतःचा कार्यभाग 
साधण्यासाठी अशा तऱ्हेचे सार प्रयत्न, हा तर कम्यु- 

वाटाघार्टाचा नेहमीचा शिरस्ता आहे. 
तडजोडीची बोडणी हा एक युद्ध लढण्याचा वेगळा 
प्रकार आहे असे त्यांचे तत्त्वज्ञान त्यांना सांगते. 


या उलट तडजोडीच्या बोलण्यामुळे भारताची फस- 
गत होईल अशी फार धास्ती वाटते. एकतर, रणंमेदाना- 
वर आपला पराभव झाल्यामुळे, आपली बाजू बरीचशी 


र वेळ येताच, आक्रमण जेव्हा 
पुनरपि सुरू होईल त्यावेळी आताच्या खेपेसारखीच 
जेघातारांबळ उडेल, 


चीनचे आक्रमण आणि त्याचे खरूप 


आपल्या मनात गोंधळ आहे त्याचे खरे कारण 
म्हणजे असे आहे की चिनी आक्रमणाचे स्वरूप आणि 
अंतिम हेतु आपण अद्याप पुरे ध्यानात घेतलेळे दिसत 
नाहीत. पुष्कळांना असे वाटते की वाद आहे तो केवळ 
सीमा रेघेपुरता, सीमा रेषा २ मेळ इकडे असावी की 
४ मेळ तिकडे असावी एवढ्या पुरताच हा वाद आहे, 
त्यामुळे तडजोडीने हा वाद सहज सुटू शकेल अशी 
त्यांची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान पं. नेहरू देखील 
सध्याच्या आक्रमणाचे सीमायुद्ध असे वर्णन करून या 
कल्पनेला मधूनमधून पुष्टी देतात. पण चीनच्या सीमा- 
विषयक मागण्यांकडे दृष्टी टाकली की कुणाच्याही हे 
घ्यानात येईळ की हा सीमेब्रद्दलचा वाद नसून प्रदेश बळ- 
कावण्यासाठी चालवलेली ही धडपड आहे. सीमारेषेच्या 
गोष्टी बोळून चीनला भारताचा जवळजवळ "५०००० 
चौरस मेल एवढा मुढूल गिळंकृत करायचा आहे. 
चीनचा हा दावा अल्पाशांने जरी मान्य केला तरी ज्या 
हिमाल्याने भारताचे सहखावधी व्ष संरक्षण केले 
त्या हिमालयाचा आधारच तुटला अशी ळ्या परिस्थिती 
निर्माण होईल. कारण हिमालयाच्या मुळे 
सरहद्द .ठरते ही गोष्टच मुळी चीन मानायला तयार 
नाही. हिमाल्याच्या पर्लाकडे येऊन नेफामधे ब्रह्म- 
पुत्रेच्या उत्तर तीरापर्यंतच्या मुळखावर चीन आज 


अधिकार सांगतो आहे. पश्चिमेळा त्यांना सबंध लडाक 


हवा आणि मध्य विभागातही हिमाठ्यातील खिंडींच्या 


अलीकडील प्रदेशावर ते हक सांगतात. म्हणजेच वाद 


आहे तो सीमेबद्दलचा नसून अर्‍्याच मोठ्या प्रंदेशा- 


बद्दलचा आहे. 

9 की जणांचे म्हणणे असे की चीनची दृष्टी 
नेफावर नसून केवळ' लडाकवर आहे. सिंकिंआंग 
आणि पश्चिमी तिबेट यांच्यामध्ये सुरळीत दळणवळण 
चालू ठेवावयाचे म्हणजे अकसाइ भलत्या पठारावरून 
बांघळेला रस्ता फार महत्वाचा, हे दळणवळण निवेंध- 
पणे चाळू रहावे एवढीच . चीनची इच्छा असून त्या 
साठी त्यांना लडाक हवा. नेफामध्ये त्यांनी आक्रमण 
केळे ते केवळ लडाक मिळविण्याच्या हेतूने, म्हणून 
या विचारसरणीच्या मंडळींना असे वाटते की साध्या 
लष्करी हालचालींचा मोठे युद्ध म्हणून बागुलबुवा करू 
नयें आणि वाद लडाकपुरताच मर्यादित ' आहे असे 
समजून बाटाघाटींनी तो सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. 


अनुक्रमणिका 


ही भूमिका खरी मानली तर २० ओक्टोबर ते 
२० नोव्हेंबर या दरम्यान नेफामध्ये चिनी. सैन्याने जे 
प्रचंड आक्रमण केले त्याची उपपत्ती लागत नाही. 
या आक्रमणामध्ये तीस एक हजार सेन्य प्रत्यक्षपणे गुंत- 
छेळे होते. आणि त्याच्या मदतीसाठी तिबटेमध्ये जवळ 
जवळ एक लाख सैन्य उभे होते. ही सारी सेन्याची 
आणि युद्धसाहित्याची जमवाजमव वर्ष दोन वष 
चाळू होती. लडाकबद्दलचा आपला हेतू साध्य करण्या- 
साठी चीनने नेफामध्ये एवढी यातायात करावी हे 
बुद्धीला पटत नाही. शिवाय लडाकबद्दलचे चीनचे 
उद्दिष्टं खरे मानायचे तर नेफाबद्दलचे त्यांनी अनेक 
बेळा जाहीर केलेळे उद्दिष्ट खरे नव्हे असे का माना- 
यचे ? लडाकपेक्षा नेफा चीनला अधिक फायदेशीर 
आहे. नेफा मिळाला की सिकिम आणि भूतान आपो- 
आप चीनच्या पद्रात पडतात आणि नेपाळला अंकित 
राष्ट्र म्हणून नांदणे प्रास होते.. शिवाय . ब्र्मपुत्रचे 
खोरे, आसाम आणि बंगाल यांच्या डोक्यावर टांगती 
तलवार उभी धरता येते. आक्रमणच करायचे तर ते 
केवळ निर्जन व निष्पणे अशा लडाकसाठीच करण्या- 
ऐवजी सहखपटीनी अधिक फायदेशीर अद्या नेफा- 
साठीच करणे चीनला अधिक रास्त वाटेल. गेल्या 
दोन महिन्यातील घडामोडींकडे या दृष्टीने पाहणेचं 
जास्त सयुक्तिक आहे. 

पण मग चीनने युद्धविराम का केला आणि चिनी 
सैन्य मागे का परतू लागळे आहे ? एकाच स्वारीत 
सगळी उद्दिष्टे साध्य करायची असे धोरण पुष्कळवेळा 
शत्रुपक्ष स्वीकारत नाही हे या बाबतीत ध्यानात ठेवा- 
यला हवे. मुसलमानांनी भारतावर अनेक वेळा स्वाऱ्या 
केल्या. सुरवातीच्या स्वाऱ्यांच्या वेळी ठूटमार करून ते 
परत गेले, काही शतकांनंतर ते परत आले आणि मग 
भारतावर त्यांनी आपले राज्य स्थापन केळे, चीन या 
इतिहासाची पुनरावृत्ति करणार नाही, असे कोण म्हणं 
शकेल ? या स्वारीच्या वेळी आपल्या सामर्थ्याची 
चुणूक दाखवावी, एवढाच कदाचित्‌ चीनचा उद्देश 
असेल. आपण समर्थ आहोत आणि भारत नित्रेल 
आहे याची प्रचीती पटली की हिमाल्याच्या परिसरा- 
तील राज्ये आणि आडदिया खंडातील लहानसहान 
राष्ट्रे विनासायास अनुकूल होतील आणि आपलें 
नेतृत्व मान्य करतील अशी कदाचित्‌ चीनच्या राष्ट्र- 


५९ 


नवभारत 


धुरीणांची कल्पना असेळ आणि ती कल्पना खरी 
ठरली नाही अस आज तरी निदान हमखास म्हणता 
येत नाही, या तऱ्हेचे मर्यादित असे जे उद्दिष्ट होते ते 
सफल झाले म्हणून चिनी सैन्य परत गेळे अस देखील 
म्हणता येईल, या खेरीज इतरही काही कारणे असू 
शकतील. तित्रेटच्या पठारापासून बऱ्याच अंतरावर 
गेल्या कारणाने सैन्याला रसद व युद्धसाहित्य पोचविणे 
कठीण झाले असेल, रशियाने कदाचित्‌ दडपण आणले 
असेल आणि इंग्लंड-अमरिकेच्या मदतीनंतर लढाई 
जिंकणे सोपे जाणार नाही असेही बजावळे असेल, 
आक्रमणानंतर भारतामध्ये बेदिळी माजेल आणि 
गोंधळ उडेल, ही जी अपेक्षा होती ती खोटी ठरल्या- 
मुळे धोरणाचा फेरविचार करणे कदाचित्‌ प्रास झाले 
असेल. अद्यी एक ना दोन, पाच पंचवीस कारगेही 
असण्याची शक्‍यता आहे. युद्धविराम का झाला आणि 
सैन्य परत का चालले आहे, हे जरी आज निश्चितपणे 
सांगता आले नाही, तरी एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे 
की गेलेले सैन्य परत येणार नाही आणि चिनी 
आक्रमणाचे संकट आता संपले अशी कल्पना करणे 
अत्यंत आत्मघातकीपणाचे ठरल्यावाचून राहणार नाही. 

चीनच्या धोरणाविषयी त्या देशाच्या इतिहासावरून 
आपल्याला काही अंदाज बांधता येतात. इतिहासावरून 
असे दिसंत की चीन हे एक विस्तारवादी असे राज्य- 
आहे. मध्यवर्ती सत्ता प्रबळ होती अशा प्रत्येक काल- 
स्डात चीनने आपल्या साम्राज्याचा विस्तार वाढ- 
चण्याचे सतत प्रयत्न केलेळे आहेत.. एकेकाळी चौनंने 
नेपाळ, भूतान; सिकिम, नेफा, ब्रह्मदेश, इंडोचायना, 
कोरिया इत्यादि अनेक राज्यांना आपळे अंकित बन. 
विले होते. हे सारे देश आपल्याच साम्राज्याचे भाग 
आहेत असे आज देखील चीनला वाटते. हे सव आपले 
गमावलेले प्रदेरा (1०80 ६७11101166 ) आहेत असे 
चीनच्या प्रत्येक राजकारणी पुरुषाला वाटत, आणि 
ते परत मिळविणे हे तो आपले राष्ट्रीय क्त्य समजतो, 
म्हणून चीन प्रबळ झाला की हे प्रदेश मिळविण्यासाठी 


०. 


आणि त्याच्याही पलीकडे हातपाय पसरण्यासाठी तो 
प्रयत्न केल्यावाचून राहणार नाही ही प्रत्येकाने मनाशी 
खूशगाठ बांधून ठेवावयास हवी. हृळंचे भारतावरील 
आक्रमण ही त्या प्रयत्नाची नांदीच आहे असे म्हणा- 
वयास हरकत नाही. 


: पसरतो आहे तो आशिया खंडांत त्याचा 


चीन आज प्रबळ आहे एवढेच नव्हे तर तेथे 
आज कम्युनिस्टांचे अधिराज्य आहे. कम्युनिझम हे 
देखील एक विस्तारादी आणि आक्रमणद्लीलळ असे 
तत्त्वतान आणि राजकारण आहे. रचाॉनमथ्ये त्याचा 
विस्ताखादी अशा राष्ट्रवादाशी संयोग झाला आहे. 
“ आधीच मर्कट तश्यातहि मद्य प्याला म्हणज 
जी अवस्था होते ती आज कम्युनिस्ट चीनची 
झाली आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. कम्यु- 
निस्ट 'चीनळा सञजंध आशिया खंडावर आपले 
अधिराज्य स्थापन करायचे आहे. आफ्िक्ेवरतीही 
त्याची दृष्टी आहे. आणि तिथेही त्याचे प्रयत्न 
चाळू आहेत, आणि आज ना उद्या जगावर स्वामित्व 
गाजवण्याचीही मनीषा त्याच्या ठिकाणी उद्भवणार 
नाही म्हणून कुणी सांगावे ? कारण चीनचा राष्ट्रपुरुष 
असा जो कनफ्युशिअस त्याने कधीच सांगून टाकले 
आहे की “ आकाशात दोन सूर्य कधीच नसतात ” 
( पश ७1९ 10 (७० 8018 17 (1९ 8४ ). 
याच गोष्टीची कदाचित्‌ कम्युनिस्ट रशियाला धास्ती 
बाटत असावी, आणि त्यामुळेच कदाचित्‌ त्या दोन 
केम्युनस्ट राष्ट्रांमधील तेढ वाढत चचालली असादी. 


पण आजच त्या तेढीचा भारताला किंवा आशियातील 


इतर राष्ट्रांना खूप फायदा मिळेल 


यद्‌ अशी आका 
बाळगण्यात हर्शील नाही. चीन सध्या 


जो हातपाय 
पी चा रशियाला 
विशेष उपद्रव होणार नाही. म्हणून आशियातील 
चीनच्या या पेस्तारवादी प्रयत्नांकडे रशिया दुर्लक्ष 
करील हेच अधिक सयुक्तिक वाटत. ग 
चीनला भारताचे वैषम्य वाटते ते लोकशाहीच्या 
मार्गाने समाजाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय 


.५ 


अझुनधटना करण्याचे जे 


'मनी 
अशी चीनच्या कम्युनिस्ट धास्ती वाटते. 
केम्युनिझममुळेच जगाचा आणि विशेषतः आशिया- 
तील चण राष्ट्रांचा उद्धार होऊ शकेल या त्यांच्या 
ताढाही त्यामुळे धोका पोचतो, 


आणि भारतात 


ष्र 


चीनचे आक्रमण आणि लाचे स्वरूप 


'डोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी झाला तर चीनमधील 
आपली हुकूमशाही फार काळ टिकणार नाही ही भीती 
देखील त्याना वाटत असावी. त्यामुळे लोकशाहीच्या 
मार्गाने हलके हलके प्रगतीची पाऊळे टाकणारा भारत 
त्यांच्या डोळ्यात खड्यासारखा सळू लागला .आहे. 
आपली ही प्रगती थांबविणे हा देखील चिनी' आक्र- 
मणाचा हेतु असेल. म्हणूनच चीनशी आपले जे युद्ध 
सुरू झाले आहे ते सीमा प्रश्नापुरते किंवा सीमाप्रदेशा- 
पुरते मर्यादित नसून, त्याचे स्वरूप फार व्यापक आहे. 


दोन जीवनपद्धतींमधील, जीवनाच्या दोन तत्वश्ञानां- 


मधील तो संघष आहे. लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही 
असे त्या संघर्षाचे वैचारिक स्वरूप आहे. 


१९५० साली स्वतंत्र तित्रेचे दान कम्युनिस्ट ' 


चीनच्या पदरात टाकले नसते तर चीनला सीमाप्रदेशा- 
बद्दलचा वाद घालण्याची आणि वाढवण्याची संधीच 
सापडली नसती. उत्तरकडीळ दोन टोके सोडली तर 
आपल्या सर्व सीमा मिडल्या आहेत त्या तिब्रेयशी. 
तिबेट स्वतंत्र होते तोवर चिनी सैन्य हिमाल्यापाशी 
पोचू शकत नव्हते. तिबेटच्या स्वातंत्र्यहरणानंतर चिनी 
फौजांचा हिंमाल्यापर्यंत अनिर्बंध संचार सुरू झाला. 
-तिंबेटच्या पठारावर सैन्याची आणि साधनसाप 

“जुळवाजुळव करून नंतर त्यांना स्वतःच्या सोइप्रमाणे 
भारतावर हछा करता आला. तिंब्रेटच्या पठारांचा 
-जोबर चीनच्या सैन्याला उपयोग करता येईल तोवर 
हिमाल्याच्या या बाजूला त्याचा प्रतिकार करणे आप- 


व यवाळतलयळळम 
चाकाक । इतिहास आणि ततत्ककान 


- लेखक - 
प्रा, सदाशिव आठवले 
कि. ३ रु. 


मिळण्याचे ठिकाण - 


चिटणीत्त, प्राज्ञपाठकछोळा मंडळ, वाई, 


म 
जसजसयरतसयेरयेरमरमेरणमेतमेशामेरप्मेर जेर नयेत येरपयेप 
५३ 


सग्नीची 


ल्याला फार कठीण जाणार आहे. म्हणून त्या पठारांचा 


,जचीनळा उपयोग करता येणार नाही अशी तजवीज 


आपल्याला आज. ना उद्या करावी लागणार आहि, 
म्हणजेच तित्रेटवरील प्रेमामुळे नव्हे तर स्वसंरक्षणाच्या 
दृष्टीने देखोळ त्या देशाचे हिरावलेळे स्वातंत्र्य त्याला 
परत मिळवून देण्याची खटपट आपल्याला करावी 
लागेल, तिबेटच्या स्वातंत्र्याची मागणी आपल्या नेत्यांना 
८(अतिशय चमत्कारिक ” (“ 191109४0”) वाटते. 
पण उद्या चीनच्या आक्रमणाने उग्र स्वरूप धारण. केले 
की तिबेटच्या भूमीवरून चिनी सैन्याची हकालपट्टी 
केल्याखेरीज आपल्या सीमाप्रदेशातं शांतता नांदणार 
नाही हे त्यांना कळून आल्याखेरीज राहणार नाही. 


आज युद्धविराम झाला आहे हे खरे. पण तो पूर्ण- 
विराम नव्हे. रणांगणावरील युद्ध थांबवून, काही दिवस 
चीन खल्बतखान्यामध्ये युद्ध लढणार आहे. पण 
खलबते करून, बोलणीचाटणी करून, आपला कार्य- 
भाग साधत नाही असे इष्टीस पडताच चीन पुन्हा 
रणांगणाकडे वळणार आहे. वाटाघाटांनी त्यांचा कार्य- 
भाग साधणे शक्‍य नाही, कारण त्यांची भूक फार 
मोठी आहे. लडाक, नेफा वगरे सीमाप्रदेश तर त्यांना 
हवेच. आहेत. पण अंतिमतः त्यांना भारतामध्ये 
स्वतःला अनुकूल असे .कम्युनिस्टांचे असो किंवा 
कम्युनिस्ट-सहकार्‍यांचे असो-राज्य स्थापन करावयाचे 
आहे. म्हणून लढा अटळ आहे आणि त्याची. तयारी 
करणे हेच आपले कर्तव्य आहे.. 


“१ 


क का हा स द ३ परया 


[ जि. सातारा ] 


ग्रा. न. र. फाटक 


के. दत्तात्रय बाळकृष्ण डिस्कळकर 


महाराष्ट्रांतील एक गाढे इतिहाससंश्योधक व 
पुरातत्त्व श्री, द्‌. बा, डिस्कळकर हे ता. २ नोव्हेंबर 
१९६२ रोजी मध्यरात्रीनंतर मुंबईस वांद्रे वेथ आपल्या 
ज्येष्ठ चिरंजीवाच्या बिऱ्हाडी अकस्मात्‌ हृदयविकाराने 
दिवंगत झाले. आक्टोबर महिन्याच्या मध्यात पुणे 
विद्यापीठाची के. न. चिं. केळकर व्याख्यानमाला 
गुंफण्याकरिता एक आठवडा तेथे घालवून मुंबईस परत 
आल्यावर ह्या व्याख्यानांच्या हस्तलिखितामध्ये 
सुधारणा करण्याचे काम त्यांनी चालविले होते. आक्टो- 
बराचा रोवटचा आठवडा नेहमीप्रमाणे बिनतक्रार पार 
पडला. ता. १ नोव्हेंबर रोजी छातीत दुखू लागले, 
सामान्य औषधोपचारांनी ती पीडा किंचित्‌ थांबली; 
पण जागा बदळून त्या पीडेने आपला प्रभाव चाळू 
ठेवला अर्थात अस्वस्थता कायम होती. त्या अस्वस्थ- 
तेतच त्यांचे प्राणोत्क्रमण घडले, गेल्या दोन तीन वर्षांत 
मागच्या पिढीतील महाराष्ट्राचे जे नामवंत इतिहास- 
पंडित गमावले त्यांत डिस्कळकरांच्या मृत्यूने भर 
पडली आहे. 

के. डिस्कळकरांचा जन्म १८९२ साली साताऱ्यास 
झाला. त्यांच्या वडिलांची सांपत्तिक स्थिती गरिबीची 


होती. .तिच्याशी घेर्यानें झगडत त्यांनी आपला प्रपंच 
चालविला होता. सांपत्तिक दैन्याची झळ सोशीत 
साताऱ्यास डिस्कळकरांनी मॅट्रिकपयेतचे शिक्षण रेटले. 
व नंतर इंदूर, बनारस याप्रमाणे स्थलान्तर कर्रीत त्यांनी 
एम. ए. ची पदवी पद्रात पाडून घेतली. संस्कृत व 
भारताचा प्राचीन इतिहास या दोन विषयांची आवड 
त्यांच्या ठिकाणी स्वमावतःच असल्यामुळे पुढे त्यांनी 
इतिहाससंशोधनाचा मरेपर्यंत अखंड व्यासंग चालविला 
होता. परंतु स्थिरत्व असे त्यांच्या वाट्यास अलीकडील 
दहा वर्षे सोडल्यास कधीच आले नाही. एम्‌. ए.. 
झाल्यानंतरची काही वर्षे त्यानी गुजरात-सोराष्ट्रात 
घालविली, काही वर्षे मथुरच्या सरकारी ऐतिहासिक 
वस्तुसंग्रहाल्याचे क्युरेटर या नात्याने सरकारी नोकरीत 
सारली, काही काळ साताऱ्याच्या पारसनीस म्यूझिअमचे 
क्युरेटर म्हणून काम केले, पुण्याच्या पेशववेद्प्तरात 
डिस्कळकर काही काळ वावरले, पुढे इंदुरास सगळ्या 
प्रपंचासह जाण्याची पाळी ओढवली. त्यांचे इंद्रचे या 
वेळचे वास्तव्य एकप्रकारे आथिक दैन्याशी झगड- 
ण्याच्या कसोटीचे होते, मुले लहान, बायको टुखण्याने 
अथर्णास खिळलेली, इंदुरास मिळालेल्या नोकरीचा 
पगार डिस्कळकरांची योग्यता आणि प्रापंचिक जबाब- 
दारी याकडे पाहता अगदीच क्षुद्र, अशा विलक्षण 
ओढाताणीत ते' धीराने दिवस कंठीत होते. इंदूरास 

तेथील म्यूझिअमचे क्युरेटर म्हणून होते. 


असता तेथे मेथा आड- 
हू कलारसि रसिक सिव्हिल सव्हूट दिवाण 

घाना छंद होता. इंदूरच्या 
म्यूझिअमला कलेच्या ओढीने एकदा त्यांनी भेट दिली, 
म्यूझिअम दाखविण्याचे काम क्युरटरचे, त्याचे नांव 


हे नांब ऐकताच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कै. दृत्तात्रय बाळकृष्ण डिस्कळकर 


-साहेबाना संस्थानामार्फत क्युरेटरला दिल्या जाणाऱ्या 
“पगाराबद्दह चीड येऊन त्यांनी डिस्कळकरांच्या पगा- 
रात बऱ्याच मोठ्या रकमेची वाढ केली डिस्कळकरांची 
आर्थिक स्थिती थोडीशी सुधारली. हे मेथा पुढे 
डिस्कळकरांचा परामर्श करीत राहिले. गुजरातच्या 
'लेखकांत डिस्कळकरांचा समावेश असलेला एक ग्रंथ 
आहे. र 

डिस्कळकर साताऱ्यास पारसनीस म्यूझिअमचे 
क्‍्युरेटर असता त्या म्यूझिअमच्या व्यवस्थामंडळात 
एक महाराष्ट्रीय इतिहासज्ञ होते. त्यांचे व डिस्कळ- 
करांचे कामासंबंधात जमेना. वस्तुतः इतिहास्ततेसंबे- 
“घात डिस्कळकरांची व त्या व्यवर्‌ थामंडळसदस्थाची 

तुलना करता येणार नाही. एकजण ज्ञानाने वरचढ व 
खंबीर तर दुसरा सामान्य ख्यातीने व पारसनीस 
म्यझिअमपुरता अधिकाराने मोठा. या अधिकाराने 
त्याच्या अहुकारालाही धार चढली होती. डिस्कळकर 
आपले ऐकत नाहीत तेव्हा त्यांना नोकरीवरून हाक- 
'लण्यासाठी युक्त्या शोधीत असता त्यांने डिस्कळाकरां- 
विषयी ते हीन चारित्र्याचे असा गवगवा आरेभून 
डिस्कळकरांना नोकरीवरून काढले. पारसनीस म्यूझि- 
अमसाठी डिस्कळकरांना क्युरेटस्च्या जागेचे आमिष 
दाखवून पूर्वीची नोकरी सोडायला लावणाऱ्या सदर 
गृहस्थाने त्यांस सातार्‍याच्या नोकरीतून हाकलताना 
या मागील गोष्टींचे स्मरण बाळगळे नाही, हे ध्यानात 
'ठेवणे बरे. तो काळ कांग्रेसपक्षाच्या पहिल्या स्वराज्य- 
कर्तृत्वाचा होता. मुख्य राज्यसूत्तधार व राज्यकारभारा- 


.तीळ सर्व माणसे शंभर टक्के थड चारिञ्याची पाहिजेत, . 


अशी खुळी समजूत उराशी बाळगणारे तेव्हाचे मुख्य 
मंत्री होते. डिस्कळकराविरुद्ध चारिः्यहीनतेची वाव- 
टळ त्या मुख्यमंत्र्याला वावगी वाटली मोही डिस्कळ- 
कर नोकरीस आंचवळे व सरकारात त्य दाद 
लागण्याचीही शक्‍यता उरली नाही. ज्याने डिस्कळ- 
करांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्धर स्थितीत लोटले त्याच्या 
निमंत्रणालां डिस्कळकर भाळले याचे कारण डिस्कळ- 
कर मूळचे सातार्‍याचे, त्या ठिकाणी रहायला मिळेल 
व आपले इतिहाससंशोधनाचे आवडते कामही करता 
येईल असा दुहेरी लामाचा लोम. डिस्कळकरां- 
विषयी लिहिताना सातारच्या नोकरीची माहिती 
मानवीस्वभावाचे वैचित्र्य ध्यानात येण्याकरिता थोडी 


विस्ताराने दिळेडी आहे. डिस्कळकरांचे नशीब जन्मतः 
सातारच्या म्यूझिअमशी जखडलेले नव्हते, इतिहास- 
संशोधनाच्या भरीव कामगिरीने जसे त्यांना साताऱ्यास 
नेले तसेच त्या कामगिरीच्या कीतीने त्यांना इंदुरास 
तारळे. स्वकीयांहून पुष्कळदा परस्थांना एखाद्याच्या 
विद्दत्तची पारख जास्त बिनचूक असते, अशी 
ज्ञानाच्या क्षेत्रात पुष्कळ' उदाहरणे आढळतात. 
महाराष्ट्रात डिस्कळकर काहीसे मागे पडल्याप्रमाणे 
वाटतात. हीचे युग खटपटीलटपटीचे, धक्काबुक्ीने 
इतरांना मागे सारीत पुढे येण्याचे आहे. डिस्कळकरांची 
प्रकृति अशा तऱ्हेच्या अहंविशेषवृत्तीला अनुकूल 
नव्हती. त्यांनी मुंबई-पुण्याच्या विद्यापीठातील काही 
व्याख्यानमाला ओवल्या. प्राचीन भारतीय इतिहासाच्या 
विषयाचे ते बहुधा दरवर्षी परीक्षक नेमले जात 
असत. अनेक प्राच्यविद्यासंशोधनाच्या संस्थांशी त्यांचा 
संबध होता; पण महाराष्ट्रात कोण कोण विद्वान्‌ 
आहेत अशी चर्चा निघाल्यास डिस्कळकरांचे नांव 
हटकून आठवावे असे विद्दज्जनातील अग्रगण्यत्व त्यांना 
मिळविता आले नाही, शिलालेखांच्या अभ्यासात व 
जाणतेपणात डिस्कळकरांचा हात धरील असे विद्वान 
भारताव विरळाच सांपडतील अशा अर्थाची प्ररास्ति- 
पत्रे त्यांना लाभल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांनी 
इतिहांसविषयावर लिहिळेळे विद्दन्मान्य लेख शेकड्यांनी 
मोजावे लागतात, त्यांच्या वुद्धीतील मूलग्राहित्वाचा 
गुण एका उदाहरणाने सिद्ध होऊ शकतो. प्राचीन 
शिलालेखांचे संशोधन आणि वाचन गेली शंभरसवारशे 
वेष सारखे चाळू आहे. पण शिलालेखांसाठी कोणत्या 
पदार्थांचा उपयोग केला जात असे, या प्रश्नाकडे प्रथम 
लक्ष डिस्कळरांनी पुरविळे व संशोधनपूर्वक एक प्रबंध 
लिहून काढला. ( शिलालेख हा शब्द येथे अतिशय 
स्थूल अर्थाने वापरला आहे. अशा लेखाकरिता शुद 
दगडाचीच निवड होत नव्हती, म्हणून डिस्कळकरांना 
त्याबद्दल लिहिणे राकय झाले ) त्यांच्या प्रबंधाची 
तज्ज्ञांनी वाहवा केली. व 
शिलालेखातील कवित्व हा विषय हाती घेऊन 
सुमारे ८०० कवींची माहिती त्यांनी गोळा केली होती 
शिलालेख, लोहस्तंभावरील प्रशास्तिपर काव्ये वगेरे 
साहित्यात काव्यगुण असल्याची वाच्यता बुल्हर यानी 
कित्येक वर्षामागे केली होती. त्या वाच्यतची यथार्थता 


ष्‌ 


नवभारत 


संविस्तर पटविण्याकरिता डिस्कळकरांनी उद्योग आरं- 
भला. तो उद्योग पुरेसा झाला तेव्हा त्याच्या प्रकारना- 
करिता त्यानी असल्या कामाचे कंकण हाती बांधलेल्या 


दिछीतीळ एका प्रख्यात निमसरकारी संस्थेकडे तो. 


पाठविला. त्या संस्थेने डिस्कळकरांच्या कामाची 
परीक्षा करण्यासाठी त्याची रानगी अधिकारारूढत्वाने 
तज्ज्ञ समजल्या जाणाऱ्या एका व्यक्तीकडे केली. या 
परीक्षकाने संस्थेस कळविळे की डिस्कळकरांच्या कामा- 
सारखे काम आपण कर्रात आहो, म्हणून डिस्कळ- 
करांच्या पुस्तकाला साह्य देणे योग्य होणार नाही. बड्या 
अधिकाऱ्याच्या अभिप्रायाला डावलणे अनुचित सम- 
जून सद्रसंस्थेने डिस्कळकरांच्या तोंडास पाने पुसली. 
डिस्कळकराचा ग्रंथ मोठा, 'त्याचा खप साहजिकच 
कमी होणार, तेव्हा तो प्रकाशित करण्याला एखादा धना- 
ढथच प्रकाशक हवा. अर्थात तो ग्रंथ हस्तलिखिताच्या 
रूपाने त्याच्या कागदपत्रामध्ये धूळ खात पडेल 
असा संभव अधिक आहे. हे सुद्धा येथे सांगून ठेवणे 
अवइय आहे की ज्याने डिस्कळकरांच्या हस्तलिखि- 
ताळा आश्रय न देण्याचा सला दिला, त्यानेहि चार- 
पांच वर्षे लोटली तरी आपले काम हातावेगळे केलेले 
नाही; किंबहुना शिलावाड्ययांतील काव्यगुणांची 
ओळख करून देण्याचे काम त्याने हाती घेतले आहे 
की नाही, अशी शंका घेतल्यास चूक होणार नाही. 
तूर्त त्या अधिकार्‍याने डिस्कळकरांच्या कामाला खो' 
दिला एवढेच तात्पर्य स्वीकारावे लागते, 


डिस्कळकरांचे निरंतर अध्ययने हेचं काय ते एक 
व्यसन होते. गेल्या दहा वर्षात त्यांचे मुलगे 
कमाई करू लागल्याने पूर्वीची ओढाताण थांबली होती. 
यामुळे डिस्कळकर निश्चितपणे आपला काळ व्यासंगांत 
घालवीत असत. मुंबईस असले की, दुपास्चे भोजन 
आटपून त्यांची स्वारी विद्यापीठाच्या ग्रंथसंग्रहाळयात 
येऊन बसायची व दिवस मावळेपर्यंत वाचन, टिपणांचे 
ळेखने, त्यावर चिंतंन मनन करावयाची असा त्यांचा 
नियम होता. अशा रीतीने त्यांनी महाराष्ट्र व 


आपण बोलावे असे त्यांच्या मनात येऊन 'त्यांनी 
त्याप्रमाणे अर्ज पाठावेला. अर्जासोबत व्याख्यान 
विषयाची रूपरेषा रवाना केली. सुदैवाने त्यांचा अर्थ 
निवंडमंडळाच्या पसंतीस उतरला व त्यांची पुण्यास 
व्याख्याने झाली. यानंतर शुजरात-सोराष्ट्राच्या प्राचीन 
इतिहासावर त्यांची मुंबई विद्यापीठाच्या ' विद्यमाने 
व्याख्याने व्हावयाची होती. पुण्याच्या व्याख्यानानंतर 
एका आठवड्याने ते कालवदा झाल्यामुळे यापुढे 
डिस्कळकरसंबंधात कसलाच विचार करण्याला अवकाश 
राहिलेला नाही. ही व्याख्याने त्यांनी लिहून काढली 
होती म्हणून पुस्तकरूपाने ती पुणे विद्यार्पीठाच्या द्वारे 
जनतेच्या हाती पडण्याची आशा आहे. यापेकी 
एका व्याख्यानांत ते मृच्छकटिक नाटकाचा कर्ता 
खक हा महाराष्ट्रीय असल्याचे सिद्ध करणार होते. 
*याख्यानांचा ग्रंथ समोर आल्याशिवाय शूद्रकाचे महा- 
राष्ट्रीयत्व पटविण्याकरिता डिस्कळकरांनी कोणते पुरावे 
सादर केळे आहेत, याचा जिश्ञासूना बोधहोणार नाही. 


डिस्कळकर खभावाने संकोची वृत्तीचे होते. बाळ- 
पणापासून दारिद्याशी झगडा, नंतर पुनः पुनः होणारी. 
निर्वाहाच्या उद्योगातील पीच्छेहाट, अशा संकटांना 
टक्कर देणाऱ्या पुरुषात आडदांडपणा, अरेरावी, वगेरे 
खभावविशेषांचा जोर बाढतो किंवा घासाधिशीचा 
पसंग टाळणारा संकोच घळावतो. डिस्कळकरांच्या 
खभावात संकोचाचा पगडा बसला. त्यांना ज्या 
विषयांचे शान होते त्या विषयांची एखाद्या ठिकाणी. 
चर्चा चाढू असून तिच्यात कचित्‌ चूक होत आहे, 
असे ध्यानात आले तरी ती चर्चा ऐकून गप्प राहाण्या- 
इतका ह्याच्या ठिकाणी गाढ मनःसंकोच वसत अस-. 
ल्याचे प्रसग त्यांच्या परिचितांना पुष्कळ सांगता येतील. 
शरीरयष्टिदेखील 


भरण्यासारखी नव्हती, अशा कित्येक 


कारणांनी डिस्कळ- 
कर विद्ध्तेच्या चढाओढीत मागे राहिळे ं 
संशो मागे राहिले त्यांच्या 
धनकार्याचा विले 


त क रोमी मोठा आहे. व त्यायोगाने 


त्यांना 
गुजरात-सौराष्ट्र या प्रदेशांचा सर्वांगीण इतिहास डिस्कळकरांचा विशेष म्हणजे १. मिळत होता. 
आत्मसात करून ठेवला होता. पुणे विद्यापीठाच्या भनाकडे पाठ त्यांनी संकटकाळातही 
डिस्कळकरांच्या 
न. चिं. केळकर व्यांख्यानमाठेची जाहिरात 'हा- निघनाने इतिहासाचा एक निष्ठावान सेवक गेला ही 
ण्यात आल्यावर महाराष्ट्राच्या प्राचीन इतिहासावर मोठी हानि समजावी लागते वक गेला 
मा कक 


५६ 


हिंदुस्थान स्वतंत्र होण्याचे सुमारास व्यवसायाचे 
निमित्ताने मी पूर्व आफ्रिकेतील केनिया या ब्रिटिद्य 
वसाहतीत गेळो आणि आतापर्यंत मी तेथेच वास्तन्य 
केले, या अवधीत तेथीळ जीवनाशी मळा समरस होता 
आले. समाजाच्या निरनिराळ्या थरात मिसळण्याची 
व अनेक सार्वजनिक संस्थांतून जबाबदारीने कांम कर 
ण्याची संधी मिळाली. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या जाग- 


तिक जागृतीचा एंक भाग म्हणून सर्व जगात मागारू 
लेला म्हणून समजण्यात आलिल्या आफ्रिका खंडातही 
अपूव जागृती होऊन परकीयांची सत्ता छगारून देऊन 
एकामागून एक देश आत्मसा स्वतंत्र होत 
चाळले, या लोटेचा बेग अद्यापि कमी झालेला नाही. 

- या दीघ अवधीत पूर्व आफ्रिकेतील एका भागातील 
सामाजिक आणि राजकीय स्थित्यंतरे मला प्र्यक्ष पहा- 
वयास आणि अनुभवावयास मिळाली. त्यांचे अल्पसे 
चित्र रेखाटण्याचा .म्री यिथे' प्रय ' केळेळा. "आई 
हे चित्र न्याहाळून पहात असताना त्यात आप निक- 
टच्या भतकाळातील हिंदुस्थानचे चित्रही पहात आहोत 
की काय; असा. वाचंक्रांना. भास होण्याची शक्‍यता 
आहे. कारण अगदी स्थूलमानाने का होईना, सारख्या 
परिस्थितीत सारखी चित्रे दिसणे स्वाभाविक आहे. 


माझ्या विवेचनात मी मुख्यतः ताज्या म्हणजे गेल्या 
-प्ांच वर्षांतील घडामोडींचा धावता परिचय करून 


पी 
दिलिळा असला तरी त्यात पूर्वीच्या कालातील पाश्व- 


भूमीही प्रतिबिंबित झालेली आहे. तक 
गेल्या पाच वर्षांत संबंध आफ्रिका खंडात एवढी 


जागृती झाली. आहे मीः इंतणने इतिहासात त्याला 
तोड सापडणे कठीण जाईल. अत्सत मागासलेला व 
बाहेरच्या लोकांना असात असलेला हा मोठा भूप्रदेरा 
युसेवियन साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी आपल्या अंमला- 
लाली गेल्या शतकांत आणला. गेल्या शांभर वर्षांत 
आफ्रिकन लोकांना पाश्रात्य संस्कृतीची व चालीरीतींची 
माहिती झाली. गेल्या चार पाच वर्षांत इंग्लंड, फ्रान्स 
बेळजियम या राष्ट्रांनी आपल्या अंमलाखालील बर्‍याच 
आफ्रिकन देशांना स्वातंत्र्य दिळे आहे व थोडे राहिलेले 
देश लवकरच स्वतंत्र होतील अंशी चिन्हे दिसत आहेत. 


न, भा. ८ 


अनुक्रमणिका 


श्री. म. द. नवरे 
केनियातीठ पंधरा वषें 
पूर्व आफ्रिकेतील ब्रिटिश अंमडाखालील चार प्रदेश 
म्हणजे केनिया, युगँडा, टँगॅनिका आणि झांझिबार. या 
वैकी गेल्या वर्षी टँगॅनिका व दोन महिन्यापूर्वी युगॅडा 
स्वतंत्र झाळे. केनिया व झांझिबार एक वर्षाने पूणे 
स्वतंत्र होतील असा अंदाज आहे. 
युरोपियन आणि हिंदी 
गेल्या पंधरा वर्षात केनियामध्ये जी राजकीय; 
सामाजिक व दौक्षणिक स्थित्यंतरे झाळी ती कोणालाही 
आश्चर्यकारकच वाटतील, पंधरा वर्षापूर्वी सवे क्षेत्रातून 
युरोपियन लोकांचे प्रावल्य दिसत होते. देश्याच्या कायदे- 
मंडळातून त्यांचे बहुमत होते. थोडेसे एशियन ( हिंदु, 
मुसलमान, व अख ) सभासद असत. पण निवडून 
गेळेढा असा एकही आफ्रिकन प्रतिनिधी नसे. 
सरकारी नोकरीतून मोठ्या हुद्याच्या जागा युरो- 
'पियनांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या असत.. सरारी 
नोकरीत पंगाराचे प्रमाण युरोपियन, एशियन, व 
आफ्रिकन, यांचे निरनिराळे असे. राहण्याच्या व. खेळ- 
'ण्याच्या' जागा, शाळा व हॉटेळे युरोपियनांच्यासाठी 
राखीव असत. देशातील अत्यंत सुपीक भाग ( ७१1६९ 


'प्2७1०7१8) युरोपियनांनी स्वतःसाठी ठेवलेला होता. 


या काळात युरोपियनांच्या इतका सरकारी पाठिंबा 
नसताही हिंदी लोकांना आपली आर्थिक उन्नति करून 
घेण्याची संधी मिळाली. व्यापारात व उद्योगधंद्यांतून 
हिंदी लोकांनी स्वतःच्या कोशल्याने यश कमावले. 
प्रमुख शहरांतून जी घरे दिसतात ती बहुतेक हिंदी 
लोकांच्या मालकीची आहेत. सरकारी नोकर्रीतही 


बऱ्याच हिंदी लोकांचा शिरकाव होळ शकला. 


मिळकतीचे प्रमाण चांगळे असल्यामुळे अऱ्याचशा 
आधुनिक सुखसोयी हिंदी लोकांना.. मिळू शकल्या, 
आज बऱ्यांच हिंदी लोकांजवळ मोटारी, रेफरीजेरेटसं, 
राडेयो वगेरे आधुनिक सुखसोयीची साधने आहेत, 
बदलत्या काळाची पावले 

परंतु गेल्या दोन तीन. वर्षांत झालेल्या घडामोडी- 
वरून युरोपियन व एशियन लोकांना अनुकूल असळेली 
ही परिस्थिती . पुढे चाळू राहील असे वाटत नाही. 
क्रेनियासाठी लंडनमध्ये १९६० सालच्या प्रारंमी व 


७ 


' नबभारत 


१९६२.साली देन घंटना परिषदा झाल्या. केनियाला 
स्वादंत्य देण्याचे ब्रिटिश सरकारचे धोरण व त्याकरिता 
देशात होणाऱ्या घडामोडी याचे आफ्रिकन लोकांना 
चांगले आकलन होत आहे व त्यामुळे भविष्यकाळ 
भूतकाळापेक्षा अनेक दृष्टीनी भिन्न असणार याबद्दल 
त्याना संशय राहिलेला नाही. कायदेमंडळात आता 
आफ्रिकन सभासदांचे पूणे बहुमत आहे. युरोपियन 
व. एशियन लोकासाठी मुळीच जागा राखून ठेवलेल्या 
नाहीत; सरकारी नोकरीतून आफ्रिकन लोकांना 
शक्‍यतोवर संधी देण्याचे सरकारी धोरण अंमलात 
आणण्यास सुरवात झाली आहे. शाळा व हॉटेले 
आता विशिष्ट जमातीसाठी राखून ठेवली जाणार 
नाहीत. युरोपियन मालकीच्या शेतीच्या जमिनी आता 
कोणालाही विकत घेता येतात, एवढेच नऱ्हे तर 
आफ्रिकन. लोकांनी या जमिनी विकत घ्याव्यात 
म्हणून त्यांना आर्थिक मदत करण्याचे सरकारचे 
धोरण जाहीर झालेळे आहे ! व्यापारामध्ये पुढे येण्यास 
जरूर ती मदत आफ्रिकन लोकांना सरकारकडून 
मिळते. शिक्षणातही त्यांची प्रगती झपाट्याने होत 
आहे. आफ्रिकन पुढाऱ्यांनी निरनिराळ्या क्षेत्रात 
पुष्कळ आफ्रिकन तज्स लवकर तयार व्हावेत म्हणून 
इंग्लंड-अमेरिंकेतून त्यांच्या शिक्षणाची सोय केली 


आहे. पूव आपभिक्रेचे एक विद्यापीठही लवकरच 


स्थापन होणार आहे. 
परकीयांचे दिवस संपले 

आफ्रिकन लोकातील या जागण्तीचा परिणाम हिंदी 
लोकांच्या जीवनावर साहजिक होणारच. आतापर्यंत 
व्यांपारांसाठी हिंदी लोक या देश्याच्या अगदी 
दूरदूरच्या ठिकाणी जाऊन स्थायिक होऊन 
राहिळे होते. तेथ आफ्रिकन वस्तीत राहून त्यांनी 
आपला चांगला जम भसविला होता. पण आता 
बदललेल्या युगात पुष्कळ लोकांना असे राहाणे 
कठीण होऊ लागले आहे. आत्तापर्यनंत एकंदर 
आफ्रिकन समाज अशिक्षित व मागासलेला होता. 
त्याला पुढे येण्यासाठी संधी मिळत नसे. नोकर म्हणून 
कष्टाची कामे करून थोड्याशा वेतनातून ते लोक 
आपला: उदरनिर्वाह करीत. राहावयाची त्यांची घेरे 
सुद्धा अगदी, साधी मातीची बांधलेली व गलिच्छ 
वस्तीत असत, तेव्हां एकंदर आफ्रिकन समाजाला 


ष्ट 


- निर्माण झाली ! केनियामध्ये 


आपल्या देशात आपण गरीब व बाहेरून येथे आलेले 
युरोपियन व हिंदी हे श्रीमंत याबद्दल वैषम्य वाटत 
असल्यास काहीच आश्चर्य नाही. आता आफ्रिकन 
लोकांच्या वेतनात व राहाणीत खूपच फरक होत आहे. 
आफ्रिकन लोकांचा मध्यमवर्गही हळूहळू तयार होत 
आहे. चांगल्या पगाराच्या व हुद्याच्या जागांवर 
आफ्रिकन लोकांच्या नेमणुका होत आहेत व चांगल्या 
आधुनिक घरातून व बंगल्यातून राहाण्याची त्याना 
संधी मिळत 'आहे. नैरोबी व मोंधासा या प्रमुख 
शहरातील मेयर सध्या आफ्रिकन आहेत. 
जमातीजमातीतील वेषम्य 

आपल्या त अंमलाखालील देशांना केव्हा व कस्त 
स्वातंत्र्य द्यावे हे ब्रिटिश लोकाना चांगले कळते. 
स्वातंत्र्यानंतर देशात शांतता नांदावी व लोकांनी 
जजाजदारीने राज्यकारभार चालवावा याबद्दल . ब्रिटिश 
सरकार शक्यतो काळजी घेते. त्यामुळे ब्रिटिशांनी 
स्वातंत्र्य दिलेल्या. आफ्रिकन देशातून कौंगोप्रमाणे 
गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. टॅँंगोनिकांत 
एकच आफ्रिकन राज$ीय पक्ष होता व वसाहत 
करून राहिलेले ब्रिटिश लोक नव्हते. म्हणून त्याला 
लवकर स्वातंत्र्य मिळाले. युगँडात दोन राजकीय पक्ष 
असले व तेथील चार आफ्रिकन' राज्यामध्य जरी थोडा 
मतमेद असला तरी सर्वीना संमत होईळ अशी घटना 
करून थुगडाला स्वातंत्रय दिले गेले, केनियाचा प्रश्न 


बराच गुंतागुंतीचा आहे. १९६० साली पहिल्या 
घटनापरिषंदेच्या वेळी सर्व आफ्रिकन पुढारी एक- 


मताचे होते, त्याचे कोणतेही राजकीय पक्ष नव्हते. पण 
त्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य देण्याचे ब्रिटिश सरकारचे 
धोरण स्पष्ट झाल्यावर लहान आफ्रिकन जमातीतील 
लोकांना मोठ्या जमातीतील लोक राज्यसूत्रे आपल्या 
हाती घेऊन आपल्यावर अन्याय करतील अशी. मीती 
जम संख्येने ६ 
फार मोठी असून, ति्यारनर जमात त्यने 
मोठ्या जमाती मिळाल्या तर बाकीच्या अनेक लहान 
आम्रिक्न जमातीवर कायमचा अन्याय होईल असे 
वाटल्यामुळे दोन आफ्रिकन राजकीय पक्ष निर्माण 
झाळे आहेत. या दोन पक्षामध्ये कोणत्याही बाजतीतं 


आज एकमत होणे मुष्कील होऊन बसले आहे ! नवीन 
असून प्रांतांना 


घटनेमध्ये केनियाचे सहा प्रांत होणार 


केनियातील'पंधरा वर्षे 


विशिष्ट अधिकार घटनेतून मिळणार आहेत. लहान 
जमातींना खुष करण्यासाठी ही तडजोड आहे. या 
दोन्ही आफ्रिकन पक्षांनी- केनिया आफ्रिकन नॅशनल 
युनियन व केनिया आफ्रिकन डेमोक्रॉटेक युनियन- 
युरोपियन व एशियन सभासद आपल्या पक्षात घेण्याचे 
ठरविल आहे 
जुन्या पक्षांचा अस्त 

या दोन प्रबळ आफ्रिकन राजकीय पक्षामुळे युरो- 
पियन व एशियन यांच्या राजकीय संस्था यांना काहीच 
महत्त्व उरलेले नाही. पन्नास वर्षाहून जुन्या असलेल्या 
केनिया इंडियन कॉंग्रेसने आपले अंग राजकारणातून 
नुकतेच काहून घेतले आहे ! बाकीच्या युरोपियन व 
एशियन संस्था राजकारणात कोणत्यातरी एका आफ्रि- 
कन पक्षाला सामील होत आहेत. केनियाच्या सध्याच्या 
वातावरणात आफ्रिकन, युरोपियन, व एशियन यांचे 
परस्परसंबंध अधिक मित्रत्वाचे होत आहेत यात दांका 
नाही. जरी एकमेकांबद्दळचे संशय व हेवेदावे पूर्णपणे 
नाहीसे झाळेळे नाहीत तरी स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत परस्परां- 
मध्ये घरीचशी मैत्री झाळेली दिसून येईल असे वाटते. 
त्यासाठी एशियन व युरोपियन लोकांना आपल्य पूर्वीचा 
दृष्टीकोन बराच बदलावा लागेल; कारंण कोणत्याही 
जमातीला यापुढे काही विशेष सवलती मिळू शकणार 


नाहीत. 


युरोपियन वर्चस्वावर आघात 

आपल्या भवितव्याबद्दल युरोपियन व हिंदी लोकांना 
भीती वाटणे साहजिकच आहे. युरोपियन सरकारी 
नोकरांना 1098 ०४ 0970९7 बद्दळ बरीच नुकसान 
भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे बरेचसे सरकारी, नोकर 
पेसे घेऊन केनिया सोडून जात आहेत. केनियामध्ये 
मुरोपियन जमीनदारांनी पुष्कळ पैसा ओतून पूर्वीची 
जंगलमय जमिनीची उत्तम प्रकारे मशागत केलेली 
आहे. केनियाचे मुख्य उत्पन्न व परदेशी . निर्यात 
ऱेणारा माळ म्हणजे या शेतीचे उत्पन्न. या युरोपियन 
होकांना या जमिंनी विकून इंग्लडमध्ये किंवा इतरत्र 
तराणे अत्यंत जिवावर आलेळे आहे. युरोपियन दोती 
बेधडली तर संध केनियाची अर्थव्यवस्था बिघडेल 
भसे तज्जांचे मत आहे. युरोपियन लोकांना केनियामध्य 
गहण्यास जरी पुष्कळ सेंवलती मिळाल्या तरी देशाची 


सवांगीण सुधारणा. होण्यास त्यांचेच श्रम कारणीभूत 
झाले आहेत हे विसरून चालणार नाही. पन्नास वर्षा- 
पूर्वी केनिया अत्यंत मागासलेला होता, रेल्वे व मोटार 
यांची वाहतूक जवळ जवळ नव्हतीच. आतां 
उत्तम रेल्वे व विमानवहातूक या देशात सुरू आहे. 
मोटारीचे रस्ते सुधारळे जात आहेत. उत्तम शहरे 
वसली आहेत. रोतकी व उद्योगधंदे यांचे उत्पन्न वाढत 
आहे. सव्वादोन लक्ष चोरस मैलांच्या या प्रदेशात 
लोकवस्ती फक्त ६० लाखांची ( म्हणजे एका मुंबई 
शहराच्या दीडपट ! ) आहे ! हवापाणी उत्तम आहे. 
आज राहाण्यास जगामध्ये केनिया सवांत्तम आहें 
असे जगप्रवास करून आलिले केनियाचे रहिवांसीच 
सांगतात, परंतु एकंदर आफ्रिकन बहुजनसमाज अत्यंत 
गरिब्रीत असल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय सरकारला 
लोकांचे राहणीचे मान वाढविण्यासाठी आर्थिक योजना 
आखषाव्या लागतील, 


परदेशी चाललेला पेसा 


आपल्या भवितव्याविषयी बर्रीच शंका. निर्माण 
झाल्यामुळे गेल्या दोन अडीच वर्षांत केनियातून बरा- 
चसा पेसा परदेशी -मुख्यतः इंग्लंड व हिंदुस्थान - 
येथे गेला. अत्यंत वाइंट प्रसंग येऊन देश सोडण्याची 
वेळ आली तर आपल्याजवळील शिलर्कांचाः उपयोग 


. व्हावा असा हेतू पैसे परदेशी पाठविणाऱ्याचे मनात 


असावा. त्यामुळे क्‌नियामध्ये पैशाची टंचाई व 
आर्थिक मंदी निर्माण झाली आहे. त्याचा व परिणाम 
व्यापार व उद्योगधंद्यावर होत आहे. सध्या एशियन 
लोकात बरीच बेकारी वाढली आहे. नोकरी मिळाली 
नाही तर पुष्कळ हिंदी लोकांना हिंदुस्थानात परत यावे 
लागते. राजकीय .घडामोडीमुळे कोणती परिस्थिती 
निर्माण होईल याचा अंदाज करता आला नाही. तरी 
स्वातंत्र्यानंतर - म्हणजे सध्याची अनिश्चितता दूर 
झाल्यावर- लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल व एकंदर 
परिस्थिती सुधारेल अशी आशा लोकाना वाटते. 


जुन्या-नव्या पिढीच्या भावना 


केनियामध्ये बोस्तव्य करून राहणारे बहुतेक* संथ 
हिंदी लोक त्या देशाचे रहिवासी ( ब्रिटिश. प्रजाजन) 
झाले असून त्यांचेजवळ ब्रिटिश पासपोट॑ आहेत. केनिया 
स्वतंत्र झाल्यावर त्यापैकी बरेचसे ' लोक स्वतंत्र केमिर 


५९. 


_% माझ्या बरोबर हिंदुस्थानात रजेवर आलेल्या 


नवभारत 


याचे रहिवासी होतीळ यात शंका नाही. हिंदुस्थांना- 
नून केनियात गेलेल्या लोकांना आपल्या मातृदेशाबद्दल 
आस्था व प्रेम वाटत असले तरी केनियामध्ये जन्म- 
लेल्या मुलांना ही भावना नाही. केनियामध्ये जन्म- 
लेल्या सध्याच्या नवीन तरुण व शिक्षित पिढीला 
केनियाबद्दह फारच आदर व अभिमान वाटतो. 
या तरुण पिढीला हिंदुस्थानातील भाषा, प्रांत व जात 
याबद्दलचे वाद सुळीच माहीत नाहीत. आफ्रिकन 
लोकांबरोबर ' ही तरुण पिढी उत्तम प्रक्रारे मिसळू 
शकते. आफ्रिक्रन तरुण पिढीही झपाट्याने सुशिक्षित 
होत असून त्यांचे आचारविचार व धर्म वर्णद्वेषयुक्त 
नाहीत. नवीन केनियामध्ये सर्व धमाची व सर्व वर्णांची 
अशी एक नवीन पिढी निर्माण झाली तर केनियाचे 
भवितव्य खरोखर उज्ज्वळ होईल व जगातील इतर 
लहानमोठे देश या नवीन देशाच्या उन्नतीकडे कोतु- 
काने पहात राहातील, अशी लक्षणे दिसत आहेत. 


सुधारलेल्या देशातील सुखसोयी च शिक्षण 
सुधारलेल्या देशातील सर्व सुखसोयी आज केनिया- 
मध्ये उपलब्ध आहेत. जगातील रोजची बातमी देणारी 
दोन उत्तम इंग्रजी दोनिके नैरो्जींला प्रसिद्ध होत 
असतात- व तेथून विमानाने अयवा मोटारीने तीं 
३०० मैलावर दूर असलेल्या मोंब्रासासारख्या गावी 
सकाळी ७९-१० वाजता मिळू शकतात, .शिवाय 
गुजराथी 'व स्वाहिली भाषेत देनिक वतेमानपत्र 
नैरोजीहून प्रासिद्ध होतात. आफ्रिक्रन लोकांमध्ये वर्तमान- 
पत्रांचा खप झपाट्याने वाढत आहे. शाळा आतापर्यंत 
युरोपियन, आफ्रिकन, अरच, व एशियन लोकांकरिता 
निरनिराळ्या असत. पण आता सर्व शाळातून 'सर्व 
वणाच्या विद्याथ्यांना त्यांच्या हायकीप्रमाणे घेण्यास 
सुखात झाली आहे. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असून 
इंग्लंडमधील शाळांच्या धर्तीवर शिक्षणक्रम आंखलेला 
आहे. दुसरी भाषा म्हणून सरकारी शाळातून हिंदी, 
गुजराथी व पंजाबी भाषा शिकण्याची सोय आहे. 
सातवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आहे. पण 
त्यानंतर मात्र सातवीची सरकारी परीक्षा घेतली जाते 
व फक्त लायक विद्यार्थांनाच . पुढील हायस्कूलचा 


दिसणारे जातींचे गोडबंगाल पाहून आश्चर्ये वाटले ! 


६० 


अनुक्रमणिका 


अभ्यास करण्यास ( ७181119171. 800००] ) सवलत 
मिळू शकते. त्यानेतर केंत्रिजच्या मॉट्रेक पर्सक्षेसाठी 
शाळातून अभ्यासक्रम घेतात. उच्च शिक्षणासाठी जरी 
नैरोबी, कंपाला, व दारेसलाम, येथ कॅलिजे असली तरी 
त्यात प्रत्येक शाखातून फारच थोड्या जागा असल्या- 
मुळे बरेचसे हिंदी विद्यार्थी हिंदुस्थान किंवा इंग्लंड 
येथे शिकावयास जातात, हिंदुस्थानातून केनियामध्ये 
गेलेल्या हिंदी लोकांमध्ये बहुसंख्य लोक गुजराथमधून 
गेलेळे आहेत. त्यामुळे हिंदी लोकांचा बराचसा 
व्यापारासंबंधी व्यवहार गुजराथीमधून चालतो. 
त्याच्या खालोखाल पंजात्री लोक तेथ स्थायिक झालेले 
आहेत, सिंधी लोक थोडे असले तरी व्यापारात 
त्यांनी महात्त्वाचे स्थान मिळविलेळे आहे. महाराष्ट्रीय 
व दक्षिण भारतातील लोक अगदीच थोडे असून 
बरेचजण नोकरी, डॉक्टरी अथवा वकिली व्यवसाय 
करीत आहेत. 


जामो केन्याटा यांचा काराबास व सुटका 
केनियाचे सुप्रसिद्ध आफ्रिकन पुढारी जामो केऱ्याटा 
यांनी अनेक वर्षापूर्वीपासून केनियाला स्वातंत्रय मिळावे 
म्हणून चळवळी केल्या. १९५२ नंतरच्या अत्या- 
चारी कृत्ये करणाऱ्या माऊ माऊ चळवर्ळाशी. त्यांचा 
संबंध जोडला जाऊन त्यांना सहा वर्षाचा .तुरुंग- 
वास भोगावा लागला व त्यानंतर काही वंषे फार 
दूरच्या ठिकाणी स्थानबद्ध रहावे लागले, त्यांच्या 
सुटकेसाठी सव आफ्रिकन व हिंदी पुढाऱ्यांनी पुष्कळ 
प्रयत्न केळे ब शेवटी आफ्रिकन मंत्रिमेडळ स्थापन 
झाल्यावर त्यांच्या प्रयत्नाना यश आले ! तथापि त्यांच्यां 
सुटकेने अपेक्षा केल्याप्रमाणे आफ्रिकन जमातीतून एकी 
निर्माण झाली नाही व त्यामुळे आज केनियात जामो 
केन्याटाचा एक पक्ष (कानू) व न्गालाचा दुसरा. पक्ष 
( काडू ) असे दोन प्रबळ पक्ष निर्माण झाले आहेत ! 
नवीन घटनेखाली आणखी ४-५ महिन्यांनी निवडणुका 
होतील व यशस्त्री पक्ष नवीन सरकार स्थापून केनि- 
याला पूर्ण स्वातंत्र मिळण्यासाठी ब्रिटिश सर- 
कारशी वाटाघाटी करील, स्वातंत्रयासांठी केलेल्या 
चळवळीत आफ्रिकन देशात केनियाने पुढाकार घेतलेला 
माझ्या १२ वर्षांच्या मुलाला इकडे जिकडे तिकडे 


केनियातील पंधरा वर्षे 


-असला तरी प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य ममळण्यात केनिया मागे 
-पडला आहे. व त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आफ्रिकन 
पुढाऱ्यांची भांडणे व ब्रिटिश वसाहतवाल्यांचे देशा- 
तील हितसंबंध ! | 
हिंदी लोकांची आपल्या देशाला मदत . 
हिंदुस्थानातून निरनिराळ्या हेतून आर्थिक मदत 
मिळविण्यासाठी केनियामध्ये गेलेल्या लोकांना तेथील 
लोकांनी सक्रिय व हार्दिक पाठिंब्रा दिलेला आहे. 
कोनेयातील हिंदी लोकांनी हिंदुस्थानला किती साहाय्य 
केळे याची पुरेक्षी कल्पना कदाचित्‌ हिंदुस्थानातील 
लोकाना नसावी. हिंदुस्थानातून केनियामध्ये आलेले 
लहानमोठे सर्व लोक तेथील हिंदी लोकाचे औदार्य 


ब आतिशथ्यशीलता याची तोंडभरून स्तुती करतात. 
हिंदुस्थानवर कोसळलेल्या अनेक लहानमोठ्या नैसर्गिक 
आपत्तीत केनियाच्या हिंदी जनतेने पुष्कळ आर्थिक 
साहाय्य केलेले आहे. हिंद-चीनयुद्ध सुरू झाल्यावर केनि- 
यांन पंधरा दिवसात ५० हजारं पोंड . हिंदुस्थानच्या 
साहाय्याकरिता जमविले. केनियातील हिंदी लोकांची 
वस्ती सुमारे १॥ लाख आहे. मात्र हिंदुस्थानातील 
लोकांना केनियाच्या लोकांबद्दल तितकी आस्था व 
आपुलकी वाटत नाही असे अनेक वेळा वाटते ! 
आहिया व आफ्रिका खंडातील सवे देर स्वतंत्र 
झाल्यावर त्यांचे परस्पर हितसंबंध व मैत्री वाढत जातील 
अशी आशा करावयास हरकत नाही. 


पक कडव अलक कळया 


ट्र €3€9€93€9€3€9€9€>€%€%€3€3€383 €3€€>€>€€3पकये 


क 0 
धी “ नवभारत ” मासिक ९ 
ब्र 
र जाहिरातीचे दर है 
7; 
न सबंध पान अर्धे पान पाव पान ठै 
७ रु. ६० रु. ३५ रु. २० ९ 
) १. कन्हर पेजसाठीं २५ टकके अधिक आकार, 9 
9 २, धावल्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्के अधिक आकार, शै 
७ ३ वषीतील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत. ही) 
9) | संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, शै 
१ ४, जाहिरातीच्या आकारावर ग्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यांत येईल. ९ 
व ष्‌. जाहिरातीसंबंधीं अधिक मवौकशी व पत्रव्यवहार : ९) 
(1 व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक ४९) 
9 प्राज्ञ प्रेस, वाई जि० सातारा ह 
. &€8€5868€9€389€969€3€>€>€9€3€3€9€3€3€3€9€>€3९ 


६९ 


वाचकांचे-विचार 


[ गेल्या अंकातील श्री, ना. गो. चापेकर यांच्या * न खरी स्वातंत्यमहंति ? या लेखावरील वाच- 
कांची प्रतिक्रिया आम्ही मागविली होती, त्याप्रमाणे काही वाचकांकडून आलेले विचार येथे देत आहो. 


- संपादक ] 
(१) 

“न स्त्री ख्ातंत्यमर्हति ' हे मनुस्मृतीतील 
गाजलेले वचन, विसाव्या. शतकातील स्रीला लागू 
करण्याचा श्री. चापेकर यांचा प्रयत्न आश्चर्यजनक 
वाटतो. ! स्वातंत्रय या शब्दाचा लेखकाने केलेला 
मनुकल्पित अर्थ दिशाभूल करणारा आहे. वेगळे 
किंवा एकटे राहू नये असा या वचनाचा अर्थ 
असता. तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारणच नाही. 
परंतु खद्दः' लेखकाने सुद्धा तो तसा घेतलेला नाही 
हे लेखावरून सिद्ध होत आहे. एकटे रहाणे कोण- 
त्याही व्यक्तीस, मग ती स्त्री असो की पुरुष असो, 
घाठुक आहे हे सांगण्यास शास्त्रवचनाची गरज 
नाही, हिंदुसमाजाची व मनुस्मृतीची ज्यांना तोंड. 
ओळख आहे. त्याना हा अर्थ पटण्यासारखा नाही. 
या धमेग्रंथात जवळ जवळ प्रत्येक ठिकाणी शूद्र व 
स्त्रिया यांना एकाच माळेत ओवले आहे. व शूद्रांचे 
बद्दल मनूचा दृष्टिकोण काय होता हे मी सांगण्याची 
गरज नाही. 

' स्त्रीला संसारात सन्मानाचे स्थान दिले जात 
असे - ' स्त्रियाना पूज्य मानण्याचा आदेश मनूने 
दिला आहे? -*“ पत्नीला धर्मकृत्यात मानाचे स्थान 
देण्यात आले आहे ! अशी अनेक वचने लेखात 
आहितं. आजच्या सुशिक्षित स्त्रीपुरुषांना आपला 
सामाजिक इतिहास बराच अवगत आहे असे मला 
वाटते. हे जर सर्व खरे असते तर आगरकर, कवे 
यांचे सारख्य़ा महर्षींना समाज सुधारणेसाठी-विशेषतः: 
स्त्रियांची सामाजिक परिश्यिती सुधारणेसाठी आयुष्य 


द्र 


वेचण्याची गरजच पडली नसती, हिंदुसमाजानेः 
काढले. तेबढे स्त्रियांचे धिंडवडे, इतर कोठल्याही 
समाजाने काढलेले मळा तरी माहीत नाही. 
मनूचे स्त्रीबद्द्चे मत'तर जग जाहीर आहे. धर्म- 
छेत्य एकट्या स्त्रीला, मग ती कुमारिका असो, 
सवाशीण असो, की विधवा असो करताच येत नाही. 
नवऱ्याच्या हाताळा हात लावणे म्हणजेच मानाचे 
सान मिळविणे आहे का १ प्रत्यक्ष बाप जिवंत 
नसल्यास आहेका मुलामुलींची लमे लावता येत 
नाहीत की मुलगी बापाचे श्राद्ध करू शकत नाही. 


कोणीही तिऱ्हाइत पुरुष हे करू शकतो हा स्त्रियांचा 
बराच मोठा मान आहे म्हणायचा १ 


वड... “ स्रीचे छम एकदाच १, “ घटस्फोट आमच्या 
का कटा महे. > 'असे चापेकर सांगतात. 
| "माचा हेतु स्रीला विषयसुख 'मिळावे 
हाच आहे, प्रजाबती स्त्रीने पुनंलम़ केल्यास किंवा 
घटस्फोट घेतल्यास पहिल्या मुलांचे हाल होतात | ही 
सर्व विधाने पुरुषास लागू नाहीत का १ घटस्फोट 
ह आपली चूक सुधारण्याचा अंतिम मार्ग आहे. 
दोन व्यक्तींचे एकमेकाशी पटलेच नाही, त्यांच्यात 


अनुसरण्याचा तो मार्ग 


त आईब्रापांची मुळे बिघड- 
तात असे नसून दुराचारी व भांडलोर आईबापांची 


वाचकांचे-विचार 


“मुलेही विकृत होतात हे विसरून चालणार नाही. 
घटस्फोट हा बदलणाऱ्या समाजरचनेचा . एक भागय 
आहे, कुटुंब सुखी व एक संध (०००४९०९०१४) 
करण्याचाही तो एक मार्ग आहे. 

एकाकी जीवन पुरुषाला जितके दुःसह असते 
तितकेच ते स्त्रीलाही असते. स्त्री व पुरुष याना 
संभोग व प्रजोत्पत्ती याखेरीज इतर अनेक बाबतीत 
"एकमेकांची गरज असते. एकमेकांचे सहवासात 
त्यांच्या आयुष्याला पूर्णता येते. एकमेकांवर अव- 
लंबून रहाण्यात जिवन्तपणा असतो, मुळे नसताना 
सुद्धा स्त्रीपुरुष एकमेकास हवी असतात, मुळे मोठी 
झाली, दूर गेली, म्हणजे ही गरज वाढते. प्रजोत्पा- 
-दनाचा व प्रजा संवर्धनाचा काळ माणसाच्या 
आयुष्याचा एक भाग आहे. ते संपूर्ण जीवन 
नव्हे. संभोग म्हणजे प्रजोत्पादन हे समीकरण 
सर्वस्वी चूक आहे. मानवेतर सृष्टीचा तो नियम 


आहे. इतर प्राणी प्रजोत्पादनाकरताच संभोग कर- 


तात. गर्भधारणा झाळी म्हणजे त्यांना संभोगाची 
गरज लागत नाही. पिले मोठी होईपर्यंत नर- 
मादी त्यांचे भरणपोषण व संरक्षण करतात व 
नंतर ती आपापल्या दिरोने चाळू लागतात. पुढच्या 
प्रजोत्पादनाच्या मोसमात नवा संसार, मानवी 
स्त्री-पुरुषांनी अश्या तऱ्हेचे आयुष्य घालविण्याचे 
ठरविल्यास समाजास कितपत पोषक होईल १ परंतु 
माणूस हा उत्क्रांतीच्या शिश्वरावर आहे. त्याला 
भावना आहेत. गतकालाच्या स्मृति आहेत. 
आयुष्यातील सर्वोच आनंदाचे, एकतेचे, व प्रेमाचे 
क्षण तो संभोगाने मिळवू शकतो. प्रजोत्पादन हे 
संभोगाच्या अनेक उद्दिष्टापैकी एक उद्दिष्ट आहे. त्या 
खेरीज इतर वेळी सुद्धा माणसाला संभोगाची गरज 
असते. तीं नैसर्गिक ( फिजिऑलॉजिकल ) गरज 
आहि. त्याला यंत्रवत्‌ बनवणे किंवा प्रजोत्पादना- 
करिता करावे लागणारे पाप समजणे कोतेपणाचे 


आहे, 


: नोकरीवाली स्त्री संसारी स्त्री होऊ शकत नाही? 
£ स्त्रियांची नोकरी हा कुटुंबसंस्थेवरीळ मोठा. आघात 
आहे? व्यक्तीला मतदानाचा हक्क देऊन व स्त्रियांना 
नोकरीचे मुक्तद्वार ठेवून कुटंबसंस्थेचे पेकाटच मोडले 
आहे? या सर्व विधानात फक्त थोड्याशा मध्यमवर्गीय 
स्त्रियांचाच विचार केलेला आहे, अनादि काला- 
पासून शेतकरी कामकरी वर्गाच्या स्त्रिया मोल- 
मजुरी करून कोटुंबिक खर्चाला हातभार लावीत 
आल्या आहेत, त्याना संसार नसतात का ? गेल्या 
१५॥२० वर्षात अनेक सुशिक्षित स्त्रियांनी 
नोकऱ्या करून आपले व आपल्या कुटुंबाचे किंवा 
वडिलाचे संसार सुरक्षित ठेवल्याची उदाहरणे 
थोडी आहेत का ! बदलत्या परिस्थितीत कुटुंबांची 
व संसाराची कल्पना बदलणांरच. . ही ' बदलणारी 
कल्पना पुरुषाचे बरोबरीने जबाबदारी अंगावर 
घेणाऱ्या स्त्रीला उपयुक्त व सुखावह कशी होईल 
याचा विचार करणे जरूर आहे, घरात दहा माण- 
सांचा रगाडा उपसून बाहेरचे काम करणाऱ्या स्त्रीची 
ओढाताण पाहून पुरुषांनी आपल्या पुरुषत्वाच्या 
कल्पना बदलण्याची वेळ आली आहे. . संसारात, 
घरकामात, मुलाचे संगोपनात, स्त्रीच्या बरोबरीने 
पुरुषांनी वाटा उचलला तर संसांर खऱ्याखुऱ्या 
अर्थाने दोघांचा होईल व कुटुंब मोडण्याची काहीही 
मीति रहाणार नाही. अनेक लोकांनी घरकामाकरितो 
एकाच स्त्रीवर अवलंबून रहाण्याची सवय कमी 
करून जुन्या बुरसटलेल्या धघरमेकांडाच्या व' मानाप- 
मानाच्या कल्पना बाजूला सारून समाजाने कतृंत्व- 
वान्‌ स्त्रीला वाव द्यावा व कुटुंबसंस्था टिकते की 
नाही ते पहावे. स्त्रीला कुटुंबाचा एक : महत्त्वाचा 
घटक म्हणून जगावयाचे आहे. पुरुषांशी बरोबरी 
करण्यात वाईट असे काय आहे ? ज्या समाजात 
पुरुष,व स्त्रिया यांची बौद्धिक पातळी समांन अतते' 
तो समाज केव्हाही जास्त कार्यक्षम व पुढारलेला 
रहातो. 


६३ - 


नंवभारंत . 


स्त्रियांनी नोकरी न करता घरी. बसल्यास उत्पन्न 
होणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर एक अभिनव तोडगा 
सुचविण्यात -आलेला आहे. * पति-पत्नी ब अज्ञान 
मुले ह्यांना उपजीविकेला लांगणाराः आवश्‍यक खर्चे 
किती येतो हे निश्चित करून तदनुसार प्राथामिक 
पगार ठरविण्यात . आल्यास हा प्रश्न आपोआपच 
सुटेल. * पगारं अर्थात्‌ पुरुषाचा ठरणार. मग पुरुष 
नसलेल्या कुटुंबाने काय करावे ! देशातील सर्वच 
कुटुंबाना हा कायदा लावावा लागेल. ही कल्पना 
प्रात्त : कल्पनारम्य ' आहे, समाजाला ती कितपत 
परवडेल हे मात्र अर्थशास्त्रज्ञांनी पहावे ! 

संशिक्षित स्त्रियांनी रिकामे बसू. नये असेही 
चापेकरांना वाटते. कारण स्त्रियांनी करावयाचे अनेक 
उद्योग त्यानी सागितळे आहेत. “ आयांनी खतःच्या 
मुलांना शिंकविळे तर शाळा हव्यात कशाला १ 
६“ ्ांबातील मुलांचे शिक्षण या सुशिक्षित स्त्रियांचे 
-स्वाघीन करा, तुमच्या शाळाखात्याची बचत होईल. 
गांवात राहून' घरबसल्या त्याना हे सहज करता 
येण्यासारखे आहे? “ ग्राम पंचायती व नगरपांलिका 
याची कामेही घर बसल्या स्त्रियांनी करावी ! ?? यातून 
अनेक प्रश्न निघतात, एकतर सध्या ज्ञानाचे व तद- 
नुंषंगांने शिक्षणाचे क्षेत्र इतके विस्तृत झाळे आहे की 
५॥६ वर्षावरील मुलांना कोणीही एक व्यक्ति संपूर्ण 
शिक्षण देऊ शकणार नाही. म्हणजे अनेक स्त्रियांनी 
मिळून ही कामगिरी वाटून . घेतली पाहिजे, 
मुलांचे संख्येप्रमाणे लहान मोठी जागा आलीच. 
म्हणजे पर्यायाने शाळा पण आलीच, सध्या पेसे 
ब्रेऊन शिक्षिका. होणाऱ्या स्त्रियांनी विनामूल्य काम 
केल्यास त्याना संसाराकडे जास्त लक्ष देण्याची संधी 
मिळेल हे. मला तरी कळत नाही, त्याचप्रमाणे ग्राम- 
पंचायती व नगरपालिका यांची कामे इतकी वाढली 
आहेत की ती घरबसल्या करणे दक्यच नाही. 
आणि ज्यांना व्यवस्थित करावयाची आहेत त्याना 
वेळ प्रसंगी स्वतःच्या संसाराकडे सैंयूर्ण दुलंक्ष करांवे 
लागते हे सर्वास माहीत आहे. 


ण 


3.4 


_ पुरुषाप्रेमाणे शानाची अनेक दालने स्त्रियांना खुली 
झाली तरच त्या सन्मानाने समाजांत वावरू शकतील 
हे निर्विवाद आहे, समाज हा कुटुंबांचा झालेला नसन 
व्यक्तींचा झालेला आहे. हे सामाजिक सत्य आहे. 
'लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान. व्यक्तिप्रचान आहे. विकास ' 
व्यक्तीचा होत असतो. प्रगल्म व्यक्तींचे कुटुंब प्रगल्भ 
व सामाजिक दृष्ट्या मोलाचे ठरेल. म्हणून समाजा- 
तील प्रत्येक व्यक्ति कशी प्रगल्म होईल हे समाजाने 
बघितले .पाहिजे, कुटुंबसंस्थेची काळजी करणारांनी 
पहिल्या प्रथम व्यक्तीची काळजी करावी. आधुनिक 


: स्त्रीला आपले नेसर्गिक कार्य अंगाबाहेर न :-याकता 


समाज्ञांत संपूर्ण व विकसित. जीवन जगावयाचे आहे. 
स्री किंवा पुरुष आपल्या जीवनात एकट्याचा विचार 
कधीच करू दाकणार .नाहीत, समाजाचे एकमेकास 
पूरक परंतु खतंत्र घटक म्हणून सहण्याचा व वाढ- 
ए्याचा दोघांनाही सारखाच अधिकार असावा एव- 
ढेच माझे म्हणणे, 
मुंबई ११॥१२॥६६२ -.डॉ. इन्दुमती पारीख 


>>> 


(२) 

श्री. ना. गो. चापेकर यांच्या लेखाचा . आशय 
जो मी समजलो तो असा : सांस्कृतिक जीवन- 
मूल्यांची जोपासना किंवा सांस्कृतिक जीवनमूल्यांचा 
विकास कुटुंबसंस्थेमुळेच होईल. म्हणन कुटंब-- 
संस्थेचे रक्षण करणे जरूरीचे आहे. आज समाजाची 
घडण होत आहे, तिच्यामागे विचारांचा पूर्ण अभाव 
आहे. म्हणून कुटुंबसंस्था सुरक्षित केल्यानेच समा- 
जाच्या घडणीतील विचारांचा अभाव दूर होईल 
अन्यया आजच्या प्रवाहात भारतीय ( सांस्कृतिक ) 
जीवन कुठे वाहून जाईल त्याचा नेम नाही, .' 

श्री, चापेकरानी . अत्यंत तळमळीने मांडलेले 
विचार वाचून माझे चित्त त्यांना अनुकूल झाले 
आज जी अवस्था निर्माण झाली त्याचे श्री. चापे-- 
कर म्हणतात त्यापेक्षा दसरेही एक कारण आहे. श्री, 


बाचकांचे-विचार 


चापेकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामर्थ्याची अनेक कार्य- 
क्षेत्रे निर्माणझाल्यामुळे किंबा या सामर्थ्याच्या कार्य- 
क्षेत्रांनी स्त्री-पुरुषांना आवाहन केल्यामुळेच कुटुंब- 
संस्थेला निराळे वळण लागले. ढे जरी खरे आहे, 
तरी सामर्थ्याच्या कार्यक्षेत्रांपाठीमागली मूळ प्रेरणा 
भौतिक आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. भौतिकतेने 
(-आत्तमिक संबंधाने बांधलेल्या ) कुटुंबसंस्थेवर प्रभाव 
पांडला व भारतीय जीवनाला पुराच्या पाण्याने वाहून 
जाण्यासारखे रूप आले. 


व्यक्तीव्यक्तीत जो एक आम्मिक संबंध वाढायला 
हुवा व ज्यात्वी समाजघारणेकरिता गरज आहे त्या 
दृष्टीने आजच्या समाजवादाच्या प्रक्रियेत आत्मिक 
संबंधाला कुठेच स्थान नाही. 
:_ मनुष्य उपभोक्ता ठरवून तदनुसार त्याची गरज 
'पूर्ण करण्याचा हव्यास आज सर्वत्र आहे. पण 
मनुष्य उपभोक्ता असूनही तो विकासाच्या दृष्टीने 
कठल्यातरी मर्यादेने बंदिस्त आहे याची जाणीव 
युसट झाली असल्यामुळे माणसाची गरज मोकाटपणे 
संचार करू लागली आहे. हेच स्त्रियांच्या बाबतीतही 
कमीजास्त प्रमाणात मानता येईल. पण, ही पुसट 
'झाळेली जाणीव पुन्हा ठळक करण्याची आवदयकता 
आहे. ते कुटुंबसंस्येमुळेच शक्‍य होईल. कारण 
कुटुंब आत्मिक संबंधाने बद्ध झालेले असते. 


समाजवादामुळे कुटंबसंस्था आजच्यापेक्षा अधिक 
ससंघटित ठेवता आल्यास ते सर्वोनाच हवे आहे. 
पण भौतिकतेच्या नियंत्रणात कुटुंबसंस्था संघटित 
करणे जमेलसे वाटत नाही. तेव्हा, आत्मिक नियंत्र- 
जात भौतिकता आणि कुटुंबसंत्या राहिली व तसे 


स्वरूप समाजवादाला आले तर समाजवादापासून 
कोणत्याही काळी तोटे व्हायचे नाहीत, 
मूळ ( जि. चांदा ) -"" बाबूराव चंदावार 


(३) 
जर स्त्रीला खातंत्र्य देणे म्हणजे वेगळे राहू देणे, 
एकटे राहू देणे, असा अर्थ ग्रहीत धरायला हवा, 
व त्या अथाने तिला तसे राहू देणे समाजाच्या व 


: कुटुंबाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, तर तोच न्याय 


६५ 


पुढुषालाही लागू करणे क्रमप्रास होईल, कारण 
कटुंब हा जरी ढोबळ दृष्टीने समाजाचा घटक असला 
तरी प्राणिशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास व्यक्ति 
हाच त्याचा मूलभूत घटक असल्याचे आढळून 
येईल. एखाद्या व्यक्तीला एकाकी जीवन कंठणे फार 
काळ शक्‍य नसते, म्हणून तिला दुसऱ्याचे साहचर्य, 
दुसऱ्याबरोबर सहजीवन जगणे, जरूर असते; जीव- 
नाची वाटचाल ही एकतर्फी नसते तर ती ' देवाण- 
घेवाणीच्या स्वरूपात असते, या दोन्ही क्रियांना दोघां 
चाही, म्हणजे पुरुषाचा व स्त्रीचाही, हातभार लागत 
असतो. जोपर्यंत स्त्री ही पुरुषाप्रमाणेच कर्तबगार 
आहे असे आढळून आल नव्हते तोपर्यंत तिलाही 
आपल्याप्रमाणे स्वातंत्र्य हवे ही कल्पनासुद्धा त्याला 
मान्य़ नव्हती. पूवीचे राजा-प्रजेचे संबंध लक्षात 
आणावेत व आता भारतात लोकशाही कोणत्या 
स्वरूपात आहे व ती कोणत्या स्वरूपात परिणत झाली 
तरच तिचा भविष्यकाल उज्ज्वल आहे याची कल्पना 
करावी, म्हणजे यावर जास्त प्रकाश पडेल. 


मालाड -- नारायण रामचंद्र आंगले 


ह अिळीिडळीडळड जळी 20335089500560855085:055508:ाय क 


- 
र्र ह.) , व ं 12 1 द 
'पाली व संस्कृत ] [ मूल्य रु. २७: ८. क 
> | | ्ळ क$ म आ 1 * नाऊ [ धर 
संपादक $ डॉ. पी, एल. वैद्य एम्‌. ए., डी. ळिट . ( पॅरिस ) | 


अखिल भारतीय कीर्तीचे पंडित श्री. वैद्य यांनीं पाली व संस्कृत अंछ्या £ : र 
समग्र बौद्ध साहित्याचे मंथन करून बुद्धचरित्रासंबंधीं व बुद्धाचे उपदेशपर 
संदभ्भे यांत ग्रथित केळे आहेत. या ग्रंथाच्या परिशीलनानें बौद्ध धमीचें षा 
हीनयान ब महायान.या दोन्ही बौद्ध संप्रदायांचें सर्वांगीण दद्षीन होईल. विद्वान. 
व विद्यार्थी या दोघांना संग्राह्य असा हा संदर्भ ग्रंथ आहे. मूळ पाठी व मळ >: 
संस्कृत अशा बुद्धोक्तींचा हा संग्रह आहे. 0) 


१२5: 


(> 


घ्य य्यू य्य 


थ्यडन्व 


२१ 


यय यय ००६७० 


व्या ण्य्यानव्यनय्या*% 


याचा मराठी अनुवाद महाराष्ट राज्य, साहित्य ब संस्कृति मंडळ लब वी 
करच प्रसिद्ध करणार आहे. - 
बुद्धयस, चरियापिटक, निदानकथा, ललितविस्तर, सुत्तनिपात, महावग्ग ह 
चुल्ववग्ग, सुमंगळविळासिनी, महापरिनिव्वाण, समन्तपासादिका, दीघनिकाय, : 
शर 
संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, मज्झिमनिकाय, बिसुद्धिमग्ग, बोधिचर्याबतार | 
मिलिन्दपळ्ह, थेरगाथा, थेरीगाथा, मध्यमकशास्त्र, शाल्स्तंबसूत्र, समाधिराजसूच...; 
७»... क र 
लक्कावतारसूत्र, सद्धर्मपुण्डरीक या ग्रंथांतील बुद्ध चरित्र, भिक्षुभिक्षुणीशिक्षण घर्गे.( क 
061: 4 
कीर्णक ब संगीति अक्षा पांच विषयावरील संदर्भ यांत घेतले आहेत. गक 


जा 


डळ वरळी व ळीड0089608608950896085608%000900900%0%02:%. 


मिळण्याचे ठिकाण -- 


ति र प्र 
डर प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई (सातारा ) ठी 
- शड 


किक करकर न य्ययळ्काय्यानय्यकप्यळ्याा्यानच्यचय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1२2४१. ॥४०. 8, 3177 नवभारत 


फ्राह्फाडशाळामडळ यंकफाळा 


याया 


> 
| | 
(१) धमकोश- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 


पु 
प्‌ साधी बांधणी ... व ... ५२.०० 
कापडी बांधणी... ...  ... ७३-०० १ 
(२) धर्मकोदा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ 6 
॥ साधी बांधणी ... व वळ ११०.०० | 
र्‌ क. कापडी बांधणी ... यं स्का १३८.०० , 
>» (२) धमंक्रारा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला वा ४५-०० | 
प्‌ कापडी बांधणी... .... ... ७२-०० 
प्‌ (४) मीमांसादशून ... ठ्य ता ... २५.०० | 
प. (५) मीमांसाकोश ... भाग १ ते ष्‌ १६५.०० 
/ (६ ) कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोश ... ी ६.०० 
/ (७) बोद्वागमार्थसंग्रइः कह... ह क. २०-०० 
॥ (८) दिंदुबर्माची समोष्ठा ( लक्ष्मणशास्री जोशी ) :- ५.०० 
है (९ ) वेदिक संस्कृतीचा विकास ... म या ६.०० १ 
1» (१९०) नवमानवतावाद ... मल वाड २-५० 
प (११) मानाचा आदर्श .. ळे. कळला... जल ३.०० 
प्‌ (१२) चाबोक - इतिहास आगि तत्वज्ञान 
पृ ( प्रा, सदाशिव आठवले)  ... ३.०० 
रप (१ ३) गीता-प्रवेश ( डॉ, गो. वि, देवस्थळी ) ,. २.५० 
| (१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ ब त्यावरील उपाययोजना 
र. ( श्री. चा, अ. दाभोलकर 3 क २.०० ' 
रष लकाम नाची । 
ह. व 


तसम लस््कस्कसकय् 


